वर्ष १०वें | जानेवारी १९५७ [अंक 


भारतीय आर्थिक विकासाचाप्र्ञ  .  ,  , प्रा, सुमंत मुरंजन 
शुजरात, महाराष्ट्र, कनोटक यांमधील संवंध, पट्टी-हट्टी प्रा, एच्‌ . डी. तांकळिया 
रूपकुंड * ७ «. ७ >» आर. ग. मा. कुल्ल्कर 
आं. कीर्तीचे भा. वनस्पतिशास्त्रज्ञ प्रा. वीरवळ साहनी प्रा, म. वा, मिराशी 
सुण्झ़ची समस्या , , . | प्रा. मा. कृ. आपटे 
मत्तं आणि मतभेद , । > __ श्री. गं. रा. पटवधन 
परलोक संशोधनांतीळ कांहीं अद्भुत प्रयोग .  . श्री. म. वि. भिडे 


पत्रव्यवहार, पुस्तक-परामदी 


बार्षिक वगणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक ९ रु, 


अनुक्रमणिका 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
कीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


य्य 


५०७१७४७२७७%८२५३%%००९५%%११०३१%%८० “7 


सानवाचा आदश ; 


किं. तीन रुपये (ट, खर्च निराळा ) डु 


विश्वासाहे घडण 

सुबक बांधा 

अणीदार नीब / र 
$ माफक किंमत /8) ; 


(्ण् 


लेखक 
श्रीमती एलन रॉय र 
शिवनारायण रे र 
अनुद्रादक- प्रा, गोबधन पारीख 
विशेष माहितीसाठी लिहा र 


(ग 


२2८२०५०९४७ ८०७"२१७४०2० ०२५” २५२९२१%/० 


प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाईड जि. सातारा 


भे 
९८०:%४९-०९.०५४*-५७..५७९. ० ९७%. ०६९ ०२. 79१७४ 2 


5७1 ॥००५॥॥१ 


प्न झा घन प 


। ह शशशशशाव3ण्ग मा 
रा स ह यशञ्‌व3॒ग्ग्ाात विज 


७ ७ व नष्ट झालेल्या हजारों वय 
पाढर काड गांवच्या दका. प्रदा- पाढ्ऱ्या कोडाचे ड्गं 


स्तीपत्नरें व बक्षिसे पणे 


पत्यासहित छापळेलीं पत्रके मोफत मागवा ठ भगवानजी जञेन बांच्या मुळीचे पांढऱ्या कोडाचे ड 
भोष'याची किं, रुपये ५ पॉट खच १ रुपया वर झाल, व त्यांनीं ५१ ₹. ब्रक्षिस दिलें गां च 
ळा पड र 3 गी जतके 
निराळा प डल. क्षिव मिळाली किंमत रु, माहिती मागवा वतर 
, नकर्ल॑ 


>." ह. वेद्यापासून साव नै 
वद्य क, आर्‌, बारकर क ही 


मु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला (म. प्र ) १ वी. आर, बोरकर, ' आयुवेद भवन ? 
््व्ब्न्न्न्न्ननन्न्ल्ल्ड्न््ल्व्ब्ब्ळ्ळू-- मु.पो मगसर्ळ पपर जि पकोल .__<> 


१). जी का री र ं 


नवभारत 
शन ७ ७५ न 8 


“ल अमृतमहोत्सवी, 
हि 
१ पक वर्ष क 
२“ एकि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास द ०000000 क्र रज 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ £ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचं मासिक 


९ > ७ &९ 
वष दहाव जानेवारा 
अंक चौथा १९७७ 

संचालक : श्री, शंकरराव देव 
सपादक-मडळ 
आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हार छृष्ण मोहनी-प्रा. वि. म. बेडेकर 
प्रा. गोवधघैन पारीख का. संपादक 
भारतीय आर्थिक विकासाचा प्रश्न प्रा. सुमंत मुरंजन १-९ 
गुजरात, महाराष्ट्र आणि कनोटक | 
यांमधील संबंध आणि पट्टी हट्टी प्रा, डॉ. एच्‌ . डी. सांकळिंया १०-१३ 
रूपकुंड प्रा. डॉ, ग. मा, कुरूलकर १४-रड 
आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भारतीय वनस्पतिशास्त्रज्ञ _ 
प्रा. बीरवळ साहनी प्रा. म. वा, मिराशी. २५-३४ 
सुण्झची समस्या प्रा, मा. कू. आपटे ३१-३६ 
मतें आणि मतभेद श्री. गं. रा. पटवर्धन ३७-३ट 
परळोक-संशोधनांतील कांहीं अद्‌भुत प्रयोग श्री. म. वि. मिडे ३९-५१ 
पत्रव्यवहार श्री. अ. मि. शहा, श्री. के. वि. हेळेकर, श्री. ए. रा. महाजनी ८१-५४ 
पुस्तक.परामदी श्री. वि. म. वेडेकर, प्रा. गोवधेन पारीख ५५-५९ 
नवभारत-निधि-विनंति ६० 
वार्षिक झ. सहामाही रू. ५ अंकास रु. १ 


हें मासिक श्री. म. शे. साठे यांनीं दी भाज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा, वि. म. बेडकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रेंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकंरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें, 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता : संपादकीय : कायकारी संपादक, 'नवभारत' मासिक, 
४४६ शीव रोड, मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
€/ प्राज्ञ प्रेस बाई ( उ. सातारा ) 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


क वट. 


नट अमृतमहोत्सवी >२७ 


स... वर्ष र्य 
(८ गळी 4 > 


ही ति. 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


'नवभारत' मासिक, जानेवारी १९५७ 


-र्‍लेखक-परिचय-- 


ग्रा. सु. खं, मुरंजन - मुंबईच्या सिडनहॅम कॉलेजचे प्राचार्य: टॅरेफ कमिशनचे सभासद : कटक येथीळ 
अ. भा. अथंशास्त्रपरिषदेचे अध्यक्ष ( १९५६ ); प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ 


उेळणालंग्ट उग पाताळ; छाळत०्प8 ०! पए७1-1111150107) गा 
]त18 वगेरे ग्रंथांचे लेखक 


डॉ. एच्‌. डी. सांकळिया - पुणें येथील डेक्कन कॉलेज अँन्ड पोस्टग्रेज्युएट इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर 
डा. ग. सा. कुरुलकर - मुंबई येथील गो. सुं. मेडिकळ कॅलिजमधीळ शरीररचनाशास्त्राचे प्राध्यापक 


प्रा. म. वि. मिराशी - नागपूर येथील सरकारी विज्ञान मह्यावेद्यालयांत वनस्पतिशास्त्राचे प्राव्यापक 


ह गालात तरूणभारत, सुषमा इत्यादि नियतकालिकांतून स्फुट- 
खन. 


प्रा. भा. कृ. आपटे - मुंबई येथील एल्फिन्स्टन कॅलिजमधील इतिहासाचे प्राध्यापक 
श्री. गे. रा. पटवधन - एम्‌. ए., आय॒ ए, एस्‌ . - कलकत्ता येथे मध्यवर्ती खात्यांतील अधिकारी 
श्री. म. वि. भिडे - ( पुणें ), आय्‌ . सी. एस॒ , सेवानिवृत 


2: 
£ कट. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका यसा 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1 _) 
५/. र 6 क 
ढं 96/सव्, > 
. नवभारत ठे 
साही. ७५ प १९ 


*६<४अपृतमहोत्सवी[)->७ 
७*" वषे > 
् ळक 4 रज 


अ. 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


प्रा. सुमंत मुरंजन 


भारतीय आर्थिक विकासाचा प्रश्न 


विकाससिद्धान्वाचा अभाव 
आर्थिक विकासाचे मूलभूत घटक शोधण्याच्या 


व॒तपासण्याच्या कार्यात अर्थेशास््रज्ञांना अजून 
पुष्कळच पुढें जावयास हवें. आणि त्यांत आश्चर्य 
वाटण्याजोगे कांहींहि नाहीं, आर्थिक विकासाचा 
सिद्धान्त वा नियम निश्चित करण्याच्या मार्गोतील 
अडचणींचे खरूप नैतिक, मानसिक व सामाजिक 
'विकासनियम ठरविण्यांतील अडचणींसारखेंच आहे, 
इतरांच्या मानानें अर्थैश्ासराची अवस्था कांही प्रमा- 
णांत बरीच म्हटली पाहिजे, आर्थिक विकास 
कशास म्हणायचें यासंबंधी विशोष महत्त्वाचे मत- 
भेद नाहींत. आणि विकासाचे मोजमाप करणारे 
हुतांशीं बरोबर असलेले निर्देशांक आपणांत दाख- 
वितां येतात हें आपलें एक बहुमोल वैदिष्ट्य होय, 
आर्थिक विकास ही कांही एखाद्या हवारहित 
पोकळींत घडून येणारी घटना नाहीं, कालमाना- 
प्रमाणें बदलत जाणाऱ्या विशिष्ट राजकीय, कायद्या- 
च्या व सामाजिक चौकटीतच तो घडून येत असतो, 
आजच्या काळांत मुक्त साहस व स्पर्धेच्या वाता- 
वरणांत आर्थिक विकास होऊं द्यावयाचा कीं नियो- 
जन पद्धतीनें तो घडवून आणावयाचा असा प्रश्न 
आपणापुढे आहे, तथापि या दोन पद्धतींतीळ 
सीमारेषा स्पष्ट नाहीं आणि ती कषघींहि स्पष्ट होणार 
नाहीं, कारण तो बहुतेक अंशात्मक प्रश्न आहे 
तथापि या निवडीचें ख़रूप मुख्यत्वे आर्थिक अस- 
ल्यामुळें तिच्यातून आणखी दोन प्रक्ष निर्माण होतात, 
नियोजित आर्थिक विकास हा मुक्त साहस व स्पर्धा 
यांजवर आधारलेल्या विकासापेक्षां अधिकं इष्ट होय 
अशी अपेक्षा कां बाळगली जाते ? आणि दुसरें 


न, भा, १ 


अनुक्रमणिका 


म्हणजे विकासाच्या निरनिराळ्या स्वरूपांत निवड 
करतां येणें ही घटनाच मुळीं आर्थिक विकासाचे 
नियम हे भौतिक शास्त्रांतील नियमाहून मिन्न अस- 
णार हें सूचित करीत नाहीं काय ? तथापि हा 
दुसरा प्रश्न तर्कशास्त्र व तत्त्वज्ञान यांच्या अत्यंत 
वादग्रस्त क्षेत्रावर सोपविणेंच युक्त होईल, 


नियोजनच कां ? 
नियोजित अथंब्यवरस्थेंत विकासाची गती 


वाढते म्हणून इतर अथेन्यवस्थेपेक्षां नियोजन अधिक 
स्वीकार्य होय असें एक कारण सांगितलें जातें 
तथापि तसें म्हणावयाचे झाल्यास अमेरिकेची अर्थ- 
ब्यवस्था काय किंवा भारतीय अ्थेब्यवस्था काय, 
विकासाच्या कोणत्याहि पातळीवरील अर्थेब्यवस्थेला 
हें विधान लागूं झालें पाहिजे, सामान्यतः मान्य 
असलेल्या पद्धतीनुसार विकासाची सामाजिक दृष्ट्या 
ठरणारी श्रेणी नफ्यावर आघारलेल्या खाजगी 
निर्णयांतन ठरणाऱ्या श्रेणीपेक्षां नेहमींच चांगली 
असते असें म्हटल्यास वरील भूमिका घेतां येईल 
सामाजिक विकासभ्रेणीच्या मुळाशीं असलेले निर्णय 
हे खाजगी भांडवलदारांच्या निणेयापेक्षां अधिक 
योग्य व विश्वासाह॑ अततात असा दावा करणें दाक्य 
आहे. किंवा नफ्यावर आधारलेल्या विकास श्रेणींत 
सत्ता व संधी यांच्या विषमतेंतून उद्भवलेली प्रस्था- 
पित प्राप्तीची विभागणी प्रतिबिंबित झाली असल्यानें 
ती विकासश्रेणी मुळांत विकृत असते असेंहि 
म्हणतां येईल, तथापि या दुसऱ्या बाबतींत नियोजन 
हा उपाय नसून करांच्या व अन्य मार्गानें सत्तेची व 
संधीची विषम विभागणी नाहींशी करणें हेंच योग्य 
होय, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तथापि सामाजिक विकासश्रेणी ही खाजगी 
नफ्यावर आधारलेल्या विकासक्रमाहून खभावत:च 
अधिक इष्ट असते हें अमान्य केलें तरी देखील 
विशिष्ट परिस्थितींत तिळा खास महत्त्व असणें शक्‍य 
आहे. कित्येक राष्ट्रांमध्ये उत्पादनसाह्स करणाऱ्या 
ब्यक्ति, संशोधनाची व सुधारणेची वृत्ति, आणि 
भांडवली विनियोगासाठीं मोठ्या प्रमाणांत संचय 
हीं सर्व भरपूर प्रमाणांत असून देखील त्यांना पुढें 
जातां आर्ले नाहीं, कारण आधींच अत्यंत मोठ्या 
स्वरूपाच्या बाह्य-काटकसरीचा विकास केलेल्या 
राष्ट्रांशी त्यांना झगडावयाचें होतें. मुळांतील आंग्ल 
अर्थेशास्राचें ( 0185581081 ) नसले तरी परंपरा- 
गत अर्थशास्त्राचे या कालांतर दर्शविणाऱ्या परि- 
स्थितीला ' संरक्षण व जकाती ? असें उत्तर आहे. 
तथापि बाह्य-काटकसर जर उत्पादनकार्याला मिळ- 
णारी सामाजिक साधनसामग्री, आर्थिक साघन- 
सामग्री ( 0४७1118808 ) आणि परस्परावलंबी व 
पूरक उद्योगधंद्यांची प्रमाणबद्ध वाढ यांतून 
निर्माण होत असेल तरच संरक्षक जकातींचा 
विशिष्ट उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत उपयोग होऊं 
शकतो. त्यामुळें वरील परिस्थितींत खाजगी साहस 
व स्पर्धा यांच्या ऐवजीं नियोजित भांडबली विनि- 
योग हेंच खरें प्रभावी उत्तर होय हं उघड आहे, 
अघेबिकसित राष्ट्रांचा प्रश्न 

आर्थिक विकासांत केवळ काळाच्या अंतरामुळे 
इतक्या मोठ्या अडचणी उत्पन्न होतांना दिसतात. 
यामुळें अधविकसित राष्ट्रांची अवस्था तर आत्यंतिक 
टोक!ची अवस्थाच म्हटली पाहिजे. कारण त्यांच्या 
जवळ ना साहसी व्यक्ती, ना संशोधन वा सुधार- 
णेची वृत्ति, ना भांडवली विनियोगासाठीं लागणारा 
संचय |! सामाजिक व आर्थिक साधनसामस्री निर्माण 
करणें ही आर्थिक विकासाची केवळ पहिली व 
प्राथमिक पावरी होय, त्याहूनहि अधिक कठीण प्रश्न 
म्हणजे तंत्रविद्येचा |! तंत्रवियेची प्रस्थापित पातळी 


अनुक्रमणिका 


कायम राखून भांडवली विनियोगाचें प्रमाण वाढ- 
विल्यास दारिद्य लवकर कमी होण्याची शक्‍यता 
निर्माण होते खरी, परंतु नवीन विनियोगासाठीं 
अतिरिक्त संपत्ति निर्माण होणें शकय नाहीं, उलट 
तंत्राच्या सुधारणेमुळे अतिरिक्त संपत्ति मिळेळ, पण 
बेकारी वाढण्याचीहि त्यांत भीति आहे, बाह्य जगा- 
पासून संपूण अलिप्त असलेल्या एखाद्या अर्थव्यवस्ये- 
मध्यें मध्यम दर्ज्याच्या तंत्राचा अवलंब्र करणें 
शक्‍य आहे, परंतु ब्यवहारांत व विदोषत: बाह्य 
जगाशीं संत्रंध असतांना खरा पर्याय म्हणजे मागास- 
लेळें तंत्र आणि त्याजबरोबर मागासलेले राहणीमान 
यांचा स्वीकार करणें किंवा अद्ययावत उपकरणें आणि 
आनुषंगिक बेकारी हा धोका पत्करणे हाच होय. 
अर्धविकसित आणि पूर्णविकसित प्रदेश, त्याच- 


प्रमाणें सुधारलेली आणि मागासलेली तंत्रयोजना 


यांच्या परस्पर संब्रंघांविषयींचा अर्थेशास्त्रीय विचार 
अजून निश्चित झालेला नाहीं, मध्यम प्रतीच्या साधनां- 
कडून हळूं हळूं सुधारलेल्या साघधनांकडे आगेकच 
करणें असें कांहीसें तात्त्विक उत्तर या प्रश्नाला देतां 
येईल, परंतु या त्राबतींत बरेंच संशोधन होणें अग- 
त्याचें आहे. आर्थिक प्रेरणांमुळ अशा तंत्रांचा वापर 
कितपत होतो, किंबा होत नसल्यास, कां होत नाहीं 
या प्रश्नाला अजूनहि समाघानकारक उत्तर मिळत 


नाहीं, देशांत उपलढ्ध असलेली नियोजकता आणि' 


साहसशक्ति ब विशेषतः तिचा दर्जा यावर ही 
गोष्ट बन्हशीं अवलंबून असते. अद्ययावत्‌ तत्रांच्या 
खचेघटकांचें शास्त्रीय पृथक्करण होणे, ही अधे 
विकसित राष्टांची तांतडीची गरज आहे. कारण या 
वरूनच ह्या मधल्या अवस्थेंत शक्‍य होईल तेथें 
या साधनांचा उपयोग करूनहि किफायतदार रोज- 
गारी वाढविर्णे कितपत शक्‍य आहे हें ठरविता येईल; 
नियोजनांचीं उपकरणे 

आर्थिक नियोजनामागील त स्विक अचिष्ठान 
कांहीहि असो, पण नफ्याचा निदेंशांक काढून टाका- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ळुणित्ा ऱ 
श्र 
च रह » नवभारत 


.) 4 ढे 


हारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


भारतीय आर्थिक विकासाचा प्रश्न 


यचे म्हटलें कीं भांडवली विनियोग किंवा आर्थिक 
परिश्रमामागीळ प्रेरणा अजमावण्यासाठी दुसऱ्या 
एखाद्या तितक्‍याच कार्यक्षम निकेंश्ांकाची योजना 
करणे क्रमप्राप्त होते, कोणत्याहि आर्थिक परिश्रमा- 
मागील उद्दिष्ट; उत्पादन आणि रोजगारी वाढविणे 
हेंच असतें. अर्थातूच नियोजनमडळाचें लक्ष उत्पादन- 
साधनांची योग्य ती जुळवणी करून उत्पादन आणि 
ब्यवसाय जास्तीत जास्त वाढविण्याकडे असतें. भांड- 
वली विनियोग आणि उत्पादन, भांडवलीविनियोग 
आणि रोजगारी, प्रातती आणि उपभोग, उत्पादन 
वस्तू आणि उपभोग्य वस्तू , उत्पादन आणि वाहतूक, 
उत्पादन आणि परराष्ट्रीय ब्यापार यामधील अन्योन्य 
संबंधांवर आघारलेल्या युणोत्तरांवरच ( 1१810 ) 
नियोजन-अधघिकाऱ्यांना विसंबून राहावें लागते. हे 
निदेंशांक अथेशास्त्रज्ञांच्या चांगल्याच परिचयाचे 
आहेत. तरी पण त्यांचें आंकडेशास्त्रीय नाहीं तरी 
तात्त्विक विवेचन करायला हवें. आंकडेवारीचा 
आपणाला फार तर स्पष्टीकरणात्मकच उपयोग करतां 
येईल. त्यांतून बरीचशी आंकडेवारी जनी म्हणून 
निरुपयोगी ठरणारी आहे. तसेंच एका अर्थन्यव- 
स्थेतील तपशिलावर आधारलेले निदेशांक दुसऱ्या 
अथेब्यवस्थेला लागूं करणें योग्य होणार नाहीं. आणि 
शिवाय या सर्व गोष्टी जरी जळून आल्या तरी उप- 
लब्घ आंकडेवारी इतकी सदोष आहे कीं अनभिज्ञ 
माणसानें तिच्या वाटेस जाऊं नये हेंच योग्य. 


भांडवलळी-विनियोग आणि उत्पन्न 

आर्थिक विक्रासाच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये 
भांडबली विनियोग आणि उत्पन्न यांतील प्रमाण 
खूपच मोठें असतें, त्यानंतर तें थोड्या काळपर्यंत 
स्थिरावते आणि शेवटीं विकासाच्या शेवटच्या अव- 
स्थेत तें खालीं येऊं लागतें, असें मानण्यांत येतें. 
विकसित अ्थब्यवस्थेमध्यें राष्ट्रीय उत्पन्नांत ३ टक्के 
वाढ होण्याकरितां भांडवली विनियोग १५ टक्क्यांनी 
वाढवावा लागतो असे म्हणतात. भांडवली विनि- 


अनुक्रमणिका 


योग आणि उत्पन्न यामागील या. अन्योन्य संबंधा- 
मार्गे एक ग्रहीतकृत्य मानलें आहे. तें असं कीं, 
विकासाच्या पहिल्या अवस्थेंत उपभोग्य वस्तू निर्माण 
करणाऱ्या उद्योगधंद्यांचे वचेस्व असतें. उत्पादकवस्तू 
निर्माण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांसाठीं भांडवली विनि- 
योग मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो, त्या प्रमा- 
णांत उपभोग्य वस्तू निर्माण करणाऱ्या धंद्यांना भांड- 
वळाची गरज कमी असते. तेव्हां प्रस्तुतचें अनुमान 
नब्यानेंच वसाहत झालेल्या देशांच्या बाबतींत अगदीं 
खरें ठरतें. या देशांमध्ये उपभोग्यवस्तूंचें उत्पादन 
उत्पादकवस्तूंच्या अगोदर व्हावें लागते, इतर 
कोणत्याहि वस्तूंपेक्षा अन्नाचें उत्पादन आधीं व्हावें 
लागतें. परंतु प्राघान्यतेचा हा अनुक्रम पुढारलेल्या 
देशाला लागूं होतो का ? आर्थिक अग्रेसरत्व म्हण- 
ज़ञेच नवीन तंत्राचा अंगीकार होय, पण नवीन 
तंत्राचा उपयोग करणें केवळ मोठ्या प्रमाणावरील 


भांडवली विनियोगावर अवलंबून असतें, भारता- 
मध्ये जीवनमान अतिदाय खालच्या पातळीवर 
स्थिरावलेळें आहे. पण त्याचबरोबर राजकीय 
परिस्थितीमुळे सुधारलेल्या तंत्राची तोंडओळखहि 
झालेली आहे, भारतासारख्या देशांना हा विका- 
साचा क्रम लागूं पडेल कां ? मनुष्यबळ अमाप 
असल्यामुळें कमी भांडवळ लागणाऱ्या व उपभोग्य 
वस्तूंचें उत्पादन करणाऱ्या धंद्यांना चालना मिळावी 
हें उघड आहे; परंतु आर्थिक विकासाचा अभाव, 
त्याचप्रमाणें नियोजित उद्दिष्ट या दोन्ही गोष्टींमुळे 
भांडवली विनियोग प्रामुख्यानें सामाजिक आगि 
आर्थिक वरखचे यांवर केंद्रित केला जाण्याची 
शक्‍यता आहे, घरबांधणी, वाहतूक, शिक्षण इत्यादी- 
च्या बाबतींत भांडवळ व उत्पादन यांचें परस्पर 
प्रमाण लहान राहाणें शक्‍य आहे, इतर वस्तृपेक्षां 
उपभोग्य बस्तूंना एक प्रकारें नैसर्गिक वर्चस्वच 
प्रात होत असते अथवा कमी भांडवळ लागणाऱ्या 
आणि उपभोग्यवस्तूंचें उत्पादन करणाऱ्या उद्योग- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


*२& > बक 
॥४% नवभारत "ट्ट 
श्साद्टी ७५ र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


थेद्यांना आर्थिक कारणांमुळे प्राधान्य मिळते आणि 
म्हणून उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या 
धंद्यांना अग्रमान मिळतो असेंच कांही नाहीं. 
उत्पादन-साधनांची विपुलता हा सखस्त उत्पा- 
दनाच्या शक्‍यतेंतील एक घटक होय. मोठ्य़ा 
बाजारपेठेमुळेंहि निरनिराळ्या प्रकारची काटकसर 
शक्‍य होते ब उत्पादनाची किंमत वरीच कमी 
करतां येते. अलिप्त अर्थग्यवस्थेमध्ये उपभोग्य 
वस्तूंच्या उत्पादनाला मोठ्या बाजारपेठेचा हा असा 
फायदा मिळतो; परंतु परदेशीय बाजारपेठांचा अन्त- 
र्भाव केला तर आर्थिक विकासाचा क्रम इतका 
निश्चित आणि सुसंगत राहणें तेवढेसें शक्‍य नाही. 

तेन्हा भांडवळी विनियोग आणि उत्पन्न यांतील 
परस्पर संबंधाविषयीं कोणतेंहि समीकरण बांधणें 
शक्‍य नाहीं, त्याचप्रमाणें विकसित आणि अर्धविक- 
सित अथेब्यवस्थांत भांडबळ आणि उत्पादन यांमध्ये 
सुंभवणाऱ्या तुलनात्मक प्रमाणासंब्रंघी अनुमानें बांघ- 
णेंहि सुरक्षित नाहीं. 

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे भांडवली विनि- 
योग आणि त्यापासून वाढणारें राष्ट्रीय उत्पन्न यांचें 
प्रमाण अंदाजी १०८५१ असें साघारणपणें पडतें. 
हें प्रमाण फारच मोठें आहे, याचा दुसरा अर्थ 
असा कीं १९५०-५१ ते १९५५-५६ पर्यंतच्या 
काळांत राष्ट्रीय उत्पन्नांत जी सर्वसाधारण ३ टक्के 
भर पडली, त्याकरितां राष्ट्रीय बचत व॒ भांडवली 
विनियोग दरवर्षी ७'३ टक्के या प्रमाणांत बाढविणें 
क्रमप्रासत होते. या ठिकाणीं राष्ट्रीय उत्पन्नांतील 
वाढीचा आपण घरंलेला अंदाज सर्वसाधारणपणेंच 
बरोबर असणार हें वितरून चालणार नाहीं, शिवाय, 
योजनेच्या काळामध्ये झालेल्या एकंदर विनियोगा- 
मध्यें आपण स्वायत्त ( 8011011008 ) आणि 
प्रत्यक्ष भांडवली विनियोग, त्याचप्रमाणें योजनेबाहेर 
झाळेळा भांडवली विनियोग अंतभूत केलेला नाहीं. 

दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनुसार हेंच तुलनात्मक 
प्रमाण अंदाजी ९.३ ५: १ असें पडणार आहे, 


अनुक्रमणिका 


राष्ट्रीय उत्पन्न दरवर्षी ५ टक्क्याने वाढायचे असेल 
तर भांडवली विनियोग राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७ 
टक्कथांपेक्षाहि कांहींसा जास्त होणें क्रमप्रास्त आहे. 
दुसऱ्या पंचवार्धरिक योजनेंत मूलभूत आणि उत्पादक 
उद्योगघंद्यांवर बराच भर देण्यांत आलेला आहे ही 
गोष्ट लक्षांत घेतां हें प्रमाण फार मोठें कां आहे हं 
सहज लक्षांत येईल, तरीहि इतर देशांतील एकंदर 
अनुभव पाहतां हें प्रमाण अतिरिक्तव आहे असें 
म्हणावें लागतें. 
उत्पादक-उपभोग्य वस्तूंचे प्रमाण 

भांडवली विनियोगाच्या मर्यादा निश्चित झाल्या- 
नंतर योजनाकारांपुढें त्याचें उत्पादक उद्योगधंद्यांताठीं 
व उपभोग्यवस्तू निर्मितीच्या घद्यांसाठीं कोणत्या 
प्रमाणांत विभाजन करायचे हा महृत्त्वाचा प्रश्न उभा 
राहतो. उत्पादक वस्तूंची आयात करून सर्वच्या 
सर्व भांडवल उपभोग्य वस्तू निर्माण करण्याकरितां 
वापरायचें ही कल्पना अशक्य नाहीं. मात्र स्स्ते, 
रेल्वे, हॉस्पिटळें किंवा अन्य बांधकामाच्या साम- 
ग्रीच्या बाबतींत हे शाक्य होणार नाहीं. परंतु राज- 
कीय आणि सामाजिक अडचणी दूर केल्या, तरी 
अर्थेशास्त्रीयदृष्ट्या नेसार्गिक संपत्तीचा किंघरो साघ- 
नांचा विचार करूं पाहतां ही गोष्ट समर्थनीय होणार 
नाहीं, तेन्हां आपण असे घरून चालूंय़ा कीं, नियो- 
जनमंडळ कांही कसोसऱ्यांच्या आधारावर मध्यम वा 
उत्पादक उद्योगधंद्यांची निवड उपभोग्य वस्तू 
निर्माण करणाऱ्या उद्योगघंद्यांच्या किंबा नेसार्गक 
संपत्तीच्या अनुधंगाने करू शकतें. व त्यानुसार भांड- 
वळी विनियोग योजनाबद्ध होईल याची खवरदारी 
घेते, उत्पादक उद्योगधंदे व उपभोग्य वस्तू निर्माण 
करणारे धंदे यांच्या परस्पर प्रमाणाबद्दढ जर कांही 
तात्त्विक अथवा प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध असे कांही 
नियम घालतां आले तर नियोजनाच्या हृट्टीनें तें 
फारच प्रगतिकारक ठरणार आहे. 

परंतु या संदर्भात कांही प्राथमिक खरूयाच्या 
अडचणी उभ्या राहतात. पहिली अडचण अशी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


॥४नवभारत ठरे 
्ि ऑँ र डे ३०९ 


टॅ ह रश टी 
60062 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय आर्थिक विकासाचा प्रश्न 


'कीं उत्पादक वस्तू आणि उपभोग्य वस्तू यांमध्यें 
निश्चित सीमारेषा काढतां येईल कां ? ही. अडचण 
अर्थशास्त्राच्या अगदीं प्रारंभापासूनची आहे, पण 
'मार्गदर्शनाखातर म्हणून कांहीं प्रमुख उपभोग्य वस्तूंची 
व उत्पादक वस्तूंची यादी केली तरी ही अडचण 
बरीचशी दूर होऊं शकेल आणि ज्या वस्तू अगदीं 
ऱ्सीमारेबेवरतींच येतील त्यांच्याहि बाबतींत कांहीं 
ब्यावहारिक निर्णय घेतां. येणें अशक्य नाहीं. 
यापेक्षां महत्त्वाची जी बाब आहे ती अशी कीं, 
उपभोग्यवस्तूंची एका ठराविक प्रमाणांत निर्मिती 
बह्यायला भांडवली विनियोगाचा विस्तार केवढा 
'ब्हायला हवा ( या प्रश्नाचा विचार करूं गेल्यास 
आपण एका वैचारिक च्क्रन्यूहंतच गुरफटले जाऊं 
लागतो. 


उपभोग्यवस्तूंची जर एखाद्या ठराविक प्रमाणांत 
वाढ न्हावयाची असेल तर त्याहून कितीतरी पटीने 
अधिक भांडवली विनियोग न्हावा लागेल असें 
सर्वसाधारणपणे म्हणतां येईल. उपभोग्यवस्तूर्चे 
उत्पादन वाढविण्याकरितां प्रथमतः उपभोग्य वस्तू 
निर्माण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांतील कारखान्यांची 
संख्या वाढायळा हवी, शिवाय जुनीं आणि निरुप- 
योगी झालेलीं यंत्रे दूर करण्याकरितां उत्पादक 
उद्योगधंद्यांना आपलें उत्पादन वाढवायला हवे ते 
निराळेंच. ब्यापारचक्राच्या काळामध्ये उत्पादक 
उद्योगधंद्यांना चढ उताराची झळ फार लागते याचे 
वासव कारण हें आहे. 


वस्तूवस्तूंमध्ये जर एखादी वस्तू अधिक टिकाऊ 
असेल तर ती निर्माण करण्यासाठीं भांडवली विनि- 
ऱयोग जास्त करावा लागतो ही अनुभवसिद्ध वस्तु- 
स्थिति आहे, उपभोग्यवस्तू निर्माण करायला 
ऱलागणाऱ्या उत्पादक वस्तह्या त्या उपभोग्यवस्तृंपेक्षां 
अधिक टिकाऊ असायला हत्या. उपभोग्यवस्तूंची 
निर्मिती बराच काळपर्येत त्याच यंत्रापासून करावी 
छागते, मध्यम प्रतीच्या वस्तू निर्माण करणाऱ्या 


अनुक्रमणिका 


उत्पादक वस्तू तर याहूनहि अधिक टिकाऊ अस- 
णार, कारण या मध्यम प्रतीच्या वस्तूंचे उत्पादन 
ही यंत्रणा बराच काळपर्यंत करीत राहते, उत्तरोत्तर 
वाढणारी यंत्रांची ॥क्ति आणि अचूकपणा यामुळे 
उत्पादक वस्तू अधिकाधिक अवजड आणि टिकाऊ 
बनत जातात असा. इतिहासाचा दाखला आहे. 
: उत्पादनाचा काल ? आणि नफ्याशीं निगडित 
असलेला त्याचा ' कमीजास्तपणा ' यासंबंधीं प्रा, 
हायेक आणि प्रा. नाइट यांच्यामध्यें जो थोडासा 
विलक्षण आणि कांहीसा संदिग्ध वाद झालात्या 
वादांतूनहि फार तर हंच प्रस्थापित केळें गेलें असें 
म्हणतां येईल. 


उपभोग्य वस्तूंवरील भांडवली विनियोग आणि 
उत्पादक वस्तूंवरील भांडवली विनियोग यांमधीळ 
प्रमाण जर नियोजनकारांना निश्चित करायचें असेल 
तर तत्पूर्वी त्यांनीं प्रचलित उपभोगाचा आणि 
त्याबरोबर भविष्यांत त्या उपभोगांत होणाऱ्या 
अपेक्षित बदलाचा सर्वागीण विचार करायला हवा, 
या प्रमाणाबाबत कांही देशांतील माहिती उपलब्ध 
आहे. परंतु या देश्यांचा विकास होत असतांना 
स्वतंत्र आणि विस्तृत बाजारपेठा अस्तित्वांत होत्या, 
आज मात्र बाजारपेठा बऱ्याच प्रमाणांत नियंत्रित 
असल्यामुळें पूर्वीइतक्या सुलभतेनें उपलब्ध होणार 
नाहीत, उत्पन्न वाढत असतांना सामाजिक उप- 
भोगाची एकंदर रचना कशी असूं शकेल यासंत्रंधीं 
दोन सर्वसाघारण तत्त्वे सांगतां येतील, प्रासि किंवा 
उत्पन्न बराच काळपर्यंत जर सतत वाढत गेलें तर 
अन्नधान्य, पाव, पादत्राणे, इतकेंच नव्हें तर मद्या- 
च्याहि बाबतींत उपभोगाचा ताठरपणा ख॒पच असतो, 
उपभोगाचा सर्वांत जास्त बाढाबा घरें, लांकडी 
सामान, साखर आणि मिठाई, कागद आणि छपाई 
इत्यादींच्या बाबतींत आढळून येतो. त्याचप्रमाणें 
सामाजिक प्रगतीच्या अनुरोघानेंहि सर्वसामान्य वस्तू 
आणि सुखसोयी यांच्या उपभोगाचें प्रमाण अधिका- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥७"नवभारत ह 
श्र धि ७५ च » ९ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत , 


धिक वाढत जोते. कालमानानें आज चैनीची वाट- 
णारी वस्तू उद्या गरजेची, आवइय़क वस्तू बनते. 
विद्यतुशक्ति, मोटार, रेडिओ, विमानें यांसारखे 
नवीन नवीन छोध लागतात आणि त्यामुळें राहणी- 
मान आणि संस्कृति यांची प्रगति होत जाते. उत्पा- 
दन-वस्तूंवरील आणि उपभोग्यवस्तूंवरील भांडवली 
विनियोगाच्या विस्ताराचा इंग्लंडमधील निदेशांक, 
इंग्लंडचा परराष्ट्रीय न्यापार लक्षांत घेऊनहि, जवळ 
जवळ दुपटीनें वाढला असें दिसून येतें. 
भांडवली विनियोग आणि रोजगारी 

भांडवली विनियोग आणि रोजगारी यांमधील 
प्रमाणावरच योजनेमध्ये कोणत्या दर्जाचें तंत्र वापरा- 
यर्चे तें ठरलें जातें, मांडवळ आणि मनुष्यबळ यांज- 
मध्यें रोजगारीसाठीं जर मुक्तस्पर्धा चाळू असेल; 
तंत्रातंत्रामध्यें जर तशी आत्यंतिक मिन्नता नसेल; 
कर्तुल्ल आणि शोधकता हीं योग्य त्या प्रमाणांत 
मिळून, एकाच उद्योगधंद्यातील निरनिराळ्या 
तांत्रिक प्रक्रियांत, भांडवळ आणि मनुष्यबळ 
याजम्ध्ये तांत्रिक गरज आणि घटकखचं यांच्या 
अनुरोधाने आनुषंगिक सुसंगति जर प्रस्थापित करतां 
येत असेल तर वरील विधानाला कोणतीहि हरकत 
उपस्थित करतां येणार नाहीं. आपल्या देशामध्ये 
मात्र या गोष्टी जुळून येणें शक्‍य नाहीं. जी मंडळी 
सुधारलेल्या तंत्राचा पुरस्कार करतात त्यांना ही 
निवड केवळ जुनाट आणि अद्ययावत्‌ तंत्रातीलच 
निवड आहे असें वाटतें, या उळट जुन्या अथवा 
परंपरागत तंत्राचा उदोउदो करणारे एका महत्त्वा- 
च्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझांक करतात, प्रगति ही 
वाढत्या संचयांतून होत असते आणि वाढतां संचय 
वाढत्या कार्यक्षमतेंतूनच म्हणजे सुघारलेल्या तंत्रा- 
पासून होत असतो ही गोष्ट ते कबूल करीत 
नाहींत. 


विनियोग आणि परराष्ट्रीय हुंडणावळ 
दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेकरतां लागणारी पर- 
राष्ट्रीय हुंडणावळ म्हणजेच करावी ढागणारी आयात, 


अनुक्रमणिका 


आणि राष्ट्रीय उत्पन्नांत होणारी वाढ या संत्रधीं 


' बरीच चर्चा आणि त्याबरोबर चिंताहि ठिकठिकाणीं 


व्यक्त झालेली आहे, चलनवाढीच्या स्वरूपांत 


' होणाऱ्या भांडवली खर्चामुळे परराष्ट्रीय न्यवहारांतील. 


समतोलपणा ढांसळतो ही गोष्ट थोडावेळ नजरे आड 
करूं, पण तरीहि राष्ट्रीय उत्पन्नांत पडणारी भर योग्य 
तेवढी निर्यात वाढवून विकासशीळ अथंब्यवस्थेला 
लागणाऱ्या वाढत्या हुंडणावळीची गरज भागवू शकेल 
किंवा नाहीं. हा मोठाच प्रश्न आहे. या प्रश्नाला 


उत्तर देतांना आपल्याला तीन गोष्टींचा विचार 


करायला हवा, 

(१) योजनेंतील ४८०० कोटी रुपयांच्या 
वनिनियोगांतून उद्योगधंदे, बांधकाम वगैरे योजनांना 
लागणारी परकीय हुंडणावळ अजमावणे फारसें कठीणं 
नाहीं, सर्व साधारणपणे २५ टक्के परकीय हुंडणा- 
वळ लागेल असें म्हटल्यास तें फारसें चूक ठरणार 
नाहीं. 


(२) दरवर्षी सुरुवातीच्या विनियोगांतून उत्पन्न 
वाढत जाईल आणि योजनेंतील विनियोगाकरितां 


लागणारा संचय वगळल्यास उरणारें उत्पन्न, उपभोग्य 
* उत्पन्न म्हणून म्हणतां येईल. उपभोग्य उत्पन्नाचे 


आयातीवरती संपणारे प्रमाण उपभोग्य उत्पन्नाच्या' 
वाढीचरोबर कमी होईल, वाढेल कीं होतें तसेंच 
राहील, हा एक प्रश्न आहे, आयातीवरील 
निर्बैधामुळें वाचणाऱ्या क्रयशक्तीमुळें एतद्देशीय वस्तंची 
मागणी वाढली तर त्यामुळें उत्पादनसाधनें, निर्याती- 
च्या उद्योगधंद्यांतून बाहेर पडतात. त्यामुळें आयात 
वस्तूंची मागणीहि आपोआप कमी होते. तेब्हां 
यांतून ब्यापारमूल्यांतील तफाबतीला निश्चित फायदा 
काय होतो ते तपासळें पाहिजे, वरील प्रमाण कायम 
राहतें असे जर मानळें तर करावी लागणारी अधिक 
आयात आणि त्याकरितां लागणारी बाढती निर्यात 


ही अंदाजे दरवर्षाला सरासरीं ६० कोटी रुपयांची 
होईल असे वाटतें, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


«- ७७ 
2३८ 
क /किनवभारत 
क ्ि शि 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय आर्थिक विकासाचा प्रश्न 


(३) यानंतर वरील उद्दिष्ट साध्य करण्याकरितां 
आपण जे प्रयत्न करणार आहोंत त्यामुळें आपल्या 
परदेशांतील बाजारपेठांवर कांही ताण पडतो किंवा 
कसे हें पाहायला हवें, याचाच अर्थ, एवढी निर्यात 
करतां येणें आपणाला शक्‍य आहे कां याचा विचार 
करणें. 

हे तीन घटक तपासून घेतल्यानंतर आपली पर- 
कीय हुंडणावळ आणि आपल्या गरजा यांचा तुल- 
नात्मक विचार करतां येणें शक्य होईल, आणखी 
'एक गोष्ट विचारांत घेतली पाहिजे, ती ही कीं 
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत झालेल्या 
सर्वच विनियोगाचे हृदय फायदे अजूनपर्यंत मिळूं 
लागलेले नार्हीत, ते कदाचित्‌ दुसर्‍या पंचवार्षिक 
योजनेच्या काळांत मिळूं लागतील, तोच अनुभव 
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या संद्भातहि येईल, 
आपलें मुख्य तत्त्व राष्ट्रीय उत्पन्न आणि राष्ट्रीय खचे 
यांमध्ये स्वयंशासित तमतोलपणा प्रस्थापित करणें 
म्हणजेच आयातीवरील खर्चाइतका राष्ट्रीय उत्पाद- 
नाचा भाग नियोतीकरितां मोकळा करीत जाणें, हें 
राहायला हवें. 
उत्पादन आणि चलन 

अंशत: नियोजनबद्ध असणाऱ्या आपल्यासारख्या 
अरथेब्यवस्थेमध्ये पेसापुरवठयाच्या धोरणामागील 
उद्दिष्ट नियोजित विनियोग निष्फळ करूं पाहणाऱ्या 
शक्तींचा पाडाव आणि आनुषंगिक उपाययोजना हच 
असायला हवें. या विरोधी प्रवाहांचे विछेषण कांहीसं 
'असे करतां येईल, आपल्या अर्थब्यवस्थेचे एक महत्त्व- 
पूर्ण वेशिष्टय असें आहे कीं, आपल्याकडील लोकां- 
मध्यें दोन निश्चित आणि ठळक असे वर्ग पाडतां 
येतील, कांही लोक पैसा आणि बचत सांठवून 
ठेवतात तर दुसरे आपली बचत गुंतवू इच्छित 
असतात, या वर्गवारीप्रमाणें कसणारे जमिनमालक, 
खेडूत वगेरे सर्वसाघारणपणें पहिल्या वर्गौत आणि 
ठयापारी, पगारदार मध्यमवर्गीय अथवा दाहर- 


अनुक्रमणिका 


वासीय दुसऱ्या वर्गोत मोडतात, हें वर्गीकरण जर 
बरोबर असेल तर पैशाचा अतिरिक्त पुरवठा कर- 
ण्याचे घोरण आणि तज्नन्य चलनवाढ महागाईमुळे 
अंमलांत आणणें केवळ अशक्य आहे, दुसरें अस 
कीं योजनेकरिता लागणारी परकीय हुंडणावळ 
देणगीच्या स्वरूपांत न घेतां परिश्रमपूर्वक मिळवा- 
वयाची असेल तर हुंडणावळीचा दर बळकट आणि 
वाढता राहावयाळा हवा, परिणामी निर्यातीवरील 
भार कमी होईल आणि आयात माल त्या प्रमाणांत 
स्वस्त होईल, यामुळें पैशाची किंमत घटण्याचीहि 
भीति राहणार नाहीं. योजनेच्या निरनिराळ्या 
काळामध्यें लोकांची पेक्याची मागणी बदलत जाईल. 
या मागणीचा वेळोवेळीं अचूक अंदाज बांधणें हे 
अत्यंत महत्वाचे पण तितकेच दूरापास्त काम 
आहे. ही पैशाची मागणी करयोजनेवर-विशेषत; 
मृत्युकर, मालमत्तेवरील कर वगेरेवर-अबलंबून 
राहते. अर्थेन्यवस्थेमध्ये बरेचसे चलन जिरूं 
लागलें अथवा सांठवळें जाऊं लागलें तर चलन 
वाढवून पेशाचा पुरवठा करावा लागेळ, आणखी 
एक मद्ृत्त्वाचा मुद्दा येर्थे विशद केला पाहिजे 
आणि तो म्हणजे देवघेबींत होणाऱ्या पैशाच्या 
वापराचें प्रमाण, पैश्याचा वापर बब्हंशी उत्पादनाच्या 
वेशिष्टयावर आणि वाढान्यावरती अवलंबून असतो 
आणि म्हणून योजनेतील राष्ट्रीय उत्पन्नांत होणाऱ्या 
२५ टक्के वाढीमुळ पैश्याची ब्याप्तीहि तितक्‍याच 
प्रमाणांत बाढेळ असें वाटतं, 


राष्ट्रीय आणि खाजगी उद्योगधंद्यांचे क्षेत्र 
पूर्णतया नियोजनबद्ध असलेली अ्थब्यवस्था 
आणि मुक्त साहस आणि स्पर्घा यांबर आधारलेली' 
अर्थेन्यवस्था वा दोहोंतूनच निवड करायची असेल तर 
आतांपर्यंत चार्विलेल्या मुद्‌द्यांच्या अनुषंगाने आम्मही 
नियोजनाची मुख्य तत्त्वें विशद केल्यासारखींच आहेत. 
पण ही निवड नेहमीं अशी परस्परविरुद्ध तत्त्वप्रणालींत- 
लीच असेल असे नाहीं. आपल्याकडेच पाहा ना. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


| 
कत व पर्व्ण जौ 
क. 2३८ 


॥% नवभारत 
क ्ि । 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तडजोडींतहि एक प्रकारचें नावीन्य आणि 
आकर्षकपणा असतो, ज्या क्षेत्रामध्ये खाजगी साहस 
इष्ट नसेल किंवा निरुपयोगी ठरेल त्या क्षेत्रांत तामा- 
जिक *“ प्राघान्यतेरेला ( ?1101119 ) स्थान 
मिळतें. आणि अवरिष्ट क्षेत्रामध्ये संघषे आणि 
वितुष्ट टाळण्यापुरतीं नियंत्रणे किंवा बंघनें घाळून 
इतरांना मोकळीक दिलेली असते, सरकारी आणि 
खाजगी उद्योगधंय़ांचें क्षेत्र आणि विस्तार आणि 
त्याजबरोबर भांडवली विनियोगाचें प्रमाण यांसंबंधी 
बरीच पाघक बाधक चर्चा झालेली आहे. क्षेत्र 
विस्तार आणि कार्य यांचा विचार करतांना आप- 
ल्याला अनेक मुद्द्यांचा विचार करायला हवा. एकं- 
दर पाश्चभूमि आणि इतिहास, भांडवलाची आणि 
साहसाची उपलब्धता, नेसरर्गिक मक्तेदारीला अनु- 
कूलता, उद्योगधंद्यांतील परस्पर पूरकता आणि अंतिम 
आर्थिक उद्दिष्टे इत्यादि गोष्टींचा विमक्तपणें आणि 
त्याचचरोबर साकल्याने विचार झाला पाहिजे. नियो- 
जनाच्या यश्याच्या दृष्टीनें या दोन्ही क्षेत्रांतील 
आर्थक हाळचालीसंवंधीं एखादे आददी धोरण 
घालून देणें योग्य ठरणार नाहीं, पण असे .आदरी 
घोरण जरी घालतां आलें नाहीं तरी दुरवस्थेमुळें 
आणि चुकीच्या अंदाजामुळे नियोजनाच्या मार्गात 
गंभीर अडचणी निर्माण झाल्यावांचून राहणार 
नाहींत, 


पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनुसार दोन्ही क्षेत्रांत 
मिळून सुमारें ३१०० कोटी रुपयांचा भांडवली 
विनियोग झाला असावा असा अंदाज आहे. विकास- 
योजनांवरील महसुली खे जमेस धरतां सरकारी 
क्षेत्रांतील विनियोग सुमारें २००० कोटी रुपये होतो, 
म्हणजे त्यांचे प्रमाण २:१ हे पडतें, दुसऱ्या पेच- 
वार्षिक योजनेप्रमाणे एकूण भांडवली विनियोग 
६२०० कोटी रुपयांचा होणार आहे आणि सर- 
कारी आणि खाजगी क्षेत्राचा वांटा अनुक्रमे ३८०० 
कोटी रुपये आणि २४०० कोटी रुपये असा आहे, 


अनुक्रमणिका 


दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेंतील प्रमाण सरकारी क्षेत्रा- 
कडे जरा जास्त झुकलें आहे, 


या दोन क्षेत्रांतील समतोलपणा नाहींसा होईल 
किंवा कसें याचें उत्तर भविष्य काळावरतींच 
सोपविणे योग्य होईल. सरकारी क्षेत्रांतून निर्माण 
होणारी वस्तूंची मागणी खाजगी उद्योगधंद्यांत 
२४०० कोटी रुपयांचा विनियोग करून वस्तंची 
जी पैदास होणार आहे त्याहून आधिक राहील को? 
कां याच्या अगदीं विरुद्ध घडेळ १ कदाचित्‌ असेंहि 
होईल कां दोन्हीं क्षेत्रांत होणाऱ्या विनियोगामुळें. 
उत्पन्नांत जी भर पडणार आहे ती सर्वच्या सर्व 
उपभोग्य वस्तूंवर केंद्रित होईल आणि मग मूलभूत 


आणि भांडवली किंवा अवजड उद्योगधंद्यांवर 


योजनेंत जो सर्वस्वी भर देण्यांत आलेला आहे तो 
दृष्टिकोणच मूलतः बदलावा लागेल, 

पण यामधील परस्पर संबंध कसे बदलतात या 
विषयीं कांहीं विचार मांडतां येतील, या संबंधांत 
सर्वोत महत्त्वाचा भाग सरकारी विनियोगाचा असतो. 
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेंत सरकारी विनियोगाचें 
प्रमाण इतके मोठें आहे कीं त्यामुळें वाजगी क्षेत्रांत 
निर्माण होणारा कच्चा माळ व इतर वस्तू यांची मागणी 
कितीतरी पटीनें वाढणार आहे. सरकारी विनियोगा- 
सुळ उत्पादनाचीं नवीन नवीन क्षेञ उपलक्घ होत 
जातात आणि जुन्यांचा विस्तार होत जातो. आणि हें 
घडते ते सरकारी क्षेत्राबाहेर. या गोष्टीची फारशी जाणीव 
अजून आम्हाला नाहीं, या दोन विभागांना झ॑ कार्य- 


क्षेत्र वांटून देण्यांत येतें त्याबरहि खाजगी क्षेत्रांत 


गुंतविलें जाणारे भांडवळ अवलंबून असते सर्व- 
साधारणपणें असें म्हणतां येईल कीं, दुसऱ्या पंच- 
वार्षिक योजनेतील सरकारी विनियोग प्रामख्यानें 
मूलभूत उद्योगधंदे अथवा तत्सम स्थिर मांडवळा: 
च्या योजना यांजवर केंद्रित केळा गेला आहे, 
उरलेळें कमी भांडवल लागणाऱ्या, म्हणजेच विनि- 


योग उत्पादनाचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या उद्योग- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


, “पर्व्ण 
र्व 
द्र /"नवभारत 
कद ्ि ॥ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय आर्थिक विकासाचा प्रश्न 


घंद्याचें क्षेत्र, किंवा उपभोब्य वस्तू निर्माण करणा- 
णाऱ्या छोटेखानी उद्योगधंद्यांचें क्षेत्र हे खाजगी साह- 
साला देऊं केलें आहे, परिणामी खाजगी भांडवल- 
दारांच्या बाबतींत विनियोग आणि उत्पादन यांचें 
प्रमाण कमी न राहतां सतत वाढते राहणार आहे. 

याशिवाय खाजगी क्षेत्रांतील बराचसा विनि- 
योग वाढत्या उत्पन्नांमुळें निर्माण होणाऱ्या वाढत्या 
मागणीच्या प्रेरणेनेंच होण्याची शक्‍यता आहे. हा 
विनियोग प्रामुख्यानें घरबांधणी आणि उपभोग्यवस्तू 
यांवर म्हणजे सरकारी क्षेत्राबाहेर असणाऱ्या 
उद्योगधंद्यांवर होणार आहे, खाजगी क्षेत्रांत 
शेती, ब्यापार, दळणवळण वगेरे अंतभूत केल्यानें 
योजनेच्या या अंगाचा ऊहापोह आंकडेवारीच्या 
आधारें करणें सुरक्षित नाहीं. 
नियोजन आणि आर्थिक विकास 

अर्धविकसित अर्थव्यवस्थेत होणारा आर्थक 
विकास दोन गोष्टींवर अवलंबून असतो. एकतर 
देशामध्ये विस्तृत प्रमाणावर अद्ययावतू तंत्रांचा 
वापर करणें शक्य असते आणि दुसरें असें कीं 
देशांतील बेकारीमुळे रोजगारी आणि विकास 
यांमध्ये एक प्रकारचा विरोध निर्माण होतो. मध्य- 
वर्ती नियोजनसमितीला शक्‍यतितकी बेकारी ताबड- 
तोब दूर करण्याची निकड लागलेली असते, तर अर्थ- 
शास्र आर्थिक विकासालाच प्राधान्य आणि महत्त्व 
देते, जुनी आणि नवीं दोनीहि तंत्रे बाजूला ठेवून 
मधल्या तंत्रांचा वापर करणें किंवा त्याच उद्योग- 
घंद्यांत भांडबळ आणि मनुष्यबळ यांचा मिन्न 
प्रमाणांत बापर करणारीं तंत्रे निवडून ही समस्या 
कांहीं अंशीं सोडविर्णे शक्‍य आहे, परंतु हे करण्या- 
करितां नियोजन अधिकाऱ्यांना बरेचसे अधिकार 
द्यावे लागतील आणि त्यांना देशाच्या एकूण 


ण 


औद्योगिक रचनेमध्ये येवढी पुनरंचना आणि ढवळा- 


ढवळ करावी लागेल कीं हें घोरण प्रत्यक्ष अंमलांत 
आणणे म्हणजे कांही लहानसहान गोष्ट नब्दे. 


मोठ्या प्रमाणावर परक्कीय मदत मिळणे किंवा 
सामाजिक उपभोगामध्ये बरीच कपात करणें या 
दोन्दी गोष्टी अदाक्य म्हटल्या म्हणजे हाताशीं 
असळेलीं तंत्रे किंवा नवीन तंत्रे वापरण्याकरितां 
लागणारा भांडवलाचा वाढावा, उपभोग्यवस्त्‌ निर्माण 
करणाऱ्या उद्योगघंद्यांतून अथवा उत्पादक वस्तू 
निर्माण करणाऱ्या उद्योगघेद्यांतून सुघारलेल्या तंत्राचा 
मोठया प्रमाणावर आणि तोहि तांतडीनें वापर 
करूनच निर्माण करावा लागेल, मात्र जुनीं तंत्र 
वापरणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्राच्या बाबतींत सुघार- 
णेची निकड द्रव्यताहाय्य अथवा करआकारणी- 
मध्यें तापत्नमाव करून बोथट करतां कामा नवे. 
अर्धविकसित अथब्यवस्थेमध्यें खरा प्रश्न उपभोग्य- 
वस्तू विरुद्ध उत्पादक-बस्तू हा नाहीं तर जुनीं किंवा 
परंपरागतं तंत्रे विरुद्ध सुघारलेलीं अद्ययावत्‌ तंत्रे ह्वा 
आहे. विकासापेक्षां रोजगारीला जी मंडळी 
प्राधान्य देतात त्यांची शेवटी दोहोंच्याहि बाबतींत 
निराशा होण्याची शक्‍यता अधिक आहे, 


तंत्राचा वापर, भांडवलाचा संचय आणि प्रत्य- 
क्षांत वाढणारा ब्यवसाय यांमध्यें कल्पिलेलें कालाचे 
अंतर अतिशयोक्तच ठरण्याचा संभव आहे, नियो- 
जन अधिकारी अगदीं लष्करी शिस्तीनुसार वेळा- 
पत्रकाप्रमार्णे नियोजन अंमलांत आणू शकत नाहींत 
हें एकप्रकारे आपलें सुदेवच होय, यामुळें न्यक्तिगत 
कर्तृत्व, साहस आणि दैेर्ष्या यांना मुबलक वाव 
मिळतो. श्रद्धा आणि विश्वासाच्या जोरावर पर्वत 
प्राय गोष्टी साध्य होऊं शकतात. राजकीय पुढारी 
आणि अ्थेशास्त्रशञ यांना ही गोष्ट विसरून चालणार 
नाहीं, 


१ कटक येथील अ. भा, अर्थशास्र परिषदे-( ता. २६-२९ डिसेंबर, १९५६ ) च्या अध्य- 


क्षीय भाषणांतीळ उतारे, 


न. भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. डॉ. एच्‌ . डी. सांकळिया 


गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाट 


ह. 


यांमधील संबंध आणि पट्टी-हट्टी 


लाट प्रदेशाच्या मयोदा 

८ नवभारता!च्या ऑक्टोबर-नोग्हेंबरच्या अंकांत 
श्री. शे. बा. जोशी यांनीं “' ब्यक्ति-नामांतून 
थ्वनित होणारा लाट-मऱ्हाट-कर्णाटांतील प्राकू- 
कालीन संबंध ” या शीषकाखाळीं एक लेख 
लिहिला आहे. त्यांत त्यांनीं माझ्या “ खि. पू. 
३०० ते इ. स. १३०० पर्यंतच्या गुजरातचा ऐति- 
हासिक व सांस्कृतिक भूगोळ आणि त्यांतील 
मानववंशविवरण याविषयीचे अध्ययन ” ( ठाप- 
ता 1 ७१७ ताड०081 छत एप ११२ पा”२8ळा 
९५6७०४७७0४ ध्यात पप्यात्ठा9ण र्ण 
५०१७7७, 5. 0. 300-1300 &. ०.) 
या प्रबंधाचा उपयोग केला असून त्यावरून वाटेल 


तंसलीं, थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे भरमसाट 
सखरूपाचीं, अनुमानें काढण्याचा प्रयत्न केला आहले, 
गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांचे भूतकाळांत 
भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजकीय संबंध होते 
यांत काहींच रोका नाहीं, तथापि त्यामुळें लोकन्यव- 
हारांतील शब्दांच्या रचनेवर आधारलेले हवे ते 
काल्पनिक कयास बांधण्याची मुभा कांहीं आपणास 
मिळूं शकत नाहीं, पहिली गोष्ट म्हणजे आजचा 
गुजरात हा आनत, लाट आणि सौराष्ट्र अश्या तीन 
मुख्य भांगांत विभागला गेला होता. आनते हे 
उत्तर गुजरातचे नांव होय, आजच्या खेडा जिल्ह्या- 
च्या उत्तरेकडील हा' भाग होय; आणि राजपुतान्यां- 
तील कांहीं प्रदेशाचाहि त्यांत समावेश होत होता, 
उत्तरेकडे खेडा किंवा भडोच आणि दक्षिणेकडे 
दमण यांमधील दक्षिण गुजरातच्या प्रदेशास लाट 
असें संब्रोधण्यांत येई, श्री, जोशी थांना हा फरक 
समजल्याचे मुळीं दिसतच नाहीं, यामुळेच यांनी 
किरातकूपच्या लोकांचीं उदाहरण दिलीं आहेत. ' हा 
भाग दक्षिण राजपुतान्यांत होता आणि त्या प्रदे- 
झाला लाट असे कधींहि म्हणण्यांत आलेलें नाहीं, 


अनुक्रमणिका 


नांवावरून काढलेलीं अनुमानें 
दुसरें म्हणजे निरनिराळ्या. नांवावरून काढ- 
लेलीं अनुमानें, गुजरातमधील आल्हण, कर्नाटकां- 
तीळ अहम प्रभू आणि महाराष्ट्रांतील अल शर्मा 
या शब्दांत कदाचित कांहीं साम्य असलें तरी अल- 
द्वारा त्या नांबामध्यें खरोखरी कसलाहि संबंध प्रस्था- 
पित होत नाहीं. त्याचप्रमाणें जस > यश यांचा संबंध 
असला तरी त्याचा याळ, यछू किंवा कर्ना- 
टकांतील देवता यछूम्मा यांच्याशी कांहींहि संबंध 
नाहीं, ( गुजरातसंबंधीच्या माझ्या अध्ययनाप्रमा- 
णेंच ) माझ्या एक विद्यार्थिनी श्री. सुमति मुळे 
यांनीं इ, त. ४०० ते १३०० या काळांतील 
दसन क कर्नीटकमधील आलेखांचा अभ्यास केला 
अह, पश्चिम चालक्य राष्ट कूट ट्‌ ऱ्च 
कलचुरी, अनुक्रमे कोंकण, उत्तर ब व 
यांतील तीन शिलाहार घराणीं, आणि यादव यांपासन 


मा [पासन 
त्यांनीं गोळा केलेल्या सुमारें २००० नामांच्या 
यादींत गुजरातमधील नामांशीं तुलना करतां येईल 


अशीं फक्त सहा नामे आढळतात. एक म्हणजे 
साहिल, शक ७८३ ( राष्ट्रकूट ), नंतर जाल्हन 
कल्याणी चाटक्य आणि जन किंवा जाल्हण 
( यादव ) आणि बरिल्हण शेठी, यांना कोल्हापुरचे 
शिलाहार म्हणून म्हटलें जातें, या नामांची उत्तर 
गुजरातमधील आल्हणसारख्या नामांशीं तुलना 
करणें शक्‍य आहे. तथापि अदशमे, भाइलस्वामी' 
अलुपडे अशा इतर नामांचा त्यांच्याशीं कांहींहि 
संबंध नाहीं, या ठिकाणीं मला असेहि म्हणावेसे 
वाटतें कीं मुळांत कन्नड असलेलीं चालुक्य नामें गुज 
रात व सोराष्ट्रमधील राजषराण्यांत आढळणे मिगोळॉ] 
जनक नाहीं. कारण, गुजरात, महाराष्ट व कर्नाटकांतील 
कांहीं मुठुख हा निदान दोनतीनशे वर्षेपर्यंत तरी 
चाडुक्याच्या वचखाखालीं होता; आणि त्यामुळे साह- 
जिकच गुजरातमध्ये कननडचा थोडाबहुत परिणाम 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गुजरात, महाराष्ट्र आणि कनोटक यांमधील संबंध आणि पट्टी-हट्टी 


दिसून येतो. वस्तुत: कणराजाची मयनलछूनदेवी नांवाची 
एक राणी कर्नाटकमधील्च होती; आणि सुप्रसिद्ध जय- 
सिंह सिद्धराज याची ती माता होय, श्री. जोशी यांनीं 
माझ्या पुस्तकांतील एक वाक्य (एप. ७२ नवभारत, 
वर्ष १०, अंक १-२) उद्‌धृत केलें आहे, “ राष्टू- 
कूटांनीं ब्राह्मणांना दिलेल्या आश्रयाचें हें विश्‍ळेषण 
पाहिलें म्हणजे दख्खन व कर्नाटकमधील ब्राह्मणां- 
विषयीं त्यांनीं विशेष पक्षपात दाखवला नाहीं 
असा ग्रह होतो प्र. ( १२८ ). आणि अश्या 
अर्थाचा इंग्रजी उतारा दिल्यानंतर ते म्हणतातः 
“९ म्हणून लाट-मऱ्हाटांतील कानडी स्वरूपाचा भाग 
हा कर्नाट-प्रभाव-दर्शक नन्हे. तो प्राचीन काळीं त्या 
प्रांती असलेल्या कुंतल संस्कृतीचाच अवशिष्ट भाग 
आहे असें म्हणणेंच ऐतिहासिक घटनांस धरून 
होणार नाहीं काय १ ” मला य विधानाचा अर्थच 
खरोखर कळत नाहीं, या अध्ययनांतील माझा हेतु 
झुद्ध वस्तुनिष्ठतेचा होता; आणि व्यक्तींच्या व स्था- 
नांच्या नामांच्या अगदीं काटेकोरपणे केलेल्या बर्गी- 
करणावरच ते अध्ययन आघारलें आहे, 
ऐतिहासिक भूगोलास पाया हवा 

पट्टी-हट्टी या शब्दांवरून मरहृट्टी हा शब्द काढ- 
ण्याच्या श्री. जोशी यांच्या कल्पनाविलासाविषयीं 
££ कन्नड रिसचे इंस्टिट्यूट ? च्या वतीने १९५४ 
सालीं मी दिलेल्या न्याख्यानांतील माझें म्हणणेच 
येथें उद्‌धरृत करावेसे वाटतें: 

८६ यावरून स्थळ-नामांचा विचार करण्याकडे 
मी वळतो. पांचव्या. रतकापासून तों नवन्या-दहा- 
ब्या शतकापर्यंतच्या काळांत गुजरात व दख्खन- 
मध्यें स्थळ-नामांना संस्कृत रूप देण्यांत येत होतें 
आणि त्यानंतरच्या काळांत स्थानिक वा देशी 
शक्तींचा प्रभाव पडण्यास सुरुवात झालीं असें सम- 


1. ०81 8. 73 


जण्यांत येतें. बहुसंख्य आलेख हे प्राकृतांत असल्या- 
कारणानें त्यांत स्वाभाविकपणे स्थळ-नामांचीं प्राकृत 
रूपेच वापरलीं आहेत. 

तथापि कर्नाटकमध्ये मात्र ही प्रवृत्ति सहान्या 
शतकापासूनच दिसून येते. आणि अनेक स्थळ- 
नामें पूणैतया किंवा अंदात:, जुन्या कन्नडमर्ध्येच 
असलेलीं आपणांस आढळतात. 

तीं स्थळनामे एखाद्या नकाशावर आलेखित 
केल्यास प्राचीन कर्नाटकांतील प्रादेशिक घटकांचा 
आकार व घडण याबद्दल थोडीबहुत कल्पना आपणांस 
येऊं शकते. त्याचप्रमाणें कांहीं स्थळ-नामे व 


व त्यांना जोडलेले प्रत्यय यांचें प्राचीनत्वहि समजू . 


शकते. अश्या प्रकारें निघणाऱ्या अनुमानांची लग- 
तच्या गुजरात व दख्खनच्या प्रदेश्यांसंबंधींच्या 
अनुमानांशीं तुलना करणें शक्‍य आहे ( या प्रदे« 
शांतच अजून अशा प्रकारचा अभ्यास झाला 
आहे ). गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक येथें कांहीं 
स्थान-नामांना जोडण्यांत येणाऱ्या प्रत्ययांचा कमी 
अघिक प्राचीनत्वासंबंधीं आणि त्यांच्या उगमस्थाना- 
संबंधी अशाप्रकारेंच तात्पुरत्या स्वरूपाची अनु- 
माने काढतां येतील. खरी आवदयकता असेल तर 
ती प्रथम ऐतिहासिक भूगोलाचा भक्कम पाया तयार 
करण्याचीच होय. 
श्री. जोशी यांचें म्हणणें 

घारवाडचे श्री. शं. बा. जोशी यांनीं आपल्या 
दूरगामी काल्पनिक विचारांना आघारभूत म्हणून 
घेतलेले विशिष्ट प्रत्यय डोळ्यापुढे ठेवून त्यांच्या 
अनुषंगानेच आमच्या अध्ययनावरून निघणारे 
काहीं निष्कषे मी थोडक्यांत मांडणार आहे. * श्री, 
जोशी यांचें मत पुढीलप्रमाणें मांडतां येईल : (१) 
पट्टी-पाडी हे शब्द पाडु या मूळ रूपांतून निघाले 


“ 7०००४४ ० 0180891108 ?8॥-प७७, ५00४ 


7705111 (1952), ७0. 41-66; ल॑. 9180 पा श0810, 8. 0., 1.11201800 11ए७5॥- 
1018 07 80१8 0186606-81168 उ. हछाणछाळार ” व०८॥०१७) ० 176४८७ ८७०7७, 


शग. इऊाा, (1953), 5. 84 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


“९ 
र) 
अयु- 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहेत, आणि त्याशिवाय ( २ ) म्हणजे (अ) पट्टी, 
पाडी, पाडा, (ब) वाडी, वाडा, (क) हट्टी, हाट, हाड, 
हाडी हे मिन्न भिन्न शब्द नसून उच्चारभेदामुळें बनलेली 
हीं सर्व एकाच शब्दाचीं मिन्न रूपें होत. (३) पट्टी 
(इट्टी) आणि पाडा हे शब्द गुराख्याच्या जीवना- 
पासून शेतीकडे झालेलें संक्रमण सूचित करतात; 
(४ ) यजुबेंदांतील पत्ती हे पट्टीच होत व ते 
अनार्य आहेत; (५ ) ज्याअथी कानडीमध्ये 
८ प? चा ' ह? होतो त्याअर्थी त्यांच्या मतानें 
तेथील भाषेंत महाराष्ट्र ? हें “ मरहृट्ट २? झालें 
असावें; आणि (६ ) नाशिकपासून श्रीशेल- 
पर्यंतचा हाटक देश म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेशच 
हा “ मरहदट्ट ? प्रदेश असावा; ( ७ ) हाटक देश 
हें नांव प्राप्त होण्याचे कारण ही सुवणंभूमी होती, 
संस्कृतमध्ये हाटक म्हणजे सोनें. असा अर्थ आहे. 

या खरोखरच आ/श्चयेजनक कल्पना आहेत. 
आणि त्या अंशतः कां होईना पण बरोबर आहेत 
असे सिद्ध करण्याजोगा निश्चित पुरावा मिळाल्यास 
ती अत्यंत कुतूहलजनक बाब ठरेल. या ब्राबतींत 
अगदीं साधी गोष्ट म्हणजे कन्नड, मराठी व उत्तर 
भारतीव साहित्य आणि शिलालेख यांच्यांतील पट्टी 
“हट्टी, पाडा-वाडा, पद्रपलछी या शब्दांचे प्राचीनत्व 
दर्शविणे ही होय. हे केल्यानंतर पुढें हे शब्द मुळांत 
संस्कृत वा संस्कृतेतर आहेत याचा विचार करतां 
येईल, आणि नंतर संस्कृत वा संस्कृतेतर मूळ- 
रूपांचा एकमेकांच्या क्षेत्रांत केब्हां, कसा व कां प्रभाव 
पडला हें दाखवावे लागेल, 
शब्दांचें प्राचीनत्व 

ज्याअर्थी श्री, जोशी यांनीं यांतील काहींहि 
केलेलें नाहीं त्याअर्थी त्यांच्या कोणत्याहि अनुमा- 
नांचा स्वीकार करतां येत नाहीं, कारण * पद्र ? हा 
शब्द सौराष्ट्रातील एका स्थळ-नामांत आपणांस ह्‌, 
स, च्या दुसर्‍या शतकांत आढळतो. आणि तेव्हां- 


पासून १००० वर्षोहून अधिक काळपर्यंत त्याचा 
सतत उपयोग होत गेळेला दिसून येतो, 


अनुक्रमणिका 


या “पद्र 'चेंच पुढें वद्र असें रूप झालें. आणि 
६ वद्र ? वरून नियमानुसार काढतां येण्याजोगी 
अनेक नामें सौराष्ट्ांत इ, स, च्या ६ न्या शतंका- 
पासून आढळतात. आतां 'पद्र' हा प्रत्यय, श्रीमती 
मुळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वर्ध्याच्या राष्ट्रकूट 
शिलालेखांत केवळ एकदांच आढळतो; तथापि 
महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटक येथे इतरत्र तें कधींहि 
आढळत नाहीं. यामुळें ' पद्र ' हा प्रत्यय केवळ 


सौराष्ट्र व गुजरातपुरताच मर्यादित होता, या माझ्या 


मताला पुष्टी मिळते, तीच गोष्ट * पल्ली ची आहे, 
दक्षिण गुजरातमध्ये इ, स. च्या ५ शतकांतील ताप्र- 
पटांत तें आढळतें. आणि तेन्हांपासन मध्ययुगीन 
काळांतून अगदीं आधुनिक काळपावेतों त्याचा उप 
योग होत आला आहे, जेन वाड्ययांत त्याचा खि, 
पू. २-रे शतकांपर्यंत तें आढळूं शकतें, 
राष्ट्र व कर्नाटकमध्ये मात्र * पल्ली ? हें रूपह, स 
६ भ्या शतकांतच दिसून येतें. आणि ह, स, क 
*्या शतेकाच्या सुमारास कर्नाटकमध्ये त्याचें * 


परंतु महा- 


म ह हृछी? 
असे रूप बनते, हीच गोष्ट “ पाडा ! आणि ' वाडा? 
या शब्दांच्या बाबतींतहि सांगतां येईल. गुजरात- 


गच इ. स, च्या ६व्या शतकांत आढळणाऱ्या 
पारक ? आणि वाटक * या शब्दांवरून हीं रूपें 
निघालीं आहेत असं खात्रीशीरपर्णे म्हणतां येतें 
त्यापुढे एक शतकानंतर ' वाटक ? हा शब्द र्ला- 
गिरीच्या बदामी चालुक्यांच्या आलेखांत दिसतो. 
परठु त्यानतर दरूबन किंबा कर्नाटकमध्ये तो कचि- 
तच आढळून येतो, * पाटक * यालाहि हं म्हणणें 
लागू पडण्यासारखे आहे. 
तथापि * पट्टी ? या प्रत्ययासंबंधीं असें म्ह्ण्तां 
येत नाहीं, तें प्रथम प्रारंभीच्या कदुंबांच्या मळवली 
स्तंभ ळेख!त आढळतें. आणि नंतर कनाटकांतील 
ताम्रपट आणि शिलालेखांत आढळून येते, तथापि 
महाराष्ट व गुजरातमध्ये ते एकदांहि तु 


र दिसून येत 

डच कू शतकाच्या आरंभीच्या सुमारास “५? 
च्या ऐवजीं “ह! येऊन "ह्री? र 

हैं रूप द्सिं लागते, 


१२ 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांमधील संबंध आणि पट्टी-हट्टी 


“पेठ' पेड हा प्रत्यय प्रथम मध्यप्रांतांतील वाका- 
कांच्या ताम्रपटांत (४ थे शतक ) आढळतो 
आणि । आहार ? खि, पू, ३ र्‍या शतकाइतक्या 
प्राचीन काळीं आढळतो. नंतरच्या काळांत उत्तर- 
प्रदेश, बंगाल, गुजरात, सौराष्ट आणि दख्खन इत्यादि 
उत्तर हिंदुस्थानांतील आलेखांत ते. आढळन येतात 


शब्दप्रसारनिद्शक नकाशे 
आत एखाद्या स्थळनामाच्या किंबा प्रत्ययाच्या 


प्राचीनत्वाच्या किंवा ते प्रथम केन्हां आढळतात हें 
निश्चित करणें हे पुरेसें नाहीं. गुजरात आणि उत्तर 
कर्नाटक मिळून होणारा दख्खन या प्रदेशांत करतां 
येतें त्याप्रमाणें तीं नांवें नकाशावर आलेखित करण्या- 
चे कार्य केलें पाहिजे. असें केल्यानें स्थळ-नामें आणि 
त्यांचे प्रत्यय यांच्या निश्चित रचना दिस लागतात. 
अक्शा तऱ्हेचे या शब्दांचा प्रसार दशविणारे नकाशे 
पाहिळे म्हणजे पाडा, वाडा, पद्र हें प्रत्यय बहुतांशी 
गुजरात, सौराष्ट्‌ आणि त्यांच्या दक्षिण सरहदी- 
वरचा महाराष्ट्रांतील प्रदेश यांतच आढळून येतात, 
 पद्र * हा प्रत्यय कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र यांत 
'एकदांहि आढळत नाहीं, उलट, कोंकणपट्टी हा 


अपवाद वगळल्यास पट्टी-हृट्टी हे प्रत्यय कर्नाट- 


काच्या मर्यादा उछंधून गेळेळे दिततत नाहींत. 
कोंकणपट्टी हा शब्द आलेखांत आढळत नाहीं; 
नंतरच्या काळांत त्याचा वापर झाला आहे. 

पट्टी पासून श्री, जोशी हे काढूं पहात असले- 
ल्या पद्र, पछी, पाडा-वाडा, पेठ-हार या प्रत्ययांचा 
भौंगोलिक प्रसार व प्राचीनत्वासंबंधीची वस्तुस्थिति 
ही अशी आहे. पट्टी या शब्दाला अनेक प्रकारच्या 
परिणामांचा आधारभूत शब्द म्हणून श्री. जोशी 
मानतात, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांतील प्राचीन 
स्थळ-नामांत पट्टीला कोठेंहि स्थान नाहीं. कर्नाटकां- 

न. २... 


तीळ आलेखांत देखील तो फारसा आढळत नाहीं. 
आणि शिलालेख आणि ताम्रपटाच्या उपयोगावरून 
हा व इतर असेच राब्द यांतील * प? चा“ ह? 
झाल्याचें आपणांस दिसून येतें. असे असल्याने 'हदट्टी' 
किंवा त्याचेच मुळरूप * पट्टी * हा शब्द मराठी, 
महाराष्ट्र, हृद्ट वा आणखी कांहीं याचा मूळशब्द 
कसा होऊं शकेल £ वस्तुत: दुसर्‍या पुलकेशीच्या 
ऐहोळ शिळाळेखांत “ महाराष्ट्र ' असा स्पष्ट उल्लेख 
आढळतो. ( इ, स, ६३४ ), आणि त्यावेळीं 
हट्टी हा प्रत्यय जन्मलेला देखीळ नव्हता.“ पट्टी ? 


'म्हणज़े जमिनीचा तुकडा किंवा पट्टा ( 800 9. 


तो किंवा पट्ट हा शब्द कापडाचा तुकडा वगैरे 
अर्थाच्या पट्‌ या संस्कृत राव्दा्शींच संबंधित अस- 
ण्याचा अधिक संभव आहे, याबाबतींत पट्टबन्ध या 
शब्दाशी तुलना करतां येईल. प्राचीन शिलालेखां- 
तून आणि ताम्रपटांतून राज्यारोहण प्रसंगीं राजाच्या 
शिराला वस्त्र गुंडाळण्याच्या विधीला उद्देशून हा 
शब्द वापरण्यांत आला आहे, तो आणि त्यापासन 
निघालेले पट्टकिल आणि त्यांची कानडी, मराठी व 
गुजरातीमधील अनुक्रमें पाटील व पटेल. हीं रूपें 
जमिनीचा वा खेड्याचा एखादा तुकडा ( किंवा ) 
पट्टा ) ताब्यांत असणारे शेतकरी किंवा अघि- 
कारी या अर्थानें वापरळे जातात, 'प ! चा “ह? 
होणें हा द्ध, भाषिक बदल आहे. त्यामागे कस- 
लीहि आर्थिक कारणपरंपरा नाहीं, त्यामुळें श्री, 
जोशी यांच्या डोळ्यापुढे दिसत असलेल्या 
मनोऱ्यातारखे मनोरे रचण्यापूर्वी स्थळ-नामांत 
आढळणाऱ्या प्रत्ययांचे प्राचीनत्व वब॒भौगोलिक 
विखार हीं निश्चित करून भक्कम पाया तयार 
केला पाहिजे, ? आणि इं कार्य केबळ मुंबई राज्यां- 
तील तीन भाषिक विभागापुरतेंच नसून सर्व भार- 
तांतच तें होण्याची गरज आहे. 


२, आधुनिक स्थळ-नामांमध्यें पट्टी किंवा हट्टी शेवटीं असलेलीं स्थळनामे बेळगांव जिल्ह्यांत 
१६, धारवाडमध्ये ३७ आणि उ, कारवारमध्यें २८ असल्याचें दिसन येतें 
२. माझी विधाने डॉ सुनीतिकुमार चतर्जी आणि डो, एस एम्‌, कत्रे यांनीं तपासून पाहिळीं 


असून त्यांच्या साहाय्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे 


१३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, डा. ग. मा. कुरूलकर 
रूपकुड 


[ रूपकुंडाजवळ सांपडलेल्या एका गोल तांब्याच्या नाण्यावरून तेथील दुर्दैवी घटनेचा आज- 
वरच्यापेक्षां अगदीं वेगळा अर्थे लावणें शाक्य झालें आहे, कलकत्ता विद्यापीठाचे डॉ, चिन्मय दत्त यांनी हे 
नाणें महंमद तब्लखाच्या राजवटीशीं ( इ. स, १३२५ ते १३२५१ ) संबंधित असल्याचें सिद्ध केलें असून 
महंमद तब्लखानें आपली एक सेना हिमाल्यावरून पलीकडे, बहुधा चीनच्या दिशेनें मुठुखगिरीसाठीं पाठ- 
विली होती असा ऐतिहासिक उल्लेख आहे, ही सेना दिळीहून १३३७-३८ सालीं एका नाणावलेल्या सेना-. 

नीच्या नेतृत्वाखालीं निघाली होती; परंतु तिचा हेतु पूर्णपणें फसला, तत्कालीन इतिहासकारांच्या म्हणण्या- 
प्रमाणें सारें सेन्य वर्फामथ्यें गारद झाल्याची शोककथा सांगण्यासाठी फारच थोडे ( बारनीच्या म्हणण्या- 
प्रमाणें दहा, इन्न वतुछाच्या म्हणण्याप्रमाणे अवघे तीन ) सैनिक परत राजधानीस येऊं शकले असें दिसर्ते.. 
रूपकुंडांतीळ अस्थिराशी. या दु्देंवी सेनेतील शिपायांच्या होत. अश्या प्रकारचा निष्कषे कलकत्ता विद्यापीठां- 
तील तज्ज्ञांनी काढला असल्याची बातमी नुकतीच येऊन गेली. अर्थात उपलब्ध असलेला पुरावा आणि 
प्रत्यक्ष स्थानावरील अस्थिराशीचें स्वरूप व त्यावरून निष्कर्ष काढतांना लेखकाने. निर्माण केलेले प्रश्न या 


सर्वांचा साकल्याने विचार केल्यावांचून यासंबंधीं निश्चित कांहींहि सांगणें कठीण आहे. वरील बातमीसाठी, 


पाहाः टाइम्स ऑफ इंडिया, १८ नोव्हेंबर १९५६ -का, सं. ] 


१ 


रूपकुंड हें नांव गेले कांहीं दिवस वृत्तपत्रांतून 
झळकत आहे, या कुंडांत बऱ्याच अस्थि पडलेल्या 
आढळून आल्यामुळें त्यासंबंधी साहजिकच कुतहल 
निर्माण झालें, ज्यांनीं रूपकुड पाहिलें होतें, त्यांनीं, 
रूपकुंडांत निदान ५०० च्या वर अस्थिपंजर 
असावेत अद्णा बातम्या आणल्या. १७-१८ हजार 
फूट उंचीवर पर्वताच्या माथ्यावर असणाऱ्या रूपकुंडांत 
एकेठिकाणीं अस्थिपजरांची एवढी मोठी रास असणें 
ही घटना कुतूहळजनक आहे. यामुळें रूपकुंडाकडे 
जनतेचें लक्ष वेधळें, व या घटनेसंवंधीं चौकशी करणें 
आवड्यक झालें, रूपकुंड उत्तरप्रदेशांत आहे, म्हणून 
त्या प्रदेशाच्या सरकारनें, लनी विद्यापीठाला कांहीं 
सदत देऊं करून या प्रश्नाबाबत चौकशी करण्याचें 
सुचविले, विद्यापीठानं हें कार्य, तेथील मानवविज्ञान 
म्हणजे अँश्रापॉलजी खात्याचे प्रमुख व प्राथ्यापक डॉ. 
घीरेल्‌ मुजुमदार यांच्यावर सोपविळें, हा प्रश्न 


सोडविण्यास उपयोगी पडणाऱ्या तज्ज्ञांची निवड 


करण्यांत येऊन, या तज्ज्ञांपैकीं एक म्हणून मला. 


निमंत्रण आलें. चोकशी करण्याची मोहीम रूप- 


कुंडास जावयाची होती. या मोहिमेवर जाण्याची. 


माझी तयारी आहे, अशी संमति मी दिली 

अस्थि व अन्य वस्तूंची तपासणी | 
रूपकुंडांत बऱ्याच मानवी अस्थि आहेत, ही. 

माहिती, दुसरें महायुद्ध चालं असतानांच, टेहेळणी- 

पथकांतीळ एका ब्रिटिश सैन्याधिकाऱ्यानें आणली: 

होती, महायुद्धाच्या धुमधडाक्यांत त्याकडे ल्क्ष 


जाऊन तपास करणें शक्‍य नव्हतें, त्यानंतर गेल्या 


तीन चार वर्षात उत्तरप्रदेशाच्या वनखात्यांतील एक 


दोन अधिकारी रूपकुंडास जाऊन आले 
बर्‍याच अस्थि आहेत याची 
येतांना त्यांतील, सोईस्कर 
अशीं तीन अस्थिपंजरें 


यांनीं तेथें 
ख्ाही दिलो, व परत 


म) तेथेंच असलेल्या वस्त- 
न 


१४ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


स्कर रीतीनें आणतां येतील: 


1 


> _) 
५-/ र 6 
१०% येक 


नवभारत दै 
स्ट ७५ प > 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रूपकुंड 


"पेकी, चप्पांचा जोड, छत्रीसाठीं उपयोगांत आण- 
लेल्या एक दोन बांबूच्या काठ्या, लाकडी लोऱ्याचा 
'भेंगलेला तुकडा इ० पदार्थ आणले, व हे सर्व पदार्थ 
व॒ अस्थि शास्त्रीय तपासणी करण्याकरितां मानव- 
विज्ञानाचे प्रा, डॉ, मुजुमदार यांच्या ताब्यांत दिल्या. 
-मानवविज्ञानखात्यानें या सर्व वस्तूंची सूक्ष्म तपा- 
सणी करून त्यांचीं मापें घेतलीं. १९५६ च्या माचे 
महिन्यांत परीक्षेच्या कामासाठीं मी लखनोस गेलों 
असतांना त्यावेळीं या सर्व वस्तू मी बारकाईनें तपा- 
संल्या, डो. मुजुमदार व त्यांचे साहाय्यक डॉ, सेन 
यांच्याबरोबर या बाबतींत माझी बरीच चर्चा झाली. 

या तपासणीचा सारांश स्थूलमानानें पुढीलप्रमाणें 


होता: 
१. अस्थि अर्वाचीन मानवांच्या आहेत, अर्वा 


चीन मानवाचें अस्तित्व कित्येक हजार वर्षापूर्वी 
पासून आजतागायत आहे 

२. एका अस्थिपंजराच्या भुजास्थिवर ( [त11९- 
708 ) ओलसर मांस, त्वचा व केसहि होते. 

३. करोटींत मेंदूकरितां असणारी पोकळी भारतां- 
तील व्यक्तींच्या करोटींतील पोकळीच्या विस्तारापेक्षां 
बरीच मोठी आहे 

४. तिन्हींपेकीं एका करोटीवर, स्वाभाविक 
करोटीय उंचवट्यांपैकीं कांहीं फारच उठावदार अस- 


ल्यामुळे, ही करोटी भारवाहकाचें ( 0०0५: ) 


कार्ये करणाऱ्या पुरुषव्यक्तीची असावी 

५, बाकीच्या दोन करोटींतील एक पुरुषाची व 
एक स्त्रीची असावी 

याशिवाय, १९५५ च्या सप्टेंबर महिन्यांत, 
'बर्तमानपत्रांचे एक वार्ताहर श्री, अय्यर रूपकुंडास 
स्वत: गेले, व रूपकुंडाचे फोटो घेऊन, ते फोटो व 
रूपकुंडाची माहिती असलेला एक लेख 111ए8018- 
1६0 ४९८९1४ मध्यें त्यांनीं प्रसिद्ध केला. या फोटो 
पैकीं एक फोटो, रूपकंड, त्यांतील पाणी ब कांठ 

यांचें चित्रण असणारा आहे, त्याच्यांत रूपकंडाच्या 

आवारांत मानवी अस्थींचा विखरा स्पष्ट दिसतो. 


१५ 


अनुक्रमणिका 


रूपकुंडावरीळ मोहीम 

लखनौ विद्यापीठाने पुरस्कारिलेल्या रूपकुंडमोहि- 
मैत पुढील व्यक्तींचा समावेश झाला होता, प्रा, डॉ, 
घीरेन मुजुमदार हे या मोहिमेचे नेते होते. मोहि- 
मेच्या काळांत सर्व व्यवस्था पाहण्याचें काम, मानव- 
विज्ञान खात्यांतील साहाय्यक प्राध्यापक डॉ. सेन, 
व विद्यापीठांतील श्री, जोशी व श्री, केलास हे दोन 
विद्यार्थी यांच्यावर सोपविले होतें, प्रवासांत सर्व मंड- 
ळींच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवण्याचें काम डॉ. मल- 
होत्रा यांजकडे होतें. चित्रपट व उपयुक्त फोटो काढणें 
हँ काम उत्तरपदेशाच्या माहिती खात्यांत असणारे 
एकं अधिकारी श्री. चंद्र यांजकडे होतें. शारिरीय 
मानवविज्ञान व र्चनाशारीर यांतील तज्ज्ञ म्हणन 
माझी योजना झाली होती. लखनौ विद्यापीठांतील 
भूगभकास्त्र्ञ डॉ, तिवारी, डॉ. सहानी बोटॅनिकल 
इन्स्टिट्यटमधीळ उत्खनितावशेष-वनस्पतिशास्त्रज्ञ 
( ?818९01-130181118/ ) डॉ, बोस, व अलाहा- 
बाद विद्यापीठांतील मुत्तिकारसायनशास्त्रज्ञ डॉ, 
घोष, अशा तीन तज्ज्ञांचा या मोहिमेत अंतर्भाव 
केला होता, गिर्यारोहणाचा प्रत्यक्ष अनुभव व 
माहिती असणारे श्री, शर्मा हे जयपूर विद्यापीठां- 
तील वैद्यकाचे विद्यार्थी आमच्याबरोबर होते. 

आम्ही सर्वोनीं ता, १६ मे १९५६ रोजीं 
लखनौ सोडलें, व नॉर्थ इस्टर्न रेल्वेने, तिच्या- 
वरील काठगोडाम हें अंतिमोत्तर स्टेशन १७ मे 
रोजीं गांठळें, स्टेशनला लागूनच हिमालयीन पहाड 


सुरूं होतो. तंबू, खाद्यपदार्थ, शास्त्रीय उपकरणें 
जमीन खोदावयास लागणारीं हत्यारें, वैयक्तिक सामान 


व आम्ही, इतक्यासाठीं दोन बसगाड्यांची योजना 
केली होती, सर्व सामानासकट आम्ही या बसगाड्यां- 
तून हिमाल्यांत बांधलेल्या पक्या सीमेटकॉक्रीटच्या 
सडकेनें प्रवास सुरूं केला, नैनिताळ बाजूला टाकून 
आमच्या बसगाड्या थेट राणीखेतला आल्या. या- 
ठिकाणीं आम्ही सहा भारवाहक मजूर बरोबर घेतळे, 
व लगेच पुढें निघालो, त्याच संध्याकाळीं आम्ही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च्य > क 
रं मश 
ह क. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


काठगोडामपासून सुमारें १०० मैलावर असणाऱ्या 
कोसानी या पहाडी गांवाला पोचलो. तेथे वन- 
खात्याच्या कुटीरामथ्यें रात्रीं वसती करून, ता, १८ 
मेळा सकाळीं निघालो. गरुड गांवांतून जाणाऱ्या 
सडकेने, वैजनाथ या गांवावरून, डांगोली मुक्कामास 
दोन तासांत पोचलो, काठगोडाम ते डांगोली ११० 
मैल अंतर आहे, ब डांगोठीपर्यंत मोटारगाडीची 
सडक आहे, ही सडक सर्वच्या सर्व पहाडांतूनच 
आहे. डांगोलीच्या पुढें मोटारगाड्या जात नाहींत. 
यापुढील प्रवास पायींच करावा लागतो. घोडी व 
खेचरें मात्र जाऊं शकतात, हें लक्षांत घेऊन सामान 
वाहण्याकरितां पंधरा-सोळा खेचरें भाड्यानें ठरविली, 
व चढ-उताराच्या वेळीं उपयोगी पडणाऱ्या काठ्या 
हातीं घेऊन ता. १९ मेला आह्मी डांगोली सोडलें, 
खेचरपथानें प्रवास 

हा प्रवास पायीं करावयाचा असून, आमचा 
मार्ग खेचरपथाच्या ( ॥[॥]2 ५७७ ) नमुन्याचा 
होता, व अक्का मार्गाने आमचा प्रवास रोमहर्षक, 
अवघड व वनश्रीच्या सोंदर्यानें नटलेल्या भागांतून 
होणार ह्यामुळें आह्यी मार्ग आक्रमिण्यास फारच 
उत्सुक झालों होतों, खेचरपथ हा खेचरे जाण्या- 
पुरतांच अदमासे ५-५॥ फूट रुंदीचा असून, तो 


एका पहाडाच्या अंगावर चढे व तसाच खालीं 


घळींत उतार होऊन, पुनः दुसऱ्या पहाडाच्या 
अंगावर चढे, असे चढउतार एकसारखे करावे 
लागत, चढउतारांची मर्यादा कधीं कधीं तीन चार 
हजार फुटापर्यंत असे, एका बाजूला खोल दरो व 
दुसर्‍या बाजूला भिंतीसारखा उंच पहाड असा 
आमच्या मार्गाचा थाट असे, दरींतून पाण्याचा 
प्रवाह, किंवा बाल्यावस्थेतील एखादी नदी असाय- 
चीच, अद्या वाटेने जात जात आम्ही अंदाजे ९ 
मेलांवर असणारें ग्वाल्डम्‌ हे पहाडी गांव गांठलें, 
पण तेथें न थांबतां, ग्वाल्डमूच्या पलीकडे असणारी 
पिंडार नदी झुलत्या पूलावरून ओलांडली, व रात्रीं 
९ च्या सुमारास देवळ या गांबीं मुकाम केला, 


ता, २० मेला देवळ्हून वग्नीगडळा जाऊन नंतर 
ता, २१ मेला बग्नीगडाहून वाण या पहाडी गांवा- 


कडे जाण्यास निघालो, डॉ. धीरेन्‌ मुजुमदार देव- 
लच्या नंतर घोड्यावरून जात असत. मी' घोड्यावर 


बसण्याचें नाकारले होतें; परंतु वग्नीगडळा मी व 
डॉ. मल्होत्रा अशा आह्मी दोघांनीहि घोड्यावरून 
वाटचाल करावी असा सर्वाचा आग्रह होऊन, 
आम्ही घोड्यावर स्वार झालों व वाणला निघालो, 
पहाडांतील रस्त्याने घोड्यावर बसून जाणें ही एक 
कसरत आहे. 
चालतें तें अगदीं दरीच्या बाजूच्या अक्षरश: 
कडेवरून, तें इतके कीं, घोड्यावरील व्यक्तीची 
दरीकडील अर्धी बाजू थेट दरीवरच येते. दरीत 
आपण कोसळतो कीं काय अशी बसणाऱ्याला सारखी 
भीति वाटते. दरी तरी सामान्य असते कां १ छे, 
विहिरीसारखी निदान एक दोन हजार फूट खोल, 
प्रत्यक्ष मृत्यूच एकसारखा आपल्या एका अंगाला 
आपल्याबरोबरच प्रवास करीत आहे, व झडप 
घालण्याची संधी पहात आहे, असें वाटे, शिवाय 
सर्वच्या सर्व वाटचाल घोड्यावरून करणें शक्य, 
नसतें, रस्ता सपाट असेल, किंवा साधारणपणें चढ- 
उतार सौम्य असतील तर घोड्यावर बसणें शक्‍य 
असतें, विशेषतः उतार फारच असेल तर घोड्या- 
वरून उतरणेंच श्रेयस्कर असतें. माणूस काय किंवा 
घोडा काय दोघांनांहि उतार उतरणे कठीण असतें. 
घोडेस्वाराच्या भारानें घोड्याच्या पुढच्या पायांवरचा 
भार वाहून घोडा पडण्याची भीति असते, एवंच, 
घोड्यावर बसण्यापेक्षा पायीं जाणें हेंच बरें. पायी 
चालतांना सभोवतालच्या वनश्रीचें सोंदर्य मनमुराद 
लटतां येतें, व श्रम होत असले तरी मन प्रसन्न 
असतें, तेंच घोड्यावर बसायचें म्हटलें कीं जीव 
मुठीत धरून बसायचें, शारीरिक श्रम कमी पण 
मन मात्र ताणलें जातें. अशामुळे 
आणि केलच काय ! अर्थात एक दोन दिवसाच्या 
सरावानंतर मग हळुहळु भीति कमी होत जाते, 


अनक्रमणिंका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 

नुक्रमाणका ननक पनज १. 

त्र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ फूटी खेचरपथावरून घोडे 


कोठली वनश्री 


«- ७७ 
2३८ 
क /किनवभारत 
कद ्ि ॥ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रूपकुड 


वग्नीगडहून वाणला त्याच दिवशीं आम्ही पोंचलों, 
बाणची उंची समुद्रसपाटीपासून ९५००ते १०००० 
फूट आहे, कोसानी ४००० फूट, डांगोली 
४७००, देवळ ४०००, वग्रीगड ६००० फूट उंची- 
वर आहेत. या प्रवासांत पाईंन्‌ , सायप्रस्‌ , देवदार, 
वेळू , र्‍होडेंडून , फर्न, विंचवाचीं झाडें, रान- 
गुलाब व इतर नांवें माहीत नसलेली अनेक 
झाडें आढळलीं. सर्व वृक्षांत सायप्रस्‌ हे झाड फारच 
उंच वाढतें. तो खरोखरच गंगनचुंबित दृक्ष भासतो. 
सायप्रसूची उंची २०० ते २५० फूट इतकी वाढूं 
शकते. प्रवासांत उत्तरोत्तर समुद्रसपाटीपासून उंची 
वाढत होती, व त्याचबरोबर थंडीहि वाढत होती., 


शि डर धाग्यू १३५०० 
11) & 
जक िः “1111 रश ८0 ६ (र ॥11) ९ नड 
> न्य 


११०७१. ऱ्र 


बेदिनी युग्याठ 


१५००० 


कोल गोशा 


ने १ नप्फशा 
स्सपकुंडोऱचा 'पवाससाशी ०-० 


डोगोकी ते नागू 


अनुक्रमणिका 


श्ऊ 


: वृक्षमयोदे'च्या पलीकडे 

वाणच्या सुक्कामीं जवळचें बरेचसें सामान तेथेच 
ठेवून दिलें, पुढील प्रवास कठीण, खेचरांना न 
करतां येण्याजोगा असल्यामुळें, सामान मजुरांकरवीं 
नेणें भाग पडतें, यापुढें १०,००० फूट उंचीच्या 
वर जावयाचें होतें. १०,००० फूट उंचीच्यावर 
मोठीं झाडें वाढत नाहींत, म्हणून या उंचीला 
वृक्षमर्यादा ( 1'1'88-11118 ) म्हणतात, या उंचीच्या- 
वर वृक्ष हळू हळू कमी होत जाऊन, कांहीं झुडुपे 
व एक प्रकारचें चराऊ गवत मात्र वाढूं शकतें, 
१४००० फ़ूट उंचीच्या मर्यादेपर्यंत हीं झुडुपे व 
गवत आढळतें. फुटांच्यावर हळूहळू 
नुसता नंगा पहाड मात्र शिक उरतो, व तेथूनच 
पहाडावर बर्फ आढळण्याला सुरुवात होते. ही बर्फ 
किंवा हिममर्यादा होय. आम्ही तिघे घोड्यावर, 
तरुणमंडळी पार्यी, सामान मजुरांच्या अंगाखांद्यावर 
अद्या थाटांत वाणपासून आम्ही ४० माणसें पहाड 


१४००० 


' चढूं लागलों, व १२००० फूट उंचीवरची पहाडाची 


अग्रधार गांठली. धारेच्या अनुरोधाने प्रवास करीत 
करीत आठ मैलांवर असणारे“ पलवला ? ह्या 
मुक्कामाच्या ठिकाणीं आलों. इकडील भागांत 
१०,००० फूट उंचीवर मनुष्यवस्ती नाहीं. पळवला 
हें गांवाचे नांव नाहीं, नुसतें ठिकाणाचें नांव 
आहे, पलवळ्यास पोंचतांना उंच झाडें कमी होत 
होत, झुडुपें व गवत तेवढें शिळक राहिलें, पल 
वळ्याची जागा समुद्रसपाटीपासून १२,००० फूट 
उंचीवर आहे. तीनहि वाजंनीं पहाड, व चौथी 
बाजू नाटकग्रहांतील रंगभूमीप्रमाणें खुली असून, 
या खुल्या बाजूनें आसमंतात्‌ दूरवर दृष्टी जाऊं 
शकत होती, व दिसणारा देखावा फारच विशाल व 
रम्य होता, रांगेने उभ्या केलेल्या सेनिकांप्रमाणें, 
१४००० ते २३००० फूट उंचीचीं बद्रिकेदार, 
चौखांबी, कॅमेट, नंदाघुमटी व त्रिथूळ हीं हिमाच्छा- 
दित शिखरें येथून दिसतात, जणुं पहावयास सुलभ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 _) 
7../. १५ 
१०७ ट्र य 
॥6४नवभारत ह 
€स्शै 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जावींत म्हणूनच कीं काय रांगेनें आपल्या अगदीं- 
जवळ उभीं केलीं आहेत असें वाटतें, सर्यप्रकाशानें 
न्हाऊन तीं तळपत आहेत, व त्यांच्या कमरेइतक्या 
उंचीला ढगांचा पाठशिवणीचा खेळ चाटला आहे, 
हें पाहतांना जवळजवळ देहभान हारपतें, आम्ही 
उभे असलेली जागा व हीं गिरिशिखरें यांच्या दर- 
म्यान प्रथम नदी असलेली खोल दरी, दरीच्या 
दुसर्‍या अंगाला, आमच्या उंचीइतकाच बर्फ अंगा- 
वरून रेघारेघांनीं पडलेला पहाड, व या . पहाडाच्या 
लगेच पलीकडे, वर सांगितलेली शिखरें दिसत होतीं. 

वाणला पोचल्यापासून आह्मांस हवेच्या विरलतेची 
जाणींव व्हावयास सुरुवात झाली होती. वाट चालत 
असतानां जास्त थकवा वाटूं लागे. पलवलछुयास रात्री 
झोपेंत मध्येंच श्वासोच्छ्वासहि थांबे, 

पलवळ्याच्या पुढचा मार्ग फारच बिकट आहे, 
आतांपर्यंत खा्या वृद्धमंडळीस बसावयास घोडीं होतीं. 
पण यापुढें सर्वच सारखे, सर्वानीं पार्यींच चाललें 
पाहिजे, अशी वाट आहे, २३ मेला आम्ही सर्व 
पार्यींच निघालो, यापुढें निश्चित असा मार्ग नार्ही, 
कीं रुळलेली पायवाट नाहीं. कित्येक जागीं ८० ते 
९ ० अंश्यापर्यंत चढा असलेला चढ चढणें भाग 
पडे, चढ कसला ? भिंतच ती ! एरवीं बराच वेळ 
पहाडाच्या अंगावर असणाऱ्या ६५ ते ७० अंद 
, उतारावर असणाऱ्या मोठमोठ्या पाषाणांच्या राशीं- 
मधून तोल सांभाळीत मुंगीच्या पावलानें जावें लागे, 
तोल गेला कीं गडगडत ३०००-४००० फूट 
खोल द्रींत पडण्याची भीति वाटे. कित्येक 
वेळां पर्वताच्या अग्रधारेनें जावें लागे, अशा वेळीं 
दोनहि बाजूस खोल दऱ्या असावयाच्या, ,अशा 
प्रसंगीं अक्षरशः नाकासमोर पाहूनच चालावें 
लागे, इकडे तिकडे मान वळविण्याची सोय नसे. 
मुठींत जीव धरून, आम्ही विश्वविद्यालयीन 
नागर मंडळी, हळूहळू मार्ग आक्रमीत, दहा तासांनी, 
आठ मैलावर असणाऱ्या बागचू या मुक्कामाच्या 
ठिकाणीं पोचलो, बागचू समुद्रसपाटीपासून १३५ ० ०७ 
फूट उंचीवर आहे, पलवबछ्यासारखे तीन बाजुंनी 


अनुक्रमणिका 


पहाड व एक बाजू मोकळी असें हें ठिकाण आहे. 
मुकामाच्या आसपास. खाचखळग्यांतून वर्फ असून, 
हिमोद्धव, खच्छ व अत्यंत थंड पाण्याचा झरा 
कैंपच्या जवळून वहात होता, चांदण्याचे दिवस 
होते. जवळच असलेली नंदाघुमटी रात्रा चांदण्यांत 
आकाशांत चकाकत होती, जणूं काय निसर्गाच्या 
पटावरील एक भव्य चांदीची सोंगटीच आमच्या- 
पुढें ठेविली आहे. दुसरे दिवशीं रूपकृंड प्रत्यक्ष 
दिसणार, म्हणून ही शेवटची मोहीम कशी करायची 
याचा वेत ठरवून रात्रीं झोपलो. 

२४ मेला सकाळींच, श्री. जोशी ब पहाडी 
माणसांपैकीं नेत्रसिंग, हुकूमसिंग व हिंमतसिंग या 
चौघांनी प्रथम रूपकुंडास जावयाचे, व तेथील 
परिस्थितीची पहाणी करून खालीं कँपमध्यें निरोप 
पाठवावयाचा असें निश्चित होऊन, हीं चार. मंडळीं 
रूपकुंडाला गेलीं, बागचू १३५०० फूट उंचीवर 
तर रूपकुंड १७५०० फूट उंचीवर आहे. दुपारी 
वरून निरोप आला कीं रूपकुंडांत बरेंच वर्फ आहे, 
बाकीं सर्वे कांहीं “ आलबेल ? आहे. हा निरोप 
हुकुमसिंग व हिंमतसिंग यांनीं आणला, दुसरे दोघे 
वरच रूपकुंडाजवळ असणाऱ्या “ नगवा बासा ? या 
ठिकाणीं रात्रीं वसती करणार होते, म्हणून आम्ही 
खालून यांचे' बिछाने, व शाकरोटी वर पाठविली, 
रात्रीं पाऊस, वादळ व हिमवृष्टि यांचा र्प- 
कुंडाच्या क्षेत्रांत इतका कांहीं जोर झाला कीं, वर 
बगवा बासा येथें रात्रीं मुक्कामास राहिलेल्या श्री 
जोशी व नेत्रसिंग यांच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी 
वाटू लागली, एका खडकाच्या कपारींत त्यांना रात्र 
काढावी लागली. आम्ही देबळला असतानांच दरश- 
ककी नुकतेच रूपकुडास जाऊन आलेल्या पहाडी 
लोकांनीं रूपकुंडावर दहाबारा फूट बर्फ आहे, म्हणून 
बातमी दिली होती, ती खरी ठरली होती, इतकेंच 
नव्हे तर आणखीहि बर्फ पडलें होतें. इतके मह 
सुन 6 उडाजवळ येऊन पोचलों, व या परि- 
लहा व क न होतां स्पकुंडांतीलं 

च्या जागीं करतां येत नाहीं 


शट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«- तण 
2३८ 
क नवभारत 
कद ्ि । 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रूपकुंड ' 


हे निश्चित ठरून आमची मनें खिन्न झाली, परंतु 

निसर्गाच्या घटना कोण थांबव शकतो ! प्रवास 
करीत असतांना पहाडी लोकांच्या तोंडून रूपकुंडाची 
माहिती, आख्यायिका व गीते ऐकून आमच्या 
उत्सुकतेचा पारा वर चढला होता. हिमानें व 
वृष्टीनं आम्ही व आमची मनें गारून गेलीं, व 
नेराऱ्याचें वातावरण पसरले, आल्यासारखें रूपकंड 
डोळ्यांनीं पहावें. ब त्याला प्रदक्षिणा घालावी 
( धामिक विचाराने नव्हे, पण पाहणी करण्याकरितां ) 


या हेतूनें ता. २५ मे रोजी/इतर खालची मंडळी 
वर गेली. प्रथम १५५०० फुटावर असणाऱ्या कैलवा 
विनायकाचें दर्शन घेतलें व मूर्तीपुढें नारळ ठेविंला, 
सभोंवार पडलेल्या भुसभुशीत बर्फामध्यें विनाय- 
काची नयनमनोहर मूर्ति फारच शोभत होती. ठिक- 


ठिकाणी चित्रपट घेत, व सर्व मंडळी आ पआपल्या ' 


कॅमेऱ्याने अनेक फोटो घेत घेत, रूपकंडाजवळ पोंचलीं 
रूपकंडांत किती बर्फ पडलें. आहे याचा अजमास 
घेतला, तो तें १५ फूट तरी असावें असे दिसले, 
याच्या खालीं दडलेल्या अस्थि मोकळ्या करणें 
दूरापास्त होतें. अभ्राच्छादित आकार असल्या- 
मुळे वादळ व हिमवदृष्टि होण्याचा दाट संभव 
होता. परत फिरणें शहाणपणाचें होतें म्हणून सर्वजण 
परत खालीं बागचूला आलों. त्याहि रात्रीं वादळ व 
पाऊस झाला, ता, २६ मेला आम्ही परत फिरलों. 


६ कैठवा विनायक 


५ पधारनभोनी 
4) ५” हीन पडगे 


2५ ५१ 


अनुक्रमणिका 


रूपकुंड हें पूजास्थान 

रूपकुंड म्हणजे शेसवाशे फूट व्यास असणारा, 
चहाच्या बशीसारख्या आकाराचा, पर्वताच्या माथ्या- 
वरीळ खोलगट भाग होय, रूपकुंडाची पूर्वोत्तर 
पार्श्वभूमि त्रिशूळ या गगनभेदी पर्वतानें झाली आहे, 
२३००० फूट उंचीच्या या त्रिशूळाचीं तीन अग्रे 
आकाशावर रोंखलेलीं, बर्फरूपी भस्मानें लडबडलेलीं 
अशी पाहतांच मनुष्य स्तिमित होतो. रूपकुंडास 
त्रिशूळाकडेच्या बाजूस खडी पहाडी भिंत आहे. ही 
भिंत व त्रिह्ूल यांच्या द्रम्यान मोठमोठ्या शिळा 
पडलेल्या असून त्यावरहि बर्फ विखुरलेले आहे, 
शिळांनीं भरलेल्या या क्षेत्रास “ शिलासमुद्र ? असें 
नांव आहे, 

ज्या प्रदेशांतून आम्ही रूपकुंडाकडे गेलों, त्या 
प्रदेशांत पहाडी लोकांची वसति आहे. या लोकांचें 
पूजादैवत नंदादेवी हें होय, रूपकुंडापासून थोड्या 
अंतरावर नंदादेवी हें शिखर आहे, वर्षातून कधी- 
मधीं शिलासमुद्र, रूपकुंड ब कैलवा-विनायक यांच्या 
दशनाकरितां लोक जात असतात. या पूजास्थानां- 
बद्दल या लोकांमध्यें बरींच गीतें व आख्यायिका 
प्रचलित आहेत. देबल्हून बग्नीगडला जातांना हीं 
गीतें कांहीं पहाडी लोकांच्या तोंडून आम्हांस ऐका- 
बयास मिळालीं, वर्षा-दोनं वर्षोनीं, देबलजवळच 
असणाऱ्या एका गांवांवून भगवतीची पालखी सखूप- 
कुंड, शिलासमुद्राकडे जाते असेंहि समजलें, भग- 
वतीची पालखी ज्यावेळीं . जाते, त्यावेळीं बागचू 
- जेथें आमचा शेवटचा कँप होता तेथें-बरेच 
म्हणजे तीन चार हजार यात्रेकरू जमतात. या 
मेळ्याचा बागचूला तीन चार दिवस मुक्काम असतो. 
( ठिकाणांच्या नांवाचे उललेख येतील ते नका्ा नं 
२ मध्यें पाहावेत, ) बागचहून यात्रेकरू वर चढून 
प्रथम केलवा-विनायकाची पूजा करतात. नंतर जोर- 
गल्लींत आणखी एक गणेडशामूर्ते आहे तिची पूजा 
करतात, शिलासमुद्राची पूजा करून तुपानें माखलेले 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1 _) 
7../. १५ 
फिव्म ट्र य 
॥6४नवभारत है 
€स्शै 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दगड त्यांत फेकतात, या पूजाप्रकारास घृतस्थापना 
किंवा घीस्थापना म्हणतात, जवळपास भगवतीप्रीत्यथे 
चकऱ्याचा बळी देतात. रूपकुंडांत जाऊन पितरांचे 
तर्पण करतात. याशिवाय चांदणेघट, लाटकुबडी, 
तांतडासिंग अशीं दुसरीं दुय्यम पूजास्थाने त्या क्षेत्रांत 
आहित. सर्व वयाचे, आबालवृद्ध स्त्रीपुरुष, सराक्ता- 
अशक्त प्रकृतीची माणसें या यात्रेला जातात. गंगा- 
प्रांतांत जसे गंगेचें माहात्म्य असतें, तद्वत्‌ नेपाळच्या 
पश्चिम सीमेवर असणाऱ्या या पहाडी प्रांतांत 
त्रिशूळ, शिलासमुद्र व रूपकुंड यांचें माहात्म्य आहे, 


रूपकुंडांत अस्थि आहेत ही वातमी आम्हां 
नागर माणसांना नवीन आहे, पहाडी लोकांना नेह- 
मीच्या परिचयाची आहे, इतक्या अस्थि तेथें कशा 
आल्या यासंबंधीं त्या प्रदेशांत आख्यायिका व गीते 
प्रचलित आहेत, व तीं आम्हाला आमच्या प्रवा- 
सांत कित्येक वेळां ऐकावयास मिळालीं, ठिकठिकाण- 
च्या कथांच्या तपशिलांत थोडे थोडे फरक होते 
तरी कथाभाग मूलत: एकच आहे. या कथा हूद्यं- 
गम गीतांत गुंफलेल्या असून, येथील पहाडी - लोक 
हीं गीतें मोठ्या भक्तिभावानें म्हणतात. मूळ कथा- 
भाग मनोरंजक असून त्याचा सारांश पुढें देत आहे, 
भगवतीचें गाणें 


भगवतीचें गाणें म्हणजे जसघर राजा व त्याची 
बल्पा राणी यांची कथा होय. हिमालय राजाला 
आठ मुली होत्या, सगळ्यांत मोठीचे नांव बल्पा व 
सगळ्यांत धाकटीचे नंदा, बल्पाराणीचे लग्न कनोजचा 
राजा जसधर याच्याशीं झालें, मधल्या मुलींची लम़ेहि 
निरनिराळ्या राजांशीं झालीं, नंदादेवीने मात्र आपण 
होऊन, हिमालय पर्वतांत गिरिकंदरीं वास करणाऱ्या 
शिवजी्ीं लयन केलें. शिवजी हा कफल़क, स्वेच्छा- 
चारी बैरागी ब तपस्वी होता, नंदादेवीच्या बहि- 
णींना, नंदादेवीचा पति व तिचें सासर आपल्या 
बरोबरीचें नाहीं असें वाटे, नंदादेवीकडे. व तिच्या 
पतीकडे त्या तुच्छतेने पहात, तिच्याशी संबंध ठेवणें 


७ 


अनुक्रमणिका 


देखील त्यांना हलकेपणाचें वाटे, शिवजीवर पूर्णपणें 
अनुरुक्त असणारी नंदादेवी शिवजीवरोबर राहून 
संसार करी. 

शिवजीचें वसतिस्थान व संचारक्तेत्र शिलासमुद्र, 
रूपकुंड व तिश्वूळ यांच्या आसपास असे, केलवा- 
विनायक या प्रदेशाच्या सुरुवातीलाच वसति करून 
रहात असे. नंदादेवी म्हणजे भगवती होय. 

वल्पा राणीचा नवरा जसधरराजा, दुर्गुणी, दुर्व्य- 
सनी व अहंमन्य होता, कालांतराने बल्पाराणीच्या 
मनांत आलें कीं, आपण आपल्या वैभवानें नंदा- 
देवीस दिपवावें. शिवजीशीं लग्न करण्यांत केवढा 
मूखपणा झाला आहे, हें तिला समजूं द्यावें. कोपिष्ठ 
शिवजीं घरीं असतांना हा वेत सिद्धीस जाणें 
शक्‍य नसल्यामुळे, शिवजी तपश्चर्येला कोठेंतरी 
अज्ञातस्थळीं निघून गेला आहे अशी संधि साधून, 
जसधर राजा व बल्पा राणी मोठ्या थाटामाटाने, 
सर्वे लवाजमा, शिपाईप्यादे बरोबर घेऊन शिला- 
समुद्राकडे निघाले. यावेळीं वलपाराणी गरोदर होती, 
त्यांच्याबरोबर वेड्यांचा एक ताफाहि होता, बागचू- 
च्या पुढें आल्यावर रात्रीं त्यांचा मुकाम पथारनचौनीस 
पडला. या ठिकाणीं विलासी राजानें वेश्‍यांचा नाच 
केला, इकडे केलवा-विनायकाची नजर जलधर राजा- 
च्या हालचालींवर होतीच, विनायकास या मंडळींचे 
वर्तन विचिञ व पापी वाटळें, देवद्वारॉ वेद्यांचा 
नाच करणाऱ्या या मंडळींचा राग येऊन, शाप 
देऊन त्या वेड्या त्यानें मारून टाकल्या, या वेइ्या 
तीन होत्या, धुंदीत असणाऱ्या राजानें त्या मृत 
वेश्या पथारनचौनींत पुरून टाकल्या, 
पुरून टाकून राजाराणी व 
रोखाने निघाले, त्यांची 
वसतिस्थानावरून जात 
गांठ घेतली नार्ही की 
दिमाखांत तसेच 
पुढें गेल्यावर 


वेश्यांना 
त्याचे लोक रूपकुंडाच्या 
वाट केलवा-विनायकाच्या 
असूनहि, त्यांनी विनायकाची 
कांहीं वास्तपुस्त केली नाहीं. 
पुढें गेळे, बगवा बासाच्या थोडे 
मल्पाराणीला प्रसूतिवेदना सुरू 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रूपकुंड 


झाल्या व ती बाळंत झाली. (ज्या ठिकाणीं बलपाराणी 
प्रसूत झाली असा समज आहे, त्या जागेस “ बल- 
'पाराणीका फुलोरा ? असें नांव आहे), कोणी दुंकूनहि 
न पाहिल्यामुळे विनायक क्रोधायमान झालाच होता, 
५ देवदरनास येणारे हे कसले लोक ! पथारन- 
चौनींत वेश्‍्यांचा नाच काय करतात ! मेलेल्या 
वेव्यांना पुरून टाकून तश्याच अपवित्र स्थितींत 
'देवद्दोनास काय जातात ! माझी वास्तपुस्त नाहीं ! 
माझे दीन घेतल्याशिवाय कोणीहि पुढें जात नाहीं 
ही रूढि, यांनी धाब्यावर बसविली ! स्त्री बाळंत 
काय होते ! वैभवाचा दिमाख तो किती ! छेः 
यांचीं मनें पापी आहेत, व हे जगण्यास लायक 
नाहींत ! ” असा विचार करून विनायकानें पुनः 
एकदां श्ापप्रयोग करून त्या मेळ्यांतील सर्वोस 
मारून टाकळे. भगवतीस म्हणजे नंदादेवीस 
हं वृत्त कळलें. खतःच्याच कर्माने आपली बहीण 
व सर्व मंडळी. नाश पावली असल्यामुळे, भग- 
वतीने विनायकास दोष दिला नाहीं. त्यानंतर मृतांस 
खर्ग मिळावा म्हणून अस्थि रूपकुंडांत टाकल्या 
'गेल्या, 


'वेश्‍्यांना पुरलळेळी जागा 

रूपकुंडाकडे, बागचूहून जातांना पथारनचौनी' 
हें ठिकाण लागतें. पथारनचौनी म्हणजे फ॒त्तर नाच- 
ण्याची जागा हा अर्थ होतो. या ठिकाणीं रांगेने तीन 
प्रचंड खळगे आहेत, या खळग्यांतून, नाच करणाऱ्या 
तीन वेश्यांना पुरलें असें पहाडी लोक समजतात, 
आख्यायिकेंतील तथ्य अजमावण्याकरितां, त्यांतील 
एक खळगा आणखी पाच सहा फूट आम्ही उकरला, 
'परंतु त्यांत कांहीं मिळालें नाहीं 

आमच्याबरोबरचे भूगर्भशास्त्र डॉ. तिवारी यांचे 
म्हणणें पुढीलप्रमाणें होतें, तें आम्हांला पटले 
पहाडावरील पाणी उतारावरून खालीं बाहतें. कित्येक 
वेळां हा उतार एकसारखा नसून, मध्येंच सपाट 
जागा असते, या सपाट जागेची जमीन भुसभुशीत 


31 


अनुक्रमणिका 


असली म्हणजे वरून येणारें पाणी तिच्यांत जिरते. 
भुसभुशीत जमिनीच्या तळाचा व ल्यापुढील उता- 
राचा संबंध असला तर, हें पाणी त्या ठिकाणीं 
जिरते, पण झऱ्याच्या रूपानें स्वतंत्रपणें वाळून भई- 
तून दुसरींकडे उतारास लागते. कांहीं कारणांनी 
पाण्याचा प्रवाह वटलतो, व पाणी जिरण्याची जागा 
उघडी पडून कोरडी होते, व त्याठिकाणी पद्धतशीर 
गोळ खळगा दिसूं लागतो. पथारनचौनींतील खळगे 
या स्वरूपाचे आहेत. 
या पुराणकथेवरून निघू शकणारे निष्कर्ष 
शापप्रयोगासारवा पौराणिक पद्धतीचा कथाभाग 
बाजूला ठेवून या कथेतून पुढील तकंयुद्द निष्कर्ष 
काढतां येतील : 


१. कनौज प्रांतांतीळ लोकांचा रूपकुंडाशीं एके- 
काळीं घनिष्ट संबंध असावा, 


२, वफैघसऱ्यासारख्या ( &.ए७]७11018 ) नेस- 
रगिक उत्पातानें कनोजप्रांतीय जनमेळ्याचा एकदम 
नाश होऊन, मग कोणीतरी त्यांचीं प्रेते रूपकुंडांत 
टाकलीं असावींत. 


३. रूपकुंडाच्या आसपास असणार्‍या पहाडी 
प्रांतांतील लोक मूळचे कनोजचे असावेत, 


अस्थीबरून निष्कर्ष काढण्याची पद्धति 


मनुष्यशरीरांचे अवशेष कोठेंहि सांपडले तर 
त्यावरून निष्कर्ष काढण्याकरितां तर्कशुद्ध पद्धतीचा 
अवलंब करावयास पाहिजे. केवळ कल्पनांच्या 
भराऱ्यांनीं सत्य सांपडणार नाहीं. संशोधनाचे कार्य 
पुढील दिशेनें व्हावयास पाहिजे : 


१, अवरोष कोणत्या स्वरूपाचे आहेत ? नुसत्या 
अस्थि, कां मांसासहित शरीरभागहि आहित ? 
पडलेल्या ठिकाणीं हे कशा पद्धतीनें पडले आहेत १ 
जमिनींत एकावर एक आहेत कीं सर्व एकाच 
पातळींत आहेत ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


० _] 
7./. १५ 
“फक्त > क 
॥6४नवभारत ह 
क्य धे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


२, अवशेष स्त्री, पुरूष व मुलें यांचे आहेत 
का १ या मानवव्यक्ति प्राचीन आहेत कीं अर्वा- 
चीन आहेत १ 

३. त्या सर्वाचे मृत्यू एकदम एकावेळीं झाले 
कां त्यांचे मृत्युकाल भिन्न भिन्न होते ? 

४, |ारीरावदोषांच्या आसपास इतर कोणत्या 
वस्तू आढळतात ? त्या वस्तू शरीरावदेष ज्या 
व्यक्तींचे आहेत त्या व्यक्तींच्याच होत्या कां ? 
आज आढळणाऱ्या' वस्तु तेवढ्याच तेथें प्रथमपासून 
होत्या कां १ 

५. रूपकुंडांतील व्यक्ती एतद्देशीय होत्या कीं 
परदेशीय होत्या ? ते यात्रेकरू होते, सैनिक होते कीं 
आणखी कोणत्या पेद्ञाचे होते ? 

वरील पांच प्रश्नांची उत्तरे, समपैक व संशया- 
तीत स्वरूपांत मिळणें हें अशक्य आहे. एक तर 
हीं उत्तरें मिळण्यास रूपकुंडाची मनसोक्त शास्त्रीय 
पाहणी करावयास मिळाली पाहिजे. व दुसरें हे कीं, 
मनसोक्त पाहणी करूनहि उत्तरें मिळं शकतील किंवा 
नाहीं याची वानवाच आहे । 

आमच्या मोहिमेबरोबरच, केन्द्रीय सरकारच्या 
मानवविज्ञानखात्यानें मोहीम काढली होती, दोनहि 
मोहिमांना रूपकुंडाची पाहणी शास्त्रीय पद्धतीनें 
करतां आली नाहीं. यानंतर सप्टेंबर-आक्टोबर १ ९- 
५६ मध्यें पुनः अलाहाबाद विद्यापीठाची व इतर 
मोहिमा रूपकुंडावर गेल्या होत्या. त्यांना रूपकुंडाची 
शास्त्रीय पाहणी करतां आली नाहीं असें वृत्त प्रसिद्ध 
झालें आहे, रूपकुंडावरील वर्फ हटलें नाहीं. अज्ञा 
परिस्थितींत जीं कांहीं माहिती उपलब्ध आहे 
तीवरून कांहीं अंदाजवजा निष्कर्ष काढतां . येतील, 
रूपकुंडांतील अवदोषांसंबंधी कांही निष्कपे 

१, रूपकुंडांत बरेच मानवी अवशेष आहेत हॅ 
प्रत्यक्ष कांहींनीं पाहिलें आहे, श्री, अय्यर यांनीं 
बर्फ कमी झालेल्या रूपकुंडाचा फोटो प्रसिद्ध केला 
आहे, त्यांत बरेच मानवी अवशेष रूपकुंडाच्या 


ड्रे 


अनुक्रमणिका 


परिसरांत विखुरलेळे दिसतात, म्हणून रूपकुंडांतः 
बरेच मानवी अवशेष आहेत असें म्हणावयास हर-- 
कत नाहीं. 

२, या अवशेषांपेकीं, कांही थोडे अवशेष व 
इतर वस्तु, लखनौ विद्यापीठाला मिळाल्या, ' त्यांचा 
अभ्यास करून जे निष्कर्ष निघतात ते असे : पुरुष 
व स्त्री या दोघांचेहि रूपकुंडांत अवशेष आहेत. या 


व्यक्ती प्राचीन नसून अर्वाचीन आहेत, अर्वाचीन 


म्हणजे गेल्या दोन तीन हजार वर्षांपासून आज-' 
तागायतपर्यंत कालमर्यादा ग्रहीत धरावयास पाहिजे. 

३, अर्वाचीन म्हणून म्हटलेल्या कालमर्यादेत, 
कोण अगोदर मृत्यु पावला, कोण मागाहून पावला 
कां सर्वच एकदम मरण पावले, हें शास्त्रीय, तप- 
शीलवार पाहणी केल्याशिवाय सांगतां येणार नाहीं, 


कांहीं अस्थींवर ओलसर मांगमाग, केस इ० आहेत, 


हीहि गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. हा समांस अव- 
शेष अगदीं अलीकडचा किंवा तीनशे चारशे वर्षो- 


पूर्वींचाहि असं शकेल, रूपकुंड सतरा-अठरा हजार. 
फूट उंचीवर असल्यामुळें, तेथें बहुतेक सर्व वर्षभर 


कमी अधिक प्रमाणांत बर्फ असतें. कमी झालेच तर 


भाद्रपद-अश्विन महिन्यांत कमी होतें. यामुळे तेथील 


तपमान सदा थंड असणार, अत्यंत थंड म्हणजे 


हिमतपमानांत, मांस जसेच्या तसें राहून बरींच वर्षे 
टिकतें असा अनुभव आहे, मृत्युकाल 


मार्गोत ही एक मोठी अडचण आहे. 


४. शारीरावरोषांबरोबर इतरहि वस्तू तेथे, 


आहेत, एवढेंच विधान सध्यां करतां येईल, 

५. ते अवशेष कोणत्या पेशाच्या व्यक्तींचे 
आहेत, याचें उत्तर संपूण पाहणीशिवाय देतां 
येणार नाहीं हे जरी खरें असले तरी 

नही > उपलब्ध 
माहितीवरून कांहीं कयास बाधतां येतील, तेथील 
अवरोष ज्यांचे . आहेत 
अनिश्चितता आहे हे प्रथम 


म थ्यानीं घेतलें 
तेथील कांहीं अस्थि २ 


2 
ह कट. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


युकाल ठरविण्याच्या 


त्यांच्या मृत्युकालाविषयी. 


समांस व कांहीं निमोस आहेत 


“ 


श्‌ १ 
५/५ र 6 
क वफर्त्ण्त्ल> ७ 
2८ शध 
रकिनवभारत से 
७&च- धं ७५ प बी 
ह ने हि 
ट् नृ > 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


रूपकुंड 


यावरून कांहीं आधीं, कांहीं मागाहून मृत्यू पावले 
असण्याचा संभव आहे. म्हणून मुत्युकालासंबंधीं 
पुढील प्रश्न संभवतात ! 

अ, अवशेष ज्यांचे आहेत त्या सर्व व्यक्ती 
एकाच वेळीं जिवंतपणी रूपकुंडांतच 
असतांना, वर्फ-घसरा किंवा सैन्याचा 
छापा अशा आकस्मिक कारणांमुळे त्यांना 
एकदम मरण आलें कां ? 

व, कांहींना रूपकंडांतच मरण आलें असलें 
तरी, बाहेर कोठेंतरी मेलेल्यांचीं प्रेते 
रूपकुंडांत आणून टाकलीं नसतील कशा- 
वरून १ किंवा वेळोवेळीं होणाऱ्या बर्फ- 
घसऱ्यामुळें बाहेरील प्रेतें रूपकुंडांत जमा 
झालीं नसतील कां ? 

मृत्युकालासंबंधींचे हे विचार लक्षांत ठेवून मग 
. पुढील कांहीं मुद्दे ध्यानांत घ्यावे लागतील, 
( १ ) स्पकुंड हें पूजास्थान असून तेथें तर्पण 
करतात. म्हणजे औरध्वदेहिक क्रिया करण्याची ती 
जागा आहे; ( २ ) आख्यायिका, ( ३ ) स्वत: 
मरण आणण्याची भारतांतील धार्मिक चाल; ( ४ ) 
,रूपकुंड हें यात्रेचे ठिकाण आहे, 
प्रथम, मरण आणण्याच्या धार्मिक चालीबद्दल 
स्पष्टीकरण केलें पाहिजे, भारत हें नांव ज्या राजा- 
मुळें आपल्या देशास मिळालें, त्या राजाचा बाप 
क़्षभ यानें यहच्छेनें संचार करीत वनांत देहत्याग 
केला, असें भागवतांत म्हटलें आहे. अयोध्यापति 
रामचंद्राने शरयू नदींत देहत्याग केला. भारतीय 
युद्धानंतर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व कंती हीं 
पौरववंश्ांतील वृद्ध मंडळी अरण्यांत रहावयास 
गेलीं, व तेथे देववशात्‌ पेटलेल्या वणव्यात त्यांनीं 
देहत्याग केला, पांच पांडव व द्रौपदी दे देहत्याग 
करण्यासाठीं हिमाल्यांत गेले, गिर्यारोहण करतां 
करतां एकेकाला मृत्यु येत गेला. ज्याला ज्याला 
मृत्यु आला त्याला तेथें तसेंच टाकून उरलेले पांडव 


"२३ 


अनुक्रमणिका 


पुढें जात राहिले, शेवटीं धम हा एकटाच उरला व 
सदेह स्वर्गास गेला, अशी कथा भारताच्या स्वर्गा- 
रोहणपर्वांत आहे, या प्रकारच्या देहत्यागास महा- 
प्रस्थान म्हणतात, एकनाथ या सत्पुरुषानें गोदावरी 
नदींत देहत्याग केला, तुकाराम सदेह स्वर्गास गेले, 
यांतील रह्स्थ मार्मिक वाचक जाणतीळच, बद्रिकेदार, 
गंगोत्री, जम्नोत्री यांच्या यात्रा करतां करतां, कांहीं 
यात्रेकरू नदीच्या प्रवाहांत स्वत:स झोंकून देऊन देह- 
त्याग करतांना आजहि आढळतात. हिमालय हा अर- 
ण्यांचें आगर आहे, तो ' देवतात्मा ! म्हणजे देवतांचे 
.वसतिस्थान आहे. त्याच्यांतूनच जगाला पावन कर- 
णाऱ्या गंगा-यमुना उगम पावतात. अक्शा समजुती 
असल्यामुळें, महाप्रस्थानाच्या प्रकाराने पूर्वी देह- 
त्याग करीत होते व आजहि कोणी त्याचा अवलंब 
केल्यास तें समजणार कसें ! 

मेलेल्या व्यक्तींची प्रेतं मृताळा सर्ग मिळावा 
म्हणून गंगा-यमुना नद्यांसारख्या तीथात सोडतांना 
आजहि आपण पहातों. मी प्रत्यक्ष पाहिळें आहे 
तीर्थात प्रेते सोडण्याची चाल, चाळू विषयाच्या अनु- 
रोधांत लक्षांत ठेवावयास पाहिजे. 


वरील सर्व विचारांच्या दिशा लक्षांत घेऊन बरीच 
अनुमानें निघू शकतात, बलपा राणीच्या आख्या- 


.यिकेवरून असें दिसतें कीं, रूपकुंडास तीर्थाची 
-योग्यता फार प्राचीन काळापासून असावी, 


त्यांच 
ठिकाणी स्वर्गप्राप्त्यर्थ प्रेते टाकण्याचीहि चाल 
पूर्वीच्या काळीं असली पाहिजे, रूपकुंडाच्या आस- 
पासचे लोक पूर्वी तसें करीतहि असती, निदान 
मृतांच्या अस्थींचें विसजेन तेथें करीत असतील, 
रूपकुंडांत तर्पण करण्याची आजहि असणारी चांठ 
हॅंच सुचविते, 

रूपकुंड यात्रेचें ठिकाण असल्यामुळें, .यात्रेच्या - 


' वेळीं त्या परिसरांत कोणी मेल्यास बर्फोतच पडून 


रहात असेल. कालांतराने, बर्फ घसऱर्‍यामुळे बर्फासह 
हीं प्रेतं रूपकुंडांत येऊन दाखल होत असतील, शिला- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 _) 
7../. १५ 
फिव्म ट्र य 
॥6४नवभारत है 
€स्शै 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


समुद्र व जोरगल्ीच्या बाजूनें रूपकुंडाकडे स्वाभाविक 
उतार आहे, व शिलासमुद्र आखि जोरगली हीं दोन 
तेथील मुख्य पूजास्थानें आहेत, या दोनहि गोष्टी 
लक्षांत घेतल्यास, प्रेते रूपकुंडांत जमा होण्याची 
शक्यता दिसून येते. 
पूर्वीच्या काळी महाप्रस्थान पद्धतीनें देहत्याग 
करण्याची रीत होती. या रीतीचाहि अवलंब करून 
माणसें देहत्यागास तेथें जात असतील, 
यात्रेच्या निमित्ताने किंवा इतर कोणत्या निमित्ताने 
रूपकुंडांत माणसें जमलेली असतांना बर्फवसऱ्यानें, 
किंवा शिलावर्षावानें त्या व्यक्तींना मृत्यु येत असेल, 
शिलावर्षाव हिमाल्यांत होत असतो, हा अनुभव 
आहे. स्पकुंडासंवंधी असं ऐकिले कीं, तेथें मोठ्याने 
ओरडलें कीं शिळा गडगडत पडण्याचा संभव 
असतो, 
वर चर्चा केलेलीं सर्व कारणे रूपकुंडांत प्रेते व 
मानवी अवरोष जमा होण्याच्या बुडाशीं असावींत 
आणखी एक गोष्ट स्पष्ट दिसन येईल कीं, रूप- 
कंडांतील मानवी अवशेष जोरावरसिंगाच्या सेन्या- 
चेच फक्त आहेत किंवा नानासाहेब पेशवे यांच्या 
परिवाराचेच फक्त असावेत अशी वस्तुस्थिति असणें 
शक्‍य नाहीं, 
रूपकुंडाच्या उत्तरेस ५०-६० मैलावर तिबेट 
मध्यें प्रवेश करण्याजोगी खिंड आहे, असें म्हण- 
तात, पूर्वी तिबेटी लोकहि या प्रांतांत येत असतील, 
व त्यांच्यांतहि रूपकुंडाची यात्रा करण्याची चाल 
असेल, आम्ही तपासलेली करोटी, भारतांतील 
मनुष्याच्या करोटीपेक्षां विशाळ आहे, असें आरंभीं 
म्हटलें आहे. यावरून तिबेटी लोकहि रूपकुंडाला 
येत असतील, या विधानास पुष्टि मिळते. 
सत्य काय आहे, हें कधींकाळीं समजण्याची 
कयता फास्च थोड्या प्रमाणांत आहे, असा एकच 
"निष्कर्ष दोवटीं निघतो ? 


आधुनिक राज्य 


“ तुम्ही डोळ्यांपुढे एखाद्या राजांचे चित्रः 
आणा...माणूस खरा, परंतु अनेक गोष्टी सहज करूं 
शकणारा आणि इतर अनेकावर नियंत्रण चालविणारा' 


असा तो माणूस आहे. सारा देश त्याच्याच मालकीचा 


आहे. म्हणज असें कीं इतर सवे मालकांची मालकी, 
त्यानं दिलेल्या संरक्षणामुळेंच कायम असते व म्हणून 
ते त्याला करभार चुकवीत असतात. तो कोणालाहि 
श्रीमंत करील वा दारिद्यांत लोटून देईल; कोणालाहि 
उच्च पदावर चढवील किंवा खालीं लोटून. देईल;; 
आपल्या इच्छेनुरूप कोणालाहि हद्दपार करील वा 
सुळावर चढवील; निर्माण करील वा नष्ट करून टाकील; 
लढाई करील वा शांतता राखील; संघटित करील, 
नियम लादील, मुभा देईल वा मनाई करील, त्याला 
जाब विचारणोरे कोणीहि नाहीं...या चित्रापासून 


आपण आरंभ करूं या. अशी ही सर्वशक्तिमान 


माणसाची कल्पना प्रथम आपण विचारांत घेऊं, आतां 
त्याचें सामथ्ये कोणत्याहि प्रकारे कमी न. करतां 
त्याच्यांतील स्व मानवी अंश काढून टाका; वयोमर्या- 
देचा वा मृत्यूचा प्रश्न त्याच्याबाबतींत उद्‌भवत नाहीं 
असें समजा, कालाचें त्याच्यावर कसलेंहि नियंत्रण 
राहिलेले नाहीं. येथेंच कार्यमाग संपत नाहीं. त्याची 
सारी संवेदनशीलता काढून घ्या; कारण त्या अमर 
वस्तूला हृदयाची मुळीं गरजच उरलेली नाहीं. ... ... 
इंद्रिये नकोत तसेंच हृदयहि नको. आतां मनासंबंधीं 
बोलावयाचे झाल्यास राज्याचे मन काय असेल : 
मी तरी फारसें निश्चितपणे सांगू शकणार नाहीं. ” 


"ण पॉल व्हेलेरी 


ग्श्छे 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


० _] 
१/९ प 

“फक्त > 
28 नवभारत व्रि 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. म. वा. मिराशी 


आन्तरराष्ट्रीय कीतींचे भारतीय वनस्पतिशास्त्रज्ञ 


१९४९ सालच्या एप्रिल महिन्याची नऊ तारोख, 
मध्यरात्रीचा सुमार असावा, एक महानु भारतीय 
वैज्ञानिक आपल्या सुविद्य पत्नीत अखेरचा संदेश 
देत होता. “ आयल्या संस्थेचे भवितव्य आतां 
तुझ्या हाती आहे. तिची नीट जोपासना कर! ” 
आपल्या जीवितकार्यांच्या भवितन्याची चिंता या 
शब्दांत व्यक्‍तवून त्यानें या जगाचा अखेरचा निरोप 
घेतला ! दारावरची घंटा एकाएकीं निनादूं लछागली.? 
भारतवर्षांची अपरिमित हानि जगजाहीर करीत 
असतांच भावी उत्तरदायित्वाचा जणुं सूचक इषारा 
ती देत असावी. आपल्या मृत्यूने विज्ञानाचे, नि 
विशेषतः वनस्पतिशास्त्रांचे, विश्व पोरकें करून 
जाणारा हा आन्तरराष्ट्रीय कीर्तीचा शास्त्रशन म्हणजे 
प्राध्यापक वीरबल साहनी. 
थोडा जीवनवृत्तान्त 

पश्चिम पंजाबांतील मेरा नामक गांबीं प्रा, साह- 
नींचा जन्म झाला, १४ नोन्हेम्वर १८९१ हा 
त्यांचा जन्मदिन, त्यांचें घराणें सुसंस्कृत व घरंदाज 
होतें. लाहोर येथील सरकारी महाविद्यालयांत रसा- 
यनशास्त्राचे प्राध्यापक रुचिराम साहनी यांचा 
बीरबल हा द्वितीय चिरंजीव रुचिराम साहनींची 
अध्यापनासंबंधीं ख्याति असून पंजाबांतील शेक्ष- 
गणिक क्षेत्रांत ते अग्रेसर होते. मारताच्या वैज्ञानिक 
प्रगतीविषयीं त्यांना फार आस्था असे. साहजिकच 
बीरबलला विज्ञानाचें बाळकडू लहानपणींच मिळालें, 
१९२० सालीं प्रा, साहनींचा सावित्री सुरी नामक 

कन्येशीं विवाह झाला. श्रीमती साहनी या स्वत: 


प्राध्यापक बीरबठ साहनी 


वनस्पतिशास्त्राच्या पदवीधर असून प्राध्यापक 
साहनींनीं संस्थापिलेल्या संशोधन-संस्थेची . धुरा 
अध्यक्ष या नात्यानें पतीच्या निधनोत्तर त्या सांभा- 
ळीत आहेत. 
शैक्षणिक योग्यता 

साहनींचें शाळेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण 
लाहोर येथेंच पार पडलें, त्यावेळीं डो. शिवराम 
कश्यप हे तेथील विद्यापीठांत प्राध्यापक होते. उत्तर- 
भारतांतील वनस्पतिशास्त्रविषयक अध्ययन-अध्याप- 
नाचे आद्य प्रवतक म्हणून कै. कश्‍्यपांना आज मान 
देण्यांत येतो, अध्यापनपटुतेनद्दल तर त्यांची भारतांत 
ख्याति होतीच; परंतु त्याबरोबरच पश्चिम हिमाल्यांत 
अनेकवार सफरी काहून त्यांनीं लिवरवट्स्‌ (11ए९1- 
छ०॥8) नामक वनस्पतींसंबंधी जे मूलगामी संशोधन 
केलें त्याबद्दल भारताबाहेरहि त्यांना मान्यता प्राप्त 
झाली होती. वनस्पतिशास्त्रावरील प्रमाणभूत ग्रंथांत 
त्यांचीं संशोधनें समाविष्ट झालेलीं आहेत, लिवर- 
बट्‌स्‌ वनस्पतींच्या उद्‌विकासांत ( €ए०[॥101 ) 
त्यांचा क्रमरा; हास (160०0 9) झालेला 
आढळतो हा सिद्धांत प्राध्यापक कश्यपांनी आपल्या 
मौलिक संश्ोधनांनीं केवळ सुस्थापितच केलेला 
नसून त्या उद्विकासाची निश्चित दिशाहि त्यांनी 
स्पष्टपणें समोर मांडली आहे, 


अश्या जगदूविख्यात प्राध्यापकाजवळ बीरबल 
साहनींनीं संशोधनाचे पहिले घडे गिरविले, के. 
कद्यपांच्या अविरत परिश्रमाची, सतत कार्यो- 
द्योगाची, सूद्म अवलोकनशक्तीची आणि प्रखर 


१ ही अद्‌भुत बातमी त्यावेळी बऱ्याच वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाली होती. 
२ 717७060110 310081 880 00801 1?8188000181713. 


न, भा. ४ २५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


%: ळा 


॥४ नवभारत 
कद ्ि । 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


बुद्धिवेमवाची छाप साहनींच्या तरुण, संस्कारसुलभ 
मनावर पडून ती त्यांच्या भावी यशाला कारणीभूत 
ठरली असल्यास नवल नाहीं. 

१९११ सालीं ते उच्च शिक्षणासाठी केंबिज 
विद्यापीठांत दाखल झाले, तेथेंहि आपल्या सर्वकष 
बुद्धिमत्तेनें त्यांनी चांगलें नांव कमाविलें, एमॅन्युएल 
महाविद्यालयांत * फाउंडेशन स्कॉलर ” म्हणून काम 
करण्याची संधि त्यांना मिळाली, बनस्पतिविषयक 
संशोधनाबद्दल हार्डिमन पारितोषिकाचा मानहि 
मिळाला, याच अवधींत म्युनिक विद्यापीठाच्या 
उन्हाळ्यांतील वर्गाला उपस्थित राहून विख्यात 
वनस्पतिविश्ारद डॉ. गोवेळ यांच्या मार्गदर्शनाचा 
त्यांनीं लाभ करून घेतला, त्याचप्रमाणें आपल्या 
इंग्टंडमघील आठ वर्षाच्या वास्तब्यांत जगद्‌- 
विख्यात पुरावनस्पतिशास्त्रज्न (?91820001911181) 
सर ए., सी. सीवडं यांच्यापाशी साहनींनी स्वत:ची 
संशोघनकार्याच्या दृष्टीनें पद्धतशीरपणे तयारी केली, 
१९१९ सालीं लंडन विद्यापीठाची डी. एससी. ही 
पदवी मिळवून ते भारताला परतले. पुढें १९२९ 
सालीं त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाची “ एससी. डी,? ही 
बहुमानाची पदवी मिळविली, 


संशोधनकाये 

विलायतेंतील आपलें उच्च शिक्षण संपवून स्वदेशी 
परतल्यावर प्रा. साहनींनी आपले सार्रे आयुष्य 
चनस्पतिशास्त्राचें अध्यापन आणि संशोधन यांतच 
घालविले, त्यांचा पुढील जीवनवृत्तान्त म्हणजे भारतां- 
तीळ बनस्पतिसंशोधनाचा -- विशेषतः प्राचीन 
चनस्पतींच्या अध्ययनाचा--इतिहास होय, त्यांनीं 
काशी, पंजाब ब लखनो विद्यापीठांत प्राध्यापक 
म्हणून काम केलें. १९२१ ते १९४९ पर्यंतची 
त्यांची लखनौ विद्यापीठांतील कामगिरी विशेष मह- 
तत्वाची आहे, लखनौ हीच त्यांची कमेभूमि, तेथेंच 
त्यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षेला मूतै खरूप आलेलें 
पाहिलें, नि अखेरीस त्याच स्थानीं आपला पार्थिव 


२६ 


अनुक्रमणिका 


देहहि त्यांनी ठेविला | 

शास्रीय संशोधन हें प्रा, साहनींचें जीवितकार्य 
होऊन बसलें होतें. अदम्य उत्साह, संशोधनाविषयीं 
असीम अमिरुचि, आणि वैज्ञानिक समस्या सहज- 
तेनें उकलण्याची हातोटी असता त्रिवेणीसंगम त्यांचे 
ठायीं झालेला होता, भारतांतील वैज्ञानिक संशोधन 
पाश्चात्यांच्या तोडीचें, शकयतर त्याहून वरचढ व्हावें 
ही त्यांच्या मनाची तळमळ असे. ती ह्यांच्या 
खाजगी संभाषणांतून वारंवार ब्यक्त होई. त्यांची 
विवेचनपद्धति तर्कशुद्ध व सुस्पष्ट असे. रेखीव विचार 


नि आंखीव योजना हे त्यांच्या संशोंधनाचे मोहक 


पेळू होते, सूक्ष्म निरीक्षण, साघार विधानें आणि 
सविस्तर सवोगीण विवेचन यांमुळे त्यांचे संशो- 
घनात्मक लिखाण फार उच्च प्रतीचे ठरलें आहे, 
त्यांच्या खिद्यांत सदेव सद्च असलेले सूक्ष्मदर्शक 
वीक्ष ( 1618) त्यांच्या चिकित्सक वृत्तीची साक्ष 
देई. अन्याहत परिश्रम ही त्यांची आवड, नव्हे 
ब्यसनच होतें. 

प्रा, साहर्नींजवळ स्वत:चा नानाप्रकारच्या वन- 
स्पतींचा आणि त्यांच्या निखातकांचा ( 1058115 ) 
फार मोठा संग्रह होता. आपले गुरु प्रा, कर्यप आणि 
पत्नी श्रीमती सावित्री साहनी यांच्यासह त्यांनी' 
वनस्पती गोळा करण्यासाठीं हिमालयाच्या 
कित्येक सफरी केलेल्या होत्या, मध्यप्रदेश, 
बिहार, आसाम, पंजाब आणि काढमीरादि प्रदेश 
निखातक-संपत्तीच्या शोघाथे त्यांनी अनेकदां पाल्ये 
घातले होते. आपल्या संग्रहांतील प्रत्येक वस्तूंबर ते 
न्यवस्थित टांचणें लिहून ठेवीत. आपला अफाट 
संग्रह पाहतांना कार्याच्या दृष्टीनें आपलें आयुष्य 
किती अपुरें आहे याची त्यांना जाणीव होई. नि 
तसें ते बोळनहि दाखवीत. अद्ययावत्‌ यासोवं 
उपकरणांनी त्यांची प्रयोगशाळा सुसज्ज असे | 
वनस्पतींचा इतिहासकार 


प्राथ्यापक साहूनींनी प्रारंभी निरनिराळ्या 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१ 


नवभारत 
ह. ७५ च 


्‌् 
ह 
५ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


आंतरराष्ट्रीय कीतींचे भारतीय वलस्पतिशास्त्रज्ञ प्रा. वीरबळ साहनी 


विद्यमान वनस्पतींवर संशोधनात्मक लेख लिहिले, 
परंतु पुढें लवकरच प्रा. सीवड॑ यांच्या परंपरेला 
अनुसरून त्यांनी निखातक (108811 ) ख्पानें 
खडकांत आढळणाऱ्या प्राचीन वनस्पतींच्या 
अवशेषांवर आणि ठशांवरच मुख्यतः आपलें 
लक्ष केंद्रित केळे, म्हणूनच त्यांना वनस्पतींचा 
इतिहासकार हें वर्णन यथार्थेतेनें लागू पडतें. 
निखातकरूपी वनस्पतींच्या पद्धतशीर अध्ययनाचा 
खरा पाया प्रा, साहनींनी घातला, त्यापूर्वी निखात- 
कांचा अभ्यास केवळ कांहीं भूगर्भविषयक समस्या 
सोडविण्याच्या दृष्टीनें तेवढा भूगर्भवेत्ते करीत 
असत. परंतु या प्राचीन वनस्पतींच्या रचनेचें सूदम 
अध्ययन आणि वनस्पतिमात्रांच्या इतिहासांतील 
त्यांचें स्थान या दृष्टीनें भारतीय वनस्पतिविश्ारदांचें 
लक्ष निखातकांकडे वेधण्याचें सारें श्रेय प्राध्यापक 
साहनींचें आहे, 


वनस्पति-निखातकांच्या रचनात्मक अध्ययना- 
ब्यतिरिकक्‍्त त्यांचा ऐतिहासिक क्रम व त्यांची भौगो- 
लिक वांटणी यांचाहि नीट अभ्यास करून प्रा. 
साहनींनी त्याविषयी निश्चित आडाखे बसविले, 
परथ्वीच्या गतेतिहासांतील हवामानाची परिवतेनें, 
निरनिराळ्या कालळखंडांतील भौगोलिक रचना आणि 
वनस्पतींचा एकंदर उद्‌विकांस ( 6ए०[ए(0॥ ) 
इत्यादि अनेक प्रश्नांवर त्यांनी आपल्या मूलगामी 

संशोधनानें नवीन प्रकाश टाकळी, 


वनस्पतींच्या संश्योधनाच्या अनुषंगाने अनेक 
भूगर्भ-विषयक समस्या सोडविण्यास प्रा, साहनींनी 
हातभार लावला आहे, उदाहरणार्थ, वॅग्नरचा 
भ्रूखंडांच्या हाळचालीचा सिद्धांत (५11९01४ 
(टप ग€ 8 10011) , , गोंडवनभूमीचा 
( ७०7११७४118 118110 ) इतिहास. दक्षिणेंतील 
अभिजन्य खडकांचे आयुर्मान. पंजाबांतील मिठाच्या 
पर्वतराजींच्या निर्मितीचा काळ, हिमालयाची उन्नति 
( ए॥1 ) इत्यादि वादग्रस्त प्रश्नांसंबंधी त्यांनी 
सबळ पुराब्यानिशीं महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट केले 
आहेत, आपल्या संशोधनांच्या द्वारें भूगभै- 
शास्त्रज्ञ आणि वनस्पतिविशारद यांना जवळ आणून 
त्यांच्या सहकार्याची आवश्‍यकता त्यांनी प्रस्थापित 
केली. निखातकरूपी वनस्पती हें वनस्पतिज्ञास्त्रावर 
भूगभैशास्त्राचें क्ण आहे असें ते म्हणत, आणि 
त्या निखातकांचा सांगोपांग अभ्यास करून आपण 
तें क्ण फेडीत आहोंत अशी त्यांची भावना असे. 


१९१९ ते १९४९ या कालखंडांत प्रा. साहनींनी 
अनेक संशोधनात्मक लेख लिहिले आहेत. त्या 
सर्वांचा .नांवनिशीवार सविस्तर उलेख करणें स्थला- 
भावीं अशक्यच आहे, गोंडवनभूर्मीतील वनस्पति- 
निखातकांचा सांगोपांग अभ्यास, “ झायगॉप्टेरिड 
फनस्‌ ? ( ह५्टफाथंत प'6118 ) नामक 
प्राचीन वनस्पतींसंबंधींचे क्रान्तिकारी संशोधन, 
कारमीरांतीळ “ कॅरेवाज? नामक प्रदेशांतील वन- 


3 पल्प गडकाळील, 14 (4, 55 8७9), 165 (8&4)5; फा, पएछााह, 
३०४५. 800, 1,०0त०॥ 210 (8 ); &ग. उि्ल, 84 (1883); उ०पा. गते. छेळ, 8०0, 
3 (7१); शा. पृ५७18. 8०५. 80०0. 1,०॥0१00 218 (3). 


4 0706. 18 (0 पते. 8टा, ठग. 1480018, 1926; 0०. 800 एवा. उल. एल 
९811001१86, 1930; 07००. 2१ ठखटू. 80७. हाक, प७ हा, 19385. 67760 
58०7०6, 4 (6 ); 172500. 170 गरा, ७80. 0०52, 110500७, 19387, ७50) ॥1१५७७00 


911ए७! उपण०1168 6001111001. ४०, 1947 


5 वण्पा, गते, छे. 80०. 18 (5), 7700, 2400 एते. छल, ठग, प्श्‍१०७090 
1987; ॥७॥ए!6, 188; 0घभा 800०6, 3 (4), ७७, 153: 07760६ 8616006, 8. 


७ 


अनुक्रमणिका 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह ४: 0) ँ 
॥४नवभारत 
क्स ्ि ७५ च 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


स्पति-अवशोषांची सुसंगत माहिती, आसाम व 
पंजाब भागांतील खडकांत आढळणाऱ्या परागकणादि 
वनस्पतींच्या सुद्म अवदशोषांच (111010-110178) 
सविस्तर वणन, इत्यादि त्यांच्या संशोधनाचे कांहीं 
विषय म्हणून सांगतां येतील, अगदीं आपल्या 
मृत्यूपूर्थीच त्यांनी ' पेण्टोक्सिळी' (९110771९9९) 
हा नष्ट वनस्पतींचा एक नवीन समुदाय उजेडांत 
आणला 


भारतांतील वनस्पति-निखातकांच्या संशोधनाचा 
अहवाल नियमितपणें प्रसिद्ध करण्याची प्रथा त्यांनी 
सुरूं केली. भारतीय विज्ञानपरिषदांच्या अधिवेशन- 
प्रसंगी ते त्यावर अधिकारवाणीने भाष्य करीत, 
अनेक वादग्रस्त प्रश्नांवर अधिकारी विद्वानांचे 
परिसंवाद ( 8708107] ) त्यांनी घडवून 
आणले, 

प्राध्यापक साहनींच्या वास्तन्यामुळें लखनो हें 
निखातकांच्या संशोधनाचे महत्त्वाचे केंद्र बनलें, 
भारताच्या कोनाकोपऱ्यांतून तेथें विद्यार्थी गोळा 
होऊं लागले, प्रा. साहनींचीं अखेरची सहा-सात 
वर्षे लखनौ येथें * इन्स्टिटयूट ऑफ्‌ पॅलिओबॉटनी' 
चनस्पति- निखातकांच्या अध्ययनाची अखिलमारतीय 
संस्था-या संस्थेच्या उमारणींत खचे झाली. या संस्थेस 
त्यांनीं आपली न्यक्तिगत मालमत्ता आणि आपला 
प्रचेड ग्रंथसंग्रह अपण केला, उच्च प्रतीच्या संशोधनाचे 
तें आंतरराष्ट्रीय केंद्र न्हावें अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षा 
होती. जून १९४६ मध्यें या संस्थेची स्थापना झाली, 
आणि ३ एप्रिल १९४९ रोजीं स्वतंत्र भारताचे 
पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते तिच्या 
नवीन इमारतीचा कोनशिला-समारंभ साजरा झालेला 
प्रा, साहनींनी आपल्या डोळ्यांनीं पाहिला परंतु 
त्या संस्थेचा उत्तरोत्तर उत्कषे पाहण्याचें भाग्य त्या 


शि ६६५ 30५ खे ( 129 ) ०11] णः 
218 (3) 0प्"'हा 8लं8108, 8 (1 १ जिले 


(९१, (४ ध र., 
७७%, कज, उव 99७७), 


अनुक्रमणिका 


महान्‌ शास्त्रज्ञाच्या बांट्याला आलें नाहीं. कारण, 
त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांनीं त्यांची इहलोकची 
यात्रा अवचित संपली |! 
यशस्वी प्राध्यापक 

: प्रवार्तितो दीप इव प्रदीपातु ? या न्यायाने प्रा. 
साहनींच्या मार्गद्कत्वाखालीं संशोधकांची नवीन 
पिढी तयार झाली आहे, या शिष्योत्तमांनी आपल्या 
गुरूची सारी विद्या आत्मसातू करण्याचा प्रयत्न 
करून भारतांत ठिकठिकाणीं संशोधन-केंद्रे स्थापन 
केलीं आहेत, या शिष्यवर्गाच्या संशोधनांनींच प्रा. 
साहनींचें अमर स्मारक उभारले जाणार आहे. 

केवळ पहिल्या प्रतीचे संशोधक म्हणूनच प्रा, 
साहनींनी कीर्ति मिळविली असें नसून त्यांच्या ठायीं 
कुशल मार्गदरीनाचा गुण देखील तितक्याच प्रक- 
षार्नि वास करीत होता, आपल्या सोजन्यपूर्ण प्रेमळ 
शब्दांनी ते विद्यार्थ्यांला उत्साहित करीत. दोन्ही 
हातांनी सारख्याच कुशलतेने फळ्य़ावर चित्रे 
काढीत, वनस्पतिशास्त्रांतील जटिल प्रश्न लीलेने उक- 
ळून दाखवीत, त्यांच्या वाणीचा अस्खलित प्रवाह 
एकदां सुरू झाला कीं, सारा विद्यार्थीवंद 
तन्मय होऊन जाई. प्रा, साहनींच्या वि्वत्तेला शालीन- 
तेची मोहक झालर होती. विद्याथ्यीना आप आपल्या 
संशोधनाचा विषय निवडण्याची ते मोकळीक देत, 
एकदां निवड झाली कीं त्या विषयाची सांगोपांग 
माहिती ते करून देत, विद्याथ्यांचे संशोधनात्मक 
प्रबंध ते अगदीं कांटेकोरपणें तपासून पाहत. पुस्तकी 
शानापेक्षां प्रात्यक्षिक अनुभवांवर त्यांचा भर असे 
प्रा, साहनींचे स्वत:च्या आवडीचे असे कांही विषय 
असले तरी वनस्पतिद्यास्त्राच्या कोणत्याहि शाखेवर 
ते सहज बोलूं शकत. इतकें त्यांचें अध्ययन सखोळ 
नि चतरस्य असे, त्यांच्या व्याख्यानांत नेहमीं अद्य- 


शट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


0718. 0४. 3900, 1101001, 210 (3), 
४॥॥. ॥(8॥. १0, 0. 1 ( शि ), 16 


क़ _) 
7../. १५ 
फिव्म ट्र य 
॥6४नवभारत 
€स्शै 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भारतीय वनस्पतिशास्त्रज्ञ प्रा. वीरवळ साहनी 


यावत्‌ संज्ओोधनाची दखल घेण्यांत येई. प्राध्यापक 
साहनींवर त्यांच्या शिष्योत्तमांनी लिहिलेळे मृत्युलेख 
चाळले असतां त्यांत सर्वत्र त्यांच्या अध्यापन-कौरश- 
ल्याची व सहानुभूतिपूर्ण मार्गदशनाची मुक्तकंठाने 
प्ररासा केलेली आढळते. 
विलोभनीय व्यक्तित्व 

प्राध्यापक साहनींचें एकंदर ब्यक्तित्वच ' मोठें 
'विलोभनीय होतें, त्यांचा साघा परंतु व्यवस्थित व 
नीटनेटका वेष, त्यांच्या चेहेऱ्यावरचें खेळकर हास्य, 
त्यांची मनमोकळी वागणूक, संभाषणाची त्यांची 
मनोवेधक पद्धति, इत्यादि गुणांमुळे ते त्यांच्या हाता- 
खालीं काम करणाऱ्या तरुण संशोधकांच्या गळ्यांतील 
ताईत बनले होते, भारतांत आणि परदेशांतहि केवळ 
शास्त्रज्ञच नन्हे तर इतरहि लोक त्यांच्या ब्यवहारांतील 
अनुपम गोडब्यामुळें त्यांच्याकडे आकृष्ट होत, वन- 
स्पति गोळा करण्यासाठीं सफरी निघाल्या म्हणजे 
ते आपल्या विद्यार्थ्यांत रंगून जात; आणि अशा 
वेळी त्यांची परोपकारी वृत्ति व विनोदवुद्धि यांचा 
'विशेष प्रत्यय येई. 

प्रा, साहनींना भारतीयत्वाचा फार अभिमान 
. असे, भारतांतील वनस्पतिविशारदांनी वनस्पति- 
शास्त्रावर प्रमाणभूत ठरतील असे ग्रंथ लिहावे ही 
त्यांची फार इच्छा होती. तशी योजनाहि त्यांच्या 
मनांत कित्येक दिवसांपासून घोळत होती. परंतु 
तिला मूर्तस्वरूप येण्याचे राहून गेलें, स्वसंस्कृतीचा 
बडेजाव गाण्यांत त्यांनी आपल्या आयुष्याचा एक 
क्षण दवडला नाहीं तर आपल्या कार्यक्षेत्रांत भार- 
ताचे शिर उन्नत होईल असा आमरण प्रयत्न केला, 

आपल्या आवडत्या संशोधनाब्यतिरिक्‍त प्रा, 
साहूनींना इतरहि होशीचे छंद होते. त्यामुळें त्यांची 
वृत्ति सदेव उल्हसित असे, आपल्या नानाविध 
कार्योतून वेळ काहून ते टेनिस व बुद्धिवळें खेळत. 
मातीचे सांचे करणें नि तिकीटांचा संग्रह या त्यांच्या 
आवडी होत्या. वनस्पतिसंशोधनांत सदैव गढलेले 


3 


अनुक्रमणिका 


असले तरी पुराणवस्तुसंशोधनाविषयीं त्यांना 
रुचि असे, १९४५ सालीं भारतीय नाणक मंड- 
ळानें “ नाणीं पाडण्याची प्राचीन भारतीय पद्धति ? 
या प्रब्रंघाबद्दल त्यांना ' नेल्सन राईट पदक? 
बहाल केलें होतें. 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 

प्राध्यापक साहनींच्या हयातींतच त्यांच्या संशो- 
घन-कार्याचा गौरव शास्त्रीय जगतांत झाला, 
मानाचीं आणि महत्त्वाची कित्येक स्थाने त्यांनी 
भूषविली, भारतीय वनस्पतिद्यास्त्रमंडळाच्या 
(ताळा 13०0817091 50०169 ) संस्थापकां- 
पैकीं ते एक होते. या मण्डळाच्या २९२२ 
सालच्या अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष होते. १९२१ व 
१९३८ या दोन वर्षी भारतीय विज्ञानपरिषदेच्या 
वनस्पतिश्ास्रविभागाचे अध्यक्षपद त्यांचेकडे होतें. 
१९२६ सालीं भूगर्भशास्त्रविभागाच्या अध्यक्षपदी 
त्यांची निवड झाली, जीवशास्त्रांत महत्त्वपूर्ण 
संशोधन केल्याबद्दल ' रोयळ एशियाटिक सोसायटीने 
त्यांना बर्कळे सुवर्णपदक दिलें, १९४० सालीं 
भारतीय विज्ञानपरिषदेच्या अध्यक्षस्थानी त्यांची 
योजना करण्यांत. आली. १९४७ सालीं त्यांना 
“सी, आर्‌ , रेड्डी पारितोषका?चा मान मिळाला, 
१९३२ पासून ते लखनो विद्यापीठाच्या विज्ञान- 
विभागाचे प्रमुख होते. पाटणा व अलाहाबाद 
विद्यापीठांनी त्यांना “डी, एस्‌सी,' ही सन्मान्य 
पदवी देऊन गौरविले होतें. 
भारताचा प्रतिनिधि 

प्राध्यापक साहनींच्या तीस बर्षोच्या निरलस 
विश्ञानसेवेचा आणि अविरत तपश्चर्येचा भारतेतर 
जगतांतहि गौरव झाला, १९३० सालीं केंब्रिज येथे 
ब १९३५ साठीं अम्स्टरडेम येथें भरळेल्या आन्तर- 
राष्ट्रीय वनस्पतिशास्त्र परिषदेंत ते निखातक-ज्ञाखेचे 
उपाध्यक्ष होते. १९३५ मध्यें लंडन येथें ब्रिटिश 
साम्राज्यांतील वनस्पतिविश्ारदांचे संमेळन भरलें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९ ७ 
१ / र 6 
ळ ्तु्त्मळक क 


नवभारत ठे 
श्स्टीँ र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होतें. त्यांत ते भारताचे प्रतिनिधि म्हणून उपस्थित 
होते. त्याचवर्षी पॅरिस येथें जीवशास्त्रीय संग्रह्मलया- 
च्या त्रिशतसांवत्सरिक महोत्सवांत त्यांनी भाग 
घेतला होता. लंडनच्या “ रॉयल सोसायटी'चे 'फेलो? 
(ए'. 8. 8, ) होण्याचा मान त्यांनी १९३६ मध्यें 
मिळविला. याच संस्थेच्या विद्यमाने 
१९४६ मध्यें वैज्ञानिक परिषद बोलावण्यांत 
आली होती. त्या परिषदेंतहि भारताचे प्रतिनिधित्व 
प्रा, साहनींकडे होतें. अमेरिकेच्या अकेडेमी ऑफू 
आट्स्‌ अँण्ड सायन्सेस ? या संस्थेने “ परदेशां- 
तील सन्मान्य सभासद? म्हणून त्यांचा गौरव केला, 
१९४७ सालीं इंग्लंड, युरोप आणि अमेरिका या 
देशांतील वेज्ञानिक संघटना, उपकरणीं आणि कार्य- 
पद्धति इत्यादींची पाहणी करून भारत सरकारला 
मार्गदशन करण्याच्या हेतूने शास्त्रज्ञांचे जे मंडळ 
पाठविण्यांत आलें होतें त्यांत प्राध्यापक साहनींचा 
समावेश करण्यांत आला होता, 


हा हन्त हन्त,.. 

आतांपर्यंत उछेखिलेल्या सर्व मानसन्मानाहून 
श्रेष्ठ, त्यांच्या कीर्तिमंदिराचे जणुं सुव्णशिखरच, 
असा अभूतपूर्व मान प्राध्यापक साहनींना लवकरच 
प्रात झाला, १९५० सालीं स्टॉकद्दोम येथें भरलेल्या 
आन्तरराष्ट्रीय वनस्पतिशास्त्रपरिषदेच्या अध्यक्ष- 
स्थानीं त्यांची निवड झाली होती, भारतवर्षातील 
वैज्ञानिकांना विशेषत: वनस्पतिश्यास्त्राच्या अभ्या- 
सकांना यापरति अभिमानाची गोष्ट कोणची अस- 
णार ? परंतु दु्देंबाने प्राध्यापक साहनींना, आणि 
पर्यायाने भारताला, तो मान उपभोगण्याचे नरि- 
बांत नन्हतें ! एप्रिळ महिन्याच्या त्या काळरात्री, 
भारतमातेच्या कंठांतील हा अष्टपेळ हिरा निखळून 
पडला, भारताचा हा विश्वसेमानित सुपुत्र निर्घुण 
काळाने ओढून नेला | 


न्नन्य्स्स्स् 


तुकड्यांचा प्रश्न 


“ मला पांच कोटी एकर जमीन मिळवावयाची' 


आहे, एवढी मोठी जमीन एकाच्या हातून दुसर्‍याच्या 


हातांत जात असतां जमिनीचे कदाचित्‌ तुकडे 


पडतीलहि. पण भ्रूदानांतून निर्माण होणाऱ्या क्रांतीशीं 
तुलना करतां तुकड्यांबाबतचा हा प्रश्न अगदींच 
मामुली असून वस्तुतः व्यर्थच म्हटला पाहिजे. मला 


त्याबद्दल दुःख होत नाहीं. पण मानवी हृदयाची होत 


असलेलीं शकले मात्र मला व्याकुळ करीत आहेत. 
तुकडे काय परस्परांची सदिच्छा आणि सहकार्य वाढळे 


कीं पुन्हां जोडतां येतील; परंतु सामाजिक व आर्थिक. 


विषमतेमुळे दुभंगलेलीं मानवी मर्ने पुन्हां जोडलीं 
नाहींत तर आपल्यासारख्या देशांत तरी धोका आहे. 
आम्ही वस्त्र शिवण्यासाठींच तें कापीत आहोंत... 
दुसरी गोष्ट अशी कीं, जमिनीचे लहान लहान तुकडे 


झाल्याने उत्पादन घटतें ही कल्पनाच मुळांत अनुभवास 


घरून नाहीं, या विषयावर नियोजन-समितीशींहि्‌ 


माझी चर्चा झाली होती. लहान तुकड्यांत भरपूर 


मेहनत मशागत केली तर पुरेसे घान्य उपजं शकते, 
माझे म्हणणें त्यांना पटले, ? 


भूदानाचा आदाय 

“ पुष्कळ राजकारणी लोकांची अशी समजूत आहे 
कीं दूरगामी सामाजिक आणि आर्थिक वदल सत्तेवांचून 
घडवून आणतां येणार नाहींत ... पण हा त्यांचा भ्रम 
आहे. अंतीं जे साधायचे त्याशीं सुसंगत अशी जर 
तात्कालिक उपाययोजना नसेल तर मूळच्या साध्याशीं 
अत्यंत विसंगत अशा ठिकाणीं आपण जाऊन पोचता 
'हें कम्युनिस्ट देशांच्या अनुभवाने दिसून आलें न 

क कर आहे. 
त्यांच्या पाक्रेवेने राज्यसत्तेळा अधिकाधिक वळ वं 
गेलें आणि ती गळून पडण्य 
करणारी अशी झाली, याचकरितां भदान-आंदोलन 
असा आग्रह धरते काँ, जर आपलें ध्येय शासनमुक्त 
समाजाचे असेळ तर आपण आतांच अशी परिरसि 

> €”-_ "७ ळं थति 

निर्माण केली पाहिजे कीं ज्यामु लोक अधिकाधिक 
स्वावलंबी बनतील आणि राज्यसत्तेवरील त्यांचे अव 
ल॑बन कमी होईल. । 

भूदानाचा हा जो आडाय यया अर्थाने भदानाहून 
अधिक महत्त्वाचें असे दुसरे काम आज नाहो असे 
मानून त्याकरितां जीवन अर्पण नों इतर 
कोणतेहि काम त्यापुढे गोण समजले पाहिजे. 


०० जयप्रकाश नारायण 


23 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


-- विनोबा 


ऐवजीं सर्वांना गिळंकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1] .] 
१ / र 6 
ह त्मक ७ 


नवभारत ठे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


'इजिप्तचा प्रश्न 

इजिप्तच्या प्रश्नाने आज साऱ्या जगार्चे खास्थ्य 
पार बिघडवून टाकलें आहे, वातावरणांतला तंग- 
पणा अजूनहि नष्ट झालेला नाहीं. महायुद्धाच्या 
खांइंत सारें जग ओढले जातें कीं काय अशी 
धास्ती निर्माण झाळी आहे. पिरॅमिडसू व सुएझ 
या दोन गोष्टींच्या आधारानेंच इजिप्तची ओळख 
पटवली जाते. कौतुकाचा विषय असलेल्या या 
गोष्टींशी भीतीची भावना आतां संलय़ झाली आहे, 
पाश्चिमात्य बड्या राष्टूंचे वचेख एका रात्रींत झुगा- 
रून देणाऱ्या कर्नल नासर यांच्या कृतींत ब ब्रिटिश 
व फ्रेंच साम्राज्य ह्यांच्या डावपेचांत ह्या प्रश्नाची 
बीज शोधलीं पाहिजेत, हा इतिहास सक्षमपणानें 
पाहणें फारच मनोरंजक आहे, शेभर व्षीपूर्वी 
सुएझ कालन्याची योजना सिद्ध होत असतांना सारें 
जग तिच्याकडे आश्चर्याने पाहात होतें. विज्ञानाचे 
-सामथ्ये व कल्पनेचा विलास यांचें वेधक मिश्रण 
त्यांत झालें होतें. एकशे तीन मेल लांबीचा, वाळ- 
वटांतून जाणारा ब भूमध्य समुद्र आणि तांबडा 
समुद्र यांचें पाणी एक करणारा कालवा, ही कल्पना 
जगाला थक्क करून सोडणारी होती. ती हातीं 
घेणाऱ्या स्थापत्यशास्त्रश्ञाला वेड्यांत काढणारी माण- 
सेंहि निघाली, परंतु फ्रेंचांनी फार दूरवर विचार 
करून ही कल्पना पुरस्कारली आणि तिथ्यांतूनच 
आजचा स्फोट निर्माण झाला आहे, 

ह्या वर्षाच्या २६ जुलेळा क्नेळ नासर यांनी 
सुएझ कालवा कंपनीचें राष्ट्रीयकरण केल्याचें घोषित 
कल्न दुसर्‍या महायुद्धात आधीच खिळखिळ्या 
झालेल्या ब्रिटिश आणि फ्रेंच साम्राज्यश्ाह्यांना 


३१ 


अनुक्रमणिका 


प्रा. भा. छु. आपटे 


सुएझची समस्या 


एक जबरदस्त तडाखा दिला, त्यांच्यापुढे एकदम 
जीवन-मरणाची समस्या निर्माण झाली, आणि 
तिच्यांतून पुढें युद्ध उद्भवळें, या गुंतागुंतीच्या 
प्रश्नाचा उलगडा काल्ब्याच्या पूर्वपीठिकेकडे दृष्टिक्षेप 
केल्यास सहज ध्यानांत येईल. 
थोडासा पूर्वेतिहास 

तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्र यांना जोड- 
ण्याची कल्पना मिसर देशाच्या फॅरॉनीं ( राजांनी ) 
ह. स, पूर्वे १२०० त कृतींत आणली होती. नाईल 
नदीला फाटा फोडन तो तांबड्या समुद्राला जोडला 
होता, त्यामुळें तांबड्या समुद्रांतून नाईलच्या द्वारें 
भूमध्य समुद्रांत जहाज विनायासानं जात, हा 
नाईलचा फाटा किंवा कालवा इ. स. ८०० पर्यंत 
बापरांत होता, कालान्तरानें तो लुप्त झाला, 
पुढें सोळाब्या शतकांत लुना जलमार्ग खोदून 


: काढण्याचा किंवा नवीन बनविण्याचा आराखडा 


कांहीं कल्पक स्थापत्यशास्त्रश्ञांनी तयार केला, पण 
तो केवळ कागदावरच राहिला, 
कालवा खोदण्याची कल्पना 

एकोणीताब्या शातकांत ह्या काल्याच्या कल्पनेने 
पुनः मूळ धरण्यास सुरुवात केली, फ्रान्सचा एक 
स्थापत्यशास्त्रज्ञ फॉडेनांड द लेसेप्स हा अलेकजझांडिया 
येथे नोकरीस होता, त्याच्या डोक्यांत काळवा 
खोदण्याची कल्पना बरेंच दिवस घोळत होती. तत्का- 
लीन इजिसतचा खेदीव सेदपाशा ह्याच्याशी त्याची 
चांगली मेत्री होती, लेसेप्स्ने काळव्याकरितां लाग- 
णाऱ्या सर्व सवलती खेदीव कडून मिळविल्या, सुएझ 
कालवा कंपनीची मुहूतेमेढ रोंबली गेळी, कालवा 
वाहू लागल्यापासून कंपनीनें तो ९९ वर्षेपर्यंत चाल- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५. 


॥ 1: » नवभारत 


क्र 
क 


हारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


वावा अता करार करण्यांत आला, इजिप्तचा खेदीव 
त्यावेळीं तुर्की सुलतानाचा मांडलिक असल्यामुळें 
त्याची अनुमति ह्या बनावाळा मिळवावी लागली, 
ठेसेपसूच्या भगीरथ प्रयत्नाला सुरुवात झाली, 

कालवा खोदण्यास १८५९ च्या वसंत त्र्तूंत 
प्रारंभ झाला आणि १० वषात तें काम पूर्ण झाले, 
काम चालू असतांना वेठीवर नेलेले इजिसचे 
हजारो मजूर वाळवंटाची रखरख आणि अबाळ 
यामुळें मृत्युमुखी पडळे. कालन्याचा उद्‌घाटन- 
संमारंभ १८६९ त मोठ्या आनंदांत थाटामाटाने 
साजरा झाला. लेसेप्सच्या डोळ्यांचे पारणें फिटले, 
. खेदीवशीं झालेल्या मूळ कराराप्रमाणे सुएझ कालवा 
कंपनीची मुदत १७-११-१९६८ त संपते, 

इंग्लंडची ठेकेदारी 


कालब्यांचे काम चालं असतांना इंग्लंडचे तत्कालीन 
पंतप्रधान पामस्टंन यांनी, फ्रेंच साम्राज्य या काल- 
ब्याच्या पूर्तीमुळे बलाढय होईल या भयानें त्याच्यांत 
अनेक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. बास्तविकपर्णे 
कालवा सुरू झाल्यावर त्यांतून जाणारी जास्तीत 
जास्त जहाजे इंग्लंडची होती. इ, स. १८७५ पर्यंत 
सुएझ कालवा कंपनीचे रोखे मुख्यतः इजिप्त व 
फ्रान्स यांच्यामध्येंच वाटलेळे होते. या वर्षी सुएझ 
कालवा कंपनीशी असहकार करण्यांत इंग्लंडने 
बावळटपणा केला हें इंग्लंडचें पंतप्रधान डिझरेली 
यांच्या ध्यानांत आळे आणि त्यांनी संधि साधून 
आर्थिक अडचणींत असलेल्या खेदीवकडून सुएझ 
कंपनीचे जवळजवळ निम्मे रोखे खस्तांत ग्वरेदी 
केलें. पुढें १८८२ मध्यें खेदीवने इजिप्तमध्ये 
अंतर्गत बंडाळी माजली असतांना तिच्यापासून 
काळ्याला धोका पोंचू नये म्हणून मदतीस 


ह्यातूनच इतर राष्ट्रांच्या सहकार्याने १८८८ चा 
कॉन्स्टँंटिनोपळचा करार निर्माण झाला, ह्या करा- 
राची कांहीं महत्त्वाची कलमे ध्यानांत घेणें आव- 
इयक आहे, कारण ह्या कराराचा नेतिक आधार 
घेऊन इंग्लंड आणि फ्रान्स हीं राष्ट युद्ध करीत 
आहेत, 

कलम नं. १ अन्वये कालवा, शांततेच्या काळा- 
प्रमाणे युद्धकाळांतहि सर्व राष्ट्रांच्या जहाजांना खुला 
राहिला पाहिजे, 

कालब्याची नाकेबंदी करण्याचा हक्क कोणत्याहि 
राष्ट्राला नाहीं, 


दुसऱ्या एका कलमाप्रमाणे करारांतील कोणतेंहि . 


राष्ट पोर्ट सेंद आणि सुएझ येथें काल्याचे स्वातंत्र्य 
राखण्याकरितां दोन युद्धनौका ठेऊं शकतें. 

' कलम नं. १३ मध्यें ह्या कराराने इजिप्तच्या कोण- 
त्याहि हक्कांना बाघ येत नाहीं अस म्हटलें आहे. 
ह्या कलमांचा आधार घेऊन क, नासर इजिसचें 
काल्ययावरचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करू पहात 
आहेत, तर ह्या उलट, इतर कलमांकडे बोट दाख- 
वून इजित्तने त्यांचा भंग केला म्हणून कालव्याचे 
खातंत्र्य अ्राधित राखण्याकरितां लष्करी कारवाई 
करणें प्रास झाळें असा दावा इंग्लंड व फ्रान्स यांचा 


आहे, 
नासरची कारकीदे 


सुएझ कालवा कंपनीची मुदत वास्तवीक 
१९६८ ला संपावयाची. पण राजकारणाच्या सुंदोप- 
सुंदींत ह्या वर्षाच्या लुळेंतच ती नासरनी संपुष्टांत 
आणली, 

गेल्या चार वषात नासर यांचे राजकारणांतठें 
यर हतगतीनें शीगेला पोचले, प्रथम त्यांनी इजिप्तचे 


व्वा २_ डड ह , 
इंग्लंडचे सेन्य बोलावले, काल्याचे संरक्षण राजे फरक यांना पदच्युत करून त तत रा 
पहा. ज्य्‌« 
करण्याची ठेकेदारी  इंग्लंडकडे आपोआप क्रांतीने लोकसत्ताक राज्य स्थापन केठे पुढें स्वतंत्र 
चाळून आली आणि सुएझ विभागावर त्याची आणि खयंपूर्ण इजिप्त बनविण्याचा ध्यास त्यांनी 
डव 
आर्थिक आणि लष्ठरी पकड कायमची वसली, घेतला, इजिप्तला खतंत्र करण्याकरितां सुएझ 
३२ 
अनुक्रमणिका मराठीचा निकास महाराष्ट्रचा निकास री 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«र व्ुतमिव्णा ति 


॥9 नवभारत दौ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सुएझची समस्यां 


विभागांतून इंग्रजी फौज काहून घेण्यास विनुस्टन 
चर्चिल यांना त्यांनी भाग पाडळे, हिटलरला वाक- 
विणारा चर्चिल कालमाहात्म्य ओळखून नासरला 
नमला. १८ जून १९५६ ला शेवटच्या इंग्रज सोजि- 
रानें सुएझचा किनारा सोडला, 
आस्वान धरण 

इजित इंग्रजांच्या दडपणांतून मुक्त झाल्यावर 
त्याला आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याकरितां नासर 
यांनी आखान धरणाची योजना घेतली. इजिसचें 
सारें जीवन नाईलवर अवलंबून आहे. आसान 
धरणाची प्रचंड योजना पूर्ण झाल्यास हजारो एकर 
रेताड जमिनीचे नंदनवनांत रूपांतर होणार होतें. 
पण हें सुखस्वप्न सत्यसृष्टींत उतरविण्याकरितां धनिक 
राष्ट्रांचे साहाय्य हवें होतें. सुएझ काल्याच्या भौगो- 
लिक आणि राजकीय महत्त्वामुळें आखान धरणा- 
सारख्या प्रचंड योजनेस इंग्लंड व अमेरिका हीं राष्र 
आथक मदत देण्यास तयार होतीं. १७ 
डिसंबर १९५५ ला त्यांनी अमेरिकेकडून ५६ 


दशलक्ष डालसं व जागतिक बँकेकडून २०० 
दरालक्ष  डोलसं इजिप्तला धरणयोजनेकरितां 


मिळतील असें अमेरिकेने जाहीर केलें. फक्त या 
घोषणेस त्या त्या देद्यांच्या लोकसमांकडून (?81118- 
19९1. ) संमती मिळावयाची होती. ह्या देणगी- 
मार्गे राजकारण दडलें होतें हें सरवोना माहीत होतें. 
ह्या आर्थिक मदतीच्या घोषणेपूर्वी झेकोस्लोन्हाकियाने 
इजिप्तशीं त्याला इास्त्नास्त्रे पुरविण्याचा केलेला 
करार आणि सोविएत रशियाने आसान धरणा- 
करितां देऊं केलेली २०० डॉल्स मदत. ह्या 
गोष्टींची दववल अँग्लो-अमेरिकनांस होती, शिवाय 
इजित, इंग्लंडच्या मध्यपूर्वसंरक्षणयोजनेंत शिरणार 
नाहीं असे नासर यांनी स्पष्ट केढे होतें, याच 
खुमारास त्यांनी आपल्याला बगदादकरारांत 
अडकवून घेण्यास नकार दिला होता 

नासर यांचे स्वातंत्र्यप्रेम आणि महत्त्वाकांक्षा 


त्यांच्यांत सखातंत्र्याचे वारें 
भरून दिले. त्यामुळे, त्यावेळीं इंग्लंडची 
जॉडनश्ीं होत _ असलेलीं राजकीय बोलणी 
फिसकटलीं. कम्युनिस्ट चीनला मान्यता द्यावी या 

च्या ठरावाचा अरबराष्ट्रांनीं पाठपुरावा केला 
येथपर्यंत नासर याच्या राजकारणांतील यशाची 
केमान एकसारखी झपाट्याने चढत होती, पण 
अमेरिका व इंग्लंड यांचा त्यांच्यावरचा विश्वास कमी 
होत होता. अमेरिकेंतील कपाशीची पैदास करणाऱ्या 
विभागांतील लोकांना इजिस्तची दोस्ती कधींच 
नको होती. कारण आसान घरणाचें स्वझ साकार 
झाल्यास इजिसचा लांब घाग्याचा कापूस अमेरिकन 
कापसास मार्गे टाकण्याचा बराच संभव होता. 
अमेरिकेंतील वजनदार ज्यूंना इजिप्तचे व अमेरि- 
केचें फाटावें असेंच वाटत होतें. त्यांचें चिमुकले 
राष्ट्र इझराएल, व इजिप्त यांच्या विळ्या-मोपळ्या- 
च्या संबंधामुळें ते इजिप्तवर नाराज होते. या घटना 
घडत असतां वॉशिंग्टनमध्ये रशियानें देऊं केलेल्या 
आस्वान घरण-योजनेच्या मदतीबद्दल शंका निर्माण 
झाल्या. रशियन गटांत सामील होण्याचा बागुलबुवा 
दाखवून नासर अमेरिकेकडून पेसे उपटण्याचा 
डाव टाकीत आहे असें मत ब्यक्त करण्यांत 
येऊं लागलें. खोल चौकशीअंती आस्वान घरणास 
रशिया पैसे पुरविणे शक्‍य नाहीं असें समजलें 
तेन्हा आस्वान घरणयोजनेस अमेरिकन मदती- 
खेरीज दुसरा मार्ग नाहीं अशी अमेरिकनांची: 
खात्री झाल्यावर, बगदाद-करार व मध्यपूर्व संरक्षण 
संघ यांशी असहकार पुकारणाऱ्या व कम्युनिस्ट 
चीनला मानता द्या अशी भूमिका घेणाऱ्या नासरला 
सीधा? करण्याचें त्यांनीं ठरविले, 


सुएझ कंपनीचें राष्ट्रीयीकरण 


१९ जुळेला इजिप्तचा परराष्ट्रीय वकील, नासर 
यांनी अमेरिकेची मदत घेण्याचें ठरविळें आहे. 


पुढाकार घेऊन 


एवढ्यावर थांबली नाहीं. त्यांनी अरराष्ट्रांचा असे डल्लेस यांना कळविण्यास गेला, त्याला 
न, भा. ५ ३३ 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 

अनुक्रमणिका "सी 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अमेरिका आस्वान धरणास मदत देणार नाहीं असें 
सांगण्यांत आले, याचवेळीं नासर ढे टिटो ब पंडित 
नेहरू यांच्याशी ब्रियोनी येथे बोलणीं करण्यांत 
गुंतले होते. केरोळा परत आल्यावर त्यांना 
अमेरिकेचा नवा निर्णण समजला, त्यांचें 
सारें राजकारण फसले, अमेरिकेच्या निणेया- 
सुळे घरांत फजिती व बाहेर हंसे होण्याची 
पाळी आली. ह्यावर तोडगा म्हणून नासरनीं 
सुएझ कालवा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केल्याचे 
घोषित करून इंग्लंड-अमेरिकेवर मात केली. विशे- 
षत: इंग्लंडच्या पोटांत ह्यामुळें भीतीचा गोळा 
उठला, मध्यपूरबैतून मिळणारें तेल व सुएझमधून 
चालणारा ब्यापार यांवर गदा आली. आर्थिक 
मदत काहून घेतली असतां नासर मुठींत नाक 
घरून शरणागती पत्करेळ व आपल्या गटांत सामील 
होईल ही अँग्लो-अमेरिकनांची कल्पना पार फसली 
आणि त्यांच्यापुढे नवीन पेचप्रसंग निर्माण झाला, 
करारभंगाची हाकाटी 


नासर यांच्या घोषणेवर इंग्लंड व अमेरिका येथील 
चृत्तपत्रांतून त्यांनी १८८८ च्या कास्टॅंटिनोपलचा 
करार झोडला म्हणून हाकाटी सुरूं झाली, राज- 
कारणांत करारभंग करून त्याचा आपल्या सोईप्रमाणें 
अथे लावण्याची प्रथा फार पुरातन आहे. नासर 
यांनी इझराएलचीं जहाजे कालव्यांतून जातांना अडवून 
जसा करारभंग केला तसाच करण्याची पाळी दोस्तर 
राष्ट्रांवर पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांत आली होती 
पण त्यांच्या सुदैवाने ती टळली, दुसऱ्या महायुद्धांत 
इंग्लंडचा पराजय होण्याची वेळ आल्यास स॒एझ 
कालवा उडवून द्यावा अशी आज्ञा विन्स्टन चाचल 
यांनींहि दिली होती. 
पेंचभ्रसंग सोडविण्याचे प्रयत्न 

अनपेक्षितपणे उत्पन्न झालेला कालन्याचा पेच- 
प्रसंग सोडविण्याकरितां इंग्लंड व फ्रान्स यांच्या 
हालचाली सुरूं झाल्या, लंडनला ११ राष्ट्रांची परि- 


डे 


अनुक्रमणिका 


षद बोलाविण्यांत आली. तिच्यावर इजिस्तनें बहिष्कार 
घातला, भारताचे श्री. कृष्ण मेनन यांनी एक मसुदा 
तयार केला. इजिप्त तो मान्य करण्याची शक्‍यता होती 
पण इंग्लंडला तो पसंत नन्हता, पुढें ओस्टेलिवाचे 
पंतप्रधान रोबर्ट मेनझित यांच्या नेतृत्वाखाली "५ राष्ठंचे 
शिष्टमंडळ नासर यांच्याशी बोलणी करण्याकरितां गेलें, 
पण समेट घडून आला नाहीं. तदनंतर १५ ऑक्टो- 
बरच्या सुमारास अँग्लो-फ़रचांनी कालवा वापर कर- 
णाऱ्या राष्ट्रांचा संघ स्थापन केला आणि त्याला अमे- 
रिकेन आपली संमति दिली. इजिपतनेंहि आपला मसुदा 
तयार करून ह्या संघाशी बोलणीं करण्याची तयारी 
दर्शविली, ह्या वाटाघाटीच्या मुळाशीं इंग्लंड, फ्रान्स 
व अमेरिका यांचा, इजिसतनं काल्याचे आंतरराष्ट्रीय 
स्वरूप मान्य करून त्याच्या दैनंदिन न्यवहारांतहि 
आंतरराष्ट्रीय नियमन स्वीकारावे असा महत्त्वाचा 
मुद्दा ह्वोता, ह्या उळट, नासर यांचा, इंग्लंड व फ्रान्स 
यांनी इजिप्तचे कालब्यावरचें सार्वभौमत्व मान्य 
करावें व त्याचा नित्याचा ब्यवहार इजिप्तकडेच 
असावा ह्या गोष्टींवर भर होता, अशा ह्या परस्पर- 
विरोधी तत्त्वात तडजोड निघण्याची शक्‍यता 
नव्हती. सुएझ कालबा कोणत्याहि राष्ट्राच्या जहाजास 
च्ुखा कु असे ह्यापूवीच जाहीर करून 
नासर यांनी कालब्यावर आपलें सार्वभौमत्व अस- 
ल्याचें गृहीत घरले होते, सुएझ कालवा कंपनी- 
च्या राष्ट्रीयीकरणापासून रोखेदारांचे नुकसान होऊं 
नये म्हणून पॅरिसच्या वायदेबाजारांत असलेल्या 
भावाप्रमाणे रोख्यांची किंमत देण्याचें आश्चा- 
सन नासर यांनी दिलें, इंग्लंड ब अमेरिका यांना 
बिरोधून ते त्यांचा रोष पत्करीत होते पण कायदा 
आणि नेतिक आधार या दृष्टीनें त्यांची बाज 
होती, ग 


बोलणीं फिसकटल्यानंतर 


उप्झ कालाची बोलणीं फिसकटणार असा 
रंग दिसत असतांना दि. १९ ऑक्टोबरला जॉ्ड 


भक्कम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत द्र 


क मक र्त 4 
60062 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सुएझची समस्या 


ननें आपल्यावर इझराएलचें आक्रमण झाल्याची 
तक्रार केली, लागळीच हा प्रकार इंग्लड व फ्रान्स 
यांनी दिलेल्या चिथावणीनेंच इझराएलनें केला असा 
इश्यारा मॉस्को रेडिओनें अरब राष्ट्रांस दिला, शिष्टाई 
सफल होत नाहीं हें पक्के झाल्यावर इझराएलला दंगा 
उठवण्यास सांगून कालवा - विभागांत शांतता 
राखण्याच्या निमित्ताने सेन्य घसविण्याची कारवाई 
इग्लड व फ्रान्स हीं राष्ट करीत होतीं असें दिसतें 
ह्या वेळीं इंग्लंड व फ्रान्स यांच्या झालेल्या गुपत 
भेठकी आणि फ्रान्सच्या परराष्ट्मंत्र्यांनी कांहीं 
आकस्मिक घटनेमुळे काळब्याच्या. प्रश्नास निराळें 
वळण. लागेल म्हणून केलेली सूचना, वरील 
विघानास पृष्टी देतात, 

दि. ३० ऑक्टोबरला इझराएलनें सुएझच्या 
परिसरांत हल्ला चढविल्याची बातमी येऊनं थडकली 
इजिसने प्रतिहल्ले केले, समेटाची आशा नष्ट होऊन 
युद्धाला तोंड लागलें, इंग्लंड व फ्रान्स यांनी 
आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग घोक्यांत आल्यामुळ १८८८ 
च्या कराराप्रमाणे त्याचें संरक्षण करणें आपलें 
कर्तन्य असल्याचें जाहीर केळे. इजिप्त व 
इझराएळ यांना १२ तासांत युद्धविराम करा 
नाहींतर कालवा - विभागांतील मोक्याची ठिकाणें 
घेणें भाग पडेल' असा निर्वाणीचा खलिता 
घाडण्यांत आला, युद्धविराम झाला नाहीं. तेन्हा 
इंग्लड व फ्रान्स यांनी दि. ३१११०1१९५६ 
ला इजिप्तवर चाल केली, पुढें ५ दिवसांत पोर्ट 
सैदमध्यें इजिप्तच्या सैन्यानें शरणागतीची भाषा 
सुरू केली. सत्तेपुढें इजिततची बाजू लंगडी पडली. 
गंभीर परिस्थिति 

इंग्लंड व फ़रान्स यांच्या आक्रमणाचा सर्वत्र निषेध 
झाला, त्यांचा मित्र अमेरिका ह्यानें त्यांना युद्ध 
थांबविण्याची सूचना केळी आणि अमेरिकेकडून 
मिळणाऱ्या युद्धसाहित्याचा उपयोग इजित्तमध्ये 
करतां येणार नाहीं असेंहि बजाविण्यास कमी केलें 


अनुक्रमणिका 


नाहीं. इजित्तवर हल्ला होण्यापूर्वी ५१६ दिवस पोलंड 
व हंगेरी येथे सोबिएतविरोधी निदशेने झाली, 
आंतरराष्ट्रीय परिल्थिति गंभीर होत चालल्याचे 
पाहून संयुक्त राष्टंच्या सुरक्षा मंडळाची तांत- 
डीची बेठक बोलविण्यांत आली. तिच्यांत 
इंग्लंड व फ्रान्स यांनी ताबडतोब युद्ध थांबवावे असा 
ठराव मांडला गेला. इंग्लंडनें प्रथमच व्हेटो वापरून 
तो ठराव हाणून पाडला, 
संयुक्त राष्ट्रांचा आमसमेची बेठक 

ह्याच परिषदेच्या सूचनेप्रमाणे दि. २-११-१९५६ 
ला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेची बेठक झाली 
आणि तींत इंग्लंड व फ्रान्स यांनी यंद्धविराम 
करावा, सेन्ये मार्गे घ्यावींत आणि संयुक्त राष्ट- 
संघाच्या सभासदांनी युद्धयमान राष्ट्रांस शास््रास्त्र 
पुरवू नयेत असे ठराव पसार करण्यांत आले. पुढें 
संयुक्त राष्ट्संघांने जनरल सेक्रेटरो इॅमरशील्ड यांना 
काळवा-विभागांत पोलीस बंदोबस्त करण्याकरितां 
आराखडा तयार करण्याचा अविकार देण्यांत आला 
अमेरिकेनें ह्या ठरावास पाठिंबा दिला. संयक्त 
राष्टांच्या सेन्यावर मेजर जनरल बर्न्स यांची नेम- 
णूक झाली आणि सुएझला जाण्याच्या मार्गावरील 
टप्पा म्हणून ते नेपल्सला रवाना झाले, इंग्लंड 
व फ्रान्स यांनी संयुक्त राष्टांच्या सैन्यास प्रथम 
विरोध दशवून पुढें कांहीं अटींवर त्यांनी सएझ 
विभागांत यावें असें मान्य केलें संयुक्तराष्टदल 
कार्यक्षमतेने कालयाचें रक्षण करीत आहे असें 
दिसून आल्यावर इंग्लंड व फ्रान्स बहुतेक नाताळ- 
पर्यंत सेन्य काढून घेतील असा रंग दिसतो. मेजर 
जनरल बन्सं यांनी युद्धयमान राष्टांमध्यें तळ ठोकून 
(पप61 80882) बफर स्टेट निर्माण केलें 
आहे, जागतिक युद्धाची भीति सध्यातरी कमी 
झाली आहे, 


ह्या सर्व प्रकरणांत इंग्लंड व फ्रान्स यांनी युद्धांत 
पदापण करून चूक केली असे म्हटलें पाहिजे, ज्या 


३५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वणा 
श्र 
क ॥४ नवभारत 


क 


हारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


अररराष्ट्रांच्या सहकार्यावर त्यांचा तेलपुरवठा 
अंवलंबून आहे त्यांचे वैर पत्करले, आंतरराष्ट्रीय 
महत्त्व कमी करून घेतलें आणि घरीं व बाहेर निषेघ 
करून घेतला, रशियाचाहि सुएझ विभागांत चंचु- 
प्रवेश करून घेण्याचा डाव सध्यां हुकला आणि 


तेवढ्यापुरता इंग्लंडचा विजय झाला अस समाधान 


मानण्यास जागा आहे. नासर यांना नैतिक 
दृष्ट्या त्यांची बाजू कितीहि मजवूत असली तरी 
बड्या घेंडांच्या लह्ठालट्टींत राजकारणाचे पाऊल 
जपून न टाकल्यास लहानग्या राष्ट्राची गठडी कशी 
वळते याची पूर्ण कल्पना आली, 


युद्धांच्या घामधुमींत अंग्लो फ्रेंचांनी जवळ-. 


जवळ ६९ जहाजे कालब्यांत बुडविली अर्स तज्ज्ञांचे 
मत आहे. तीं काढण्यास ६८ महिनें लागतील, 
तोंवर वाहतूक सुरू होणार नाहीं, 
मिटतें घेण्याची आवश्‍यकता 

युध्यमान राष्टांत शांतता नांदाबयाची असल्यास 
उभय पक्षांनी कांहीं मुद्‌द्यांवर पूर्ण विचार करून 
मिटतें घेतलें पाहिजे. 


१ इंग्लंड व फ्रान्स यांनी कालब्यावरची जुनी 
मालकी सोडली पाहिजे, त्यांनी इजिप्तच्या सार्व- 
भौमत्वाला मान दिला पाहिजे. 


२ इजिसनें सार्वभौमत्वाच्या ( 5०0एह'ट- 
ट0(४ ) कल्पनेस मुरड घालून आणि काल्य्याचें 
आंतरराष्ट्रीय महत्त्व जाणून, संजंधित राष्ट्रांच्या 
सहकार्याने काल्बयाच्या दैनंदिन न्यवहाराचा प्रश्न 
सोडवावा, 


३ कालवा सर्व राष्ट्रांना खुला असावा, 


४ इंजित्त व अर राष्ट्रे यांनी १९४८ पासून 
अस्तित्वांत आलेल्या इझराएल ह्या ज्यूंच्या राष्ट्रास 
झान्यता द्यावी, 


अनुक्रमणिका 


लुलसीरामायण 


ज्या लोकांनीं रामायणे लिहिलीं आहेत, त्यांनींहि 
आपापल्या आवडीप्रमाणं लिहिलें आहे. आतांच मीं 
ठुलसी-रामायणाऱचा उल्लेव केला, उत्तर प्रदेशांत व 
बिहारसारख्या इतर प्रातांत ज्या घरांतून थोडे बहुत 
वाचणारा मनुष्य असतो, त्या घरांत तुलसी-रामायण 
अवइ्य असते. बायत्रल किंवा कुराण ह्यांच्या प्रती 
जशा कोस्यवधि विकल्या जातात, आणि प्रत्येक खिस्ती 
किंबा मुसलमान मनुष्याच्या घरीं त्या आढळतात, 
तशीच तुलसीरामायणाची स्थिति उत्तर प्रदेशादि प्रांतांत 
आहे. पण वाल्मीकीनें जसें रामायण लिहिलें तसे ते 
तुलसीदासांनीं लिहिलें नाहीं. दोहोंत पुष्कळ फरक 
आहे. उदाहरणार्थ, वाल्मीकि-रामायणांत जी अूद- 
वघाची कथा आहे तिचा तुलसीरामायणांत पत्ता 
नाहीं. कोणा मनुष्याच्या निंदेमुळें किंवा लोकापवादा- 
मुळें रामाने सीतेचा त्याग केला, असा तुल्सी-रामा- 
यणांत कोठेंच उलेख नाहीं. तुलशीदास्जींचा राम 
सीतेचा त्याग करीत नाहीं, तो त्याग करूंहि. शकत 
नाहीं. कारण सीता रामाचे एक अंगच आहे. महादेवा- 
बरोबर ज्या प्रमाणे पारबती जोडलेली आहे, तशीच रामा- 
बरोबर सीताहि जोडलेली आहे. म्हणून रामानें सीतेचा 
त्याग केल्याची कथा तुलसी-रामायणांत नाहीं किंबहुना 
राम स्वर्गास गेल्याचाहि उलेख केलेला नाहीं. राम 
आमच्यासाठी येथे हजरच आहेत, अशी भावना 
तुलसी रामायणांत निर्माण केली आहे. आणि राम 
निरंतर जन्म घेत असतात. ज्या ज्या वेळीं आपल्या 
चित्तांत पवित्र भावनांचा उद्य होतो त्या त्या वेळीं 
रामाचाच जन्म होत असतो. आणि जेथे राम तेथ 
रामाची भक्ति, म्हणज सीता असतेच. तुलसीदासानें 
सीतेला भक्तीच्या रूपांत पाहिलें. तुलसीरामायणांत 
तर रावण सीतेला घेऊन गेला होता ही घटनासुद्धां 
नाहीं. पुल्सीदासांनी लिहिलें आहे कीं खरी सीता 
लपवून ठेवण्यांत आली आणि तिच्याजागीं एक 


मायावी सीता निमीण करण्यांत आली, आणि ती 
रावण घेऊन गेला. 


-- विनोबा 


३६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शॉ. आणि चेस्टर्टन यांचें वाडमय मी अतिशय 
आवडीने वाचळें, आणि त्यांच्या प्रतिभेने निर्माण 
केलेल्या विश्वांत विहार करून पुष्कळच शिकलो. 
पण आतां मला वाटतें कीं या दोन लेखकांतील 
वादांचा, त्यांच्या प्रकृतिभिन्नत्वाचाच, माझ्यावर 
-अधिक खोळ परिणाम झाला. या दोन व्यक्ति 
आधुनिक काळांतील दोन प्रमुख विचारप्रणालींच्या 
प्रतिनिधि वाटतात. 

चेस्ट्टन म्हणत असे, अहो, समाजसुधारणा, 
समाजक्रांति म्हणून जें तुम्ही लोक घोकीत असतां 
त्यांतीळ “ समाज ? पदाचा तुम्हीं कधीं बिचार 
केला आहे कां ! समाज हा एक मोठा, विचित्र, 
जगड्व्याळ प्राणी नाहीं; गोंद्या, हरी, पांड्या यांनीं 
बनलेला आहे तो. किंबहुना, मनुष्य ही इतर सजीव 
सृष्टीची * जात ? होऊं शकत नाहीं; प्रत्येक माणूस 
£ माणूस ? असतो, सुधारक वर्ग गोंद्यावर प्रेम 
करीत नाहीं, ' मानवते. वर करतो, गोंद्याला तो 
जाणीत नाहीं. दलित? वगाच्या सुधारणेसाठीं पुस्तके 
लिहील व लढाया खेळेल, पण एखादा शेतकरी 
दिसल्यास त्याला किळस येईल, त्याच्या आश्या, त्याचे 
विचार, बाजूला राहातात आणि उन्नतीच्या मार्गावर 
.त्याला खेंचळें जातें. इच्छा असो वा नसो, त्याचीं 
पावलें त्या ध्येयाकडे वळविलीं जातात. रुसोनें म्हटल्या- 
प्रमाणें स्वतंत्र बनण्याचीहि सक्ति केली पाहिजे. 

रूढिप्रिय लोकांना असें वाटतें, आणि तें कांहीं 
चूक मानतां येणार नाहीं, एखादा गरीब माणस 
विडी ओढतो, त्याला सांगायचे की, खबरदार 
तंबाकूनें कॅन्सर होतो, तो विशिष्ट लोकांनाच, विशिष्ट 
ऱवेळीं, सार्वजनिक आरोग्यखात्याच्या परवानगीने 


३७ 


अनुक्रमणिका 


श्री. गं. रा. पटवधन 


मतें आणि मतभेद 


ओढतां येईल, त्याच्या खोपटांत तो चूल मांडतो. 
व. प्रति-डोई आवश्‍यक चौरसफूटांहून तें ल्हान आहे 
या कारणास्तव तें उध्वस्त केलें जातें. मूल शोंबडें 
असल्यास गोंजारण्याची मनाई व्हावी. सारांश म्हणजे 
शासारख्या लोकांना घनीभूत, साक्षात्‌, माणस 
रुचत नाहीं; त्यांना काल्पनिक ध्येयाकडे वर मान 
करून कूच करणारी संख्या दिसते. 

पण खरोखर शाला तसें म्हणायचें नव्हतें, त्याला 
किळस होती दारिद्याची-आणि दारिद्यांचीहि. व्यक्ति 
म्हणून किसान कामगाराला तो जवळ करायला 
तयार नव्हता, कारण त्याला तें ढोंग वाटत असे. 
लहान मुलाला देवी झाल्यावर रात्र रात्र जागून 
त्याच्या खस्ता काढाव्या यांत माया दिसते खरी, पण 
देवी होऊंच नयेत अशी स्वच्छता व्यवस्थेत आणली 
तर ? आंधळ्याची काठी म्हणून कुणी जन्म काढला 
तर तें प्रशंसनीय, पण त्यापेक्षां, शस्त्रक्रियेने कां 
होईना, त्याला डोळाच दिला तर ? 

कांहीं लोकांना इतरांचे श्रम लुबाडण्याची संधि 
मिळावी आणि अशा श्रीमंतींतून त्यांनीं औदार्याचे 
पाट वाहवावेत याची सुधारकांना चीड येते, ती 
दयाबुद्धीच नको, ती माया नको. ज्यांना दिलें जातें 
ते मिंधे बनतात, जे देतात ते दांभिक, स्वार्थ 
साधल्यावर मग त्याचा “ त्याग ? करणें बाईट 
प्रत्येकाने आपापलें नीट भोगावे 

सुधारणावादी लोक अशा रीतीनें न्यायाच्या 
मूल्यावर भर देतात, त्यामुळें अर्थातच त्यांच्या 
विचारांना व कल्पनांना एक विशिष्ट घाट येतो, 
शोचे वाड्य़य वाचतांना इस्पितळांत वापरून येतो 
तसा जंतुघ्न औषधाचा सूक्म वास येतो. रूढिप्रिय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1 _) 
7./. १५ 
“फिव्म ट्र य 
॥6४नवभारत ह 
€स्शै 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


लोक प्रेमाचे मूल्य मानतात, आयुष्य हे मर्यादित 
आहे. पूर्ण सुधारणा उगवणार असेल तेव्हा उगवो; 
व्यक्तिव्यक्तीचें सुख हें प्रेमावर, स्नेहावर, ममतेवर 


अवलंबून आहे असा त्यांचा आग्रह आहे, सुधारणेला 


विरोध नाहीं; ' यानि अस्माकम्‌ सुचरितानि तानि 
उपास्थानि । नो इतराणि |? असेंच त्यांचें मत आहे, 
पण चेस्टटन म्हणतो, माणसाची सुधारणा, माणसा- 
साठीं सुधारणा; सुधारणेसाठी माणूस नव्हे. 


युरोपीय संस्कृतींत वरील दोन प्रवाह खिस्तवादी 
व मार्क्सवादी असे आतां विभिन्न झाले आहेत, 
ग्रीकांत देखील जेव्हां प्लेयो एक आदर्श गणराज्य 
रेखाटत होता तेव्हां 0119111883 प्रेमपंथी अनेक 
धर्म प्रचलित होते. खिस्ती धर्माचें मुख्य प्रमेय 
हेंच आहे कां विश्व सदोष, अपूण आहे व देवाने 
त्याची पूर्तता होण्यासाठीं मानवरूपाने जन्म घेतला, 
खिस्त श्रीमंत लोकांवर कोरडे ओढी व गरीबांची 
कड घेई, पण * श्रीमंत? व “ गरीब वर्ग म्हणन 
नव्है; तर प्रत्येक माणसाला देवदत्त आत्मा आहे 
म्हणन. माक्‍संचा तर असा विश्वास होता कीं स्वर्ग 
हा प्रथ्वीवर नांदू शकेल, त्यासाठीं श्रमजीवी लोकांनीं 
फक्त अन्यायाची शुंखला तोडली पाहिजे, 


न्याय व प्रेम या दोन मूल्यांत पदोपदी फरक 
आढळतो. अनेकदां , कुटंबसंस्थेचें माहात्म्य स्तवत 
असतां असे दाखविलें जातें कीं स्त्रीचा * आई ' 
म्हणुन झालेला आविष्कार इतर सर्व दोषांना झांकून 
टाकतो. पण खोल विचार केल्यास ही प्रेमानें दोष 


शट 


अनुक्रमणिका 


तोळून धरण्याची पद्धत त्याज्य वाटत नाहीं काय? 
दोषहि नको व तें प्रेमहि नको असें म्हणावें काय ?' 


जखम व मलम, चूक व क्षमा, यांची आवइयकता, 
यांचें अस्तित्वच वांछनीय नाहीं. 


शिवाय प्रेमाचा मार्ग हा न्यायाच्या मार्गाहूनहि 


खडतर आहे. जेन ऑस्टिनच्या ' मॅन्स्फील्ड ? पार्क 
नामक एका कादंबरींत एक अधंश्रीमंत, सुशिक्षित 
व अभिरुचिसंपन्न तरुणी कांहीं दिवस तिच्या गरीब 
नातेवाईकांकडे गोंगाट, असखच्छता, रोग यांचा 
अनुभव घेत राहिली, त्याचें फार मार्मिक वणन 
आहे. भाईं-भाईं म्हणन गळ्यांत गळा' टाकणें सोपें 


आहे पण अंत:करण जडणें व जोडणें दुरापास्त, 


असतें 

सुवणमध्य गांटूं इच्छिणारे लोक याहि दोन 
मूल्यांमध्ये, ब त्यामागील स्वभाव व शीलांमध्ये सांघे 
घालण्याचे प्रयत्न करतील, मला एक निराळाच 
विचार सुचतो, जीवनाच्या सर्वकष वैचारिका, किंवा 
जीवनाचीं निरतिशय मूल्ये, यांना डावळूनच सर्व 
लोक बराच काळ, व बरेच लोक सर्व काळ, जगतात. 
इतिहास छोट्या गोष्टींनी व कृतींनीं घडतो. सुदेवानें 
त्यांत कुठलीच कार्यकारणसंगति दिसत नाहीं. पण 
यामुळें मतें व मतभेद व्यक्त करण्याचें मात्र थांबवू 
नये. मनोरंजक असलें तरी निरुपयोगी आहे. म्हणा 


हवे तर तुम्ही; मी असेच प्रतिपादणार कीं 


निरुपयोगी असले तरी मनोरंजक आहेत ते. 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. _) 
7../. १५ 
वित 9) य 
॥४ नवभारत 
है नि >३५ 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


श्री. म, वि. भिडे 


परलोक संशोधनांतील कांहीं अद्‌भुत प्रयोगं 


मनुष्याला मरणोत्तर अस्तित्व असतें किंवा 
नाहीं या प्रश्नाचा ऊहापोह धर्मातून व तत्त्वज्ञाना- 
मधून प्राचीन कालापासून केलेला आढळतो, 
कठोपनिषरदांत नचिकेताची कथा आहे, तिच्यामध्ये 
त्यानें यमापाशीं तीन वर मागितले होते. त्यांपैकी 
एक वर - “' येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये5 स्ती त्येके 
नायमस्तीति चेके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्तवया5 हं 
वराणामेष वरस्तृतीयः || ” असा होता. मनुष्य 
मेल्यानंतर त्याचें अस्तित्व कायम रहाते असें 
'कांहीं लोक म्हणतात, तर त्यांचे उलट तें नष्ट होते 
असे दुसरे म्हणतात. तेव्हां ह्याच्या बद्दल मला' 
सत्यज्ञानाचा उपदेश करावा, ह्या प्रश्नाचे “' शरीर 
नष्ट झालें तरी आत्मा कायम रहातो ? अशा 
अर्थाचे उत्तर देऊन त्याबद्दह कठोपनिष- 
दांत चर्चा केलेही आहे, बहुतेक धमोनीं 
मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्व मानलेळें आहे, पण 
त्याबद्दल त्यांच्या शिकवणुकीमध्यें महत्त्वाचे फरक 
आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदूधर्माप्रमाणे कांही धर्म 
मरणानंतर मनुष्याला स्वकर्माप्रमाणें इह्द लोकीं पुन- 
जेन्म ध्यावा लागतो असे मानतात. तर खिस्ती- 
धर्माप्रमागे कांहीं धर्मे परमेश्वर मनुष्याचे कर्मानुसार 
त्याला चांगली किंवा वाईट गति एकदमच देतो असें 
मानतात. सामान्यतः लहानपणीं मनुष्याला त्याचीं 
मातापितरें आपले धर्माचें शिक्षण देतात; व प्राय: 


त्याच धर्मावर श्रद्धा ठेवून तो आचरण करीत 
रहातो, परंतु इतर धमाच्या निराळ्या शिकवणुकीकडे 
त्याचें लक्ष गेलें म्हणजे कोणत्या घर्माची शिक- 
वणूक खरी मानावयाची असा साहजिकच प्रश्न 
उद्भवतो व त्याचें मन साशंक होतें. 
परलोक संशोधनाचा प्रारंभ 

सतराव्या शतकापासून भौतिक शास्त्रांत झपा- 
ट्यानें प्रगति झाळेली आहे. व त्यामुळें घर्मोमधून 
सांगितलेल्या कांहीं कांहीं गोष्टी चुकीच्या आहेत 
असें स्पष्ट दिसून आलें आहे. उदाहरणार्थ, पृथ्वी 
सपाट नसून गोळ आकाराची आहे, सूर्य तिच्या 
मोंबती फिरत नसून तीच आपल्या भोंवतीं व 
सूर्याभोंवतीं नित्य फिरत असते, वगेरे- अशाप्रकारचे 
शोधामुळे धर्मग्रंथांतील सिद्धांताबद्दढ अधिकच 
संशय उत्त्पन्न झाला, कारण कांहीं गोष्टी खोट्या 
ठरल्या तर इतर तरी खऱ्या असतील किंवा नाहीं 
असा साहजिकच संदाय उत्पन्न होतो. भौतिक 
शास्त्रांचे प्रगतीमुळे बुद्धिवादाळा प्राधान्य येऊन 
घर्मावरील श्रद्धा कमी होत जाऊन नास्तिकवाद व 
अज्ञेयवाद ह्यांचा झपाट्यानें प्रतार होऊं लागला, 
अश्या स्थितींत सुमारें शंभर वर्षापूर्वी परलोक- 
संशोधनास प्रारं झाला, अमेरिकेंत फॉक्स नांवाचें 
एक कुटुंब एका खेड्यामध्ये, भुताटकीचे प्रकार 
होत असलेल्या एका घरांत, रहात असे. तेथें 


१ परलोक संशोधनावर प्रस्तुत लेखकाने “ नवभारत 'चे जुळेचे अंकांत एक लेख प्रसिद्ध केळा होता. 
त्यावर एका बुद्धिवादी लेखकाने ' आपली बुद्धिवादी परंपरा ? ह्या शीर्षकाखाली 'नवभारतः्चे सप्टेंबरचे अंकांत 
प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखांत टीका केलेली आहे. जुलेच अंकांतील लेखांतील कांहीं विषयांचा उलेख प्रस्तुत 
लेखांतहि आला आहे. तेव्हां त्या विषयांसनधीं योग्य स्थळीं टीपा देऊन प्रस्तुत लेखकाची भूमिका स्पष्ट केळी 
आहे. वरील टीकाकाराचा उलेख पुढील टीकांतून बुद्धीवादी ' म्हणून केला आहे. 


३९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


«- तण 
2३८ 
क /किनवभारत 
क ्ि । 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कांहीं प्रयोग केळे गेळे, त्यावरून भुतांशीं म्हणजे 
मुतात्म्यांशीं कांहीं विरिष्ट पद्धतीनें संवाद करतां 
येतो असें दिसून आलें. त्या घरांत दारावर, घड- 
वंचीवर वगेरे ठोके पडत असत. तेब्हां प्रत्येक 
अक्षराला कांहीं ठोके ठरवून ते भतालठा समजाऊन 
देऊन प्रयोग केले. विचारलेल्या प्रश्नाला भुताकडून 
सुसंबद्ध उत्तरें मिळाली व भुताने सखतः:संबंधीं 
सविस्तर माहिती दिली, त्या घरांत एका माणसाचा खून 
झालेला होता; त्यांचं तें भूत होतें. त्यानें सवत:चे 
खुनाबद्दल जी माहिती सांगितली तिचेबद्दळ 
शोध करतां योग्य पुरावा मिळून ती सर्व खरी ठरली. 

ह्या प्रयोगामुळे मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्व 
असते ह्याला चांगला पुरावा मिळतो अर्से दिसून 
आलें, व अश्या प्रकारचे प्रयोग अनेक ठिकाणीं 
होऊं लागले, त्यांपैकी पुष्कळ यशस्वी झाले, 
“: सीडियम्‌ ” चा अर्थ 

असे प्रयोग करतांना असें दिसून आले कीं. 
कांहीं माणसांमध्ये ह्या प्रयोगांना उपयोगी अशी 
एक प्रकारची शक्ति असते. व अश्या माणसांकडून 


---:<<*--पटलण्ण्ण्िणिकण000000णण1 


प्रयोग केळे म्हणजे ते बहुधां यशस्वी होतात, अशा' 


माणसांना ' मीडियम ! ( ॥८तांए॥ ) म्हणजे 
६ मध्यस्थ ? किंवा “ हस्तक ! अशी संज्ञा दिली 
गेली. अशा तऱ्हेची शक्ति असलेल्या माणसाचे 
मदतीनें प्रयोग केळे म्हणजे मृतात्मे त्यांचे मार्फत 
कागदावर प्रश्नांची उत्तरें लिहून 
ठाकतात असे दिसले. अश्या प्रयोगांमध्ये 
: हस्तकांःचे हातांत पेन्सिळ दिलेली असते. 
व प्रश्न विचारले म्हणजे हस्तकानं कांहीं प्रयत्न न 
करतां त्याचे हातात आपोआप गति मिळून 
पेन्सिलीनें प्रश्नाची उत्तरे कागदावर लिहिली 
जातात, पण कांहीं वेळां हस्ताक्षर स्पष्ट येत नाहीं. 
1 प्ळेचेट र 

ही अडचण. दूर करण्याकरितां “* प्लँचेट ? 
म्हणून एका साघनाचा उपयोग करतात, प्लॅचेट 
म्हणजे एक लहान त्रिकोणी आकाराची फळी 


असून तिला खालीं चाके असतात, हे प्ठॅंचेट. 


हस्तकाचे हातात देतात व तो तें टेबलावर ठेवून 
त्यावर आपला हात ठेवतो, टेबलावर जवळच एक 


२ ' बुद्धिवादी ! लेखकांचे म्हणणे आहे कीं फॉक्स कुटुंबांतील ज्या मुलींनीं हे प्रयोग केले होते. 


कळ्वूं 


त्यांनीं पुढें ते फसवेगिरीचे होते असा कबूलीजबाब दिला होता. पण, त्याबरोबरच ही गोष्ट लक्षांत घेतली 
पाहिजे कीं त्यानंतर त्या मुलींनीं तो कबूलीजब्राब त्यांचेकडून जजरीनें घेतला गेला होता असे सांगून तो. 
परत घेतला होता | ' मुतात्म्यांशीं संवाद ही कल्पना खिस्ती धर्माचे तत्त्वाशी विसंगत असल्यामुळें प्रथम. 
पुष्कळ खिस्ती लोकांना ती आवडली नाहीं व त्यांनीं तिला तीव्र विरोध केला ते प्रयोग म्हणजे एक 
थोतांड आहे असे दाखविण्याचा त्या धर्माचें अभिमान्याकडून जोरा'चा प्रयत्न झाला, त्यामुळे त्या मुलांनी 
सांगितल्याप्रमाणे कवूलीजबाजर त्यांचेकडून जबरीनं घेतला असणें संभवनीय दिसले, कारण, जेन्हां ' फॉक्स ? 
कुटुंबांत हे प्रयोग झाले तेन्हा ही कल्पना अगदीं नवीन होती. व त्या लहान मुलींनी असली कल्पना 
काढून लोकांना फसविण्याचा प्रय्न केला असेळ असे संभवनीय वाटत नाहीं. शिवाय, नुसत्या त्यांचे. 
शब्दावर कोणी विश्वास ठेवला नसता हें उघडच आहे, त्यांना भृतांनी जी हकीकत सांगितली तिचे 
सत्यतेविषयीं पुरांवा मिळाला व पुढें इतरांनी केलेले तसलेच, पुष्कळ प्रयोग यशस्वी झाळे उ 
त्या प्रयोगांकडे लोकांचे विशेष लक्ष गेले, * परळोक संशोधनां'ची भिस्त ' फॉक्स ? 
नसून त्यानंतर अनेक लोकांनी अनेक देक्यांतून' तसल्याच प्रकारचे जे लक्षावधि प्रयोग 
झाले ब होतात त्यांवर आहे, फॉक्स ? कुटुंबांतील प्रयोगांत तर 
पुरतेंच त्या प्रयोगांचे महत्त्व आहे, 


हणूनच 
कुटुबांतील प्रयोगांवर 


केळे व जे यशस्वी 
ह्या विषयाला चालना मिळाली एवढ्या- 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


परलोक-संशोधनांतीळ कांहीं अद्भूत प्रयोग 


मुळाक्षरांचा तक्ता ठेवतात, मृतात्म्याला प्रश्न 
विचारला म्हणजे हस्तकाचे हातांतील प्छॅंचेटला 
हस्तकानें कांहीं प्रयत्न न करतां आपोआप गति 
मिळते. व त्याचें एक टोक इष्ट अक्षरापर्यंत जाऊन 
तेर्थे थांबते, अशा तर्‍हेनें निरनिराळीं अक्षरें दाखवि- 
लीं जाऊन व तीं जुळवून त्यांचे शब्द व शब्दांची 
वाक्यें तयार होतात, व अशा प्रकारें मृतात्म्यांना 
आपलीं उत्तरें सुगम रीतीने कळवितां येतात, कांहीं 
प्रयोगांत हस्तकांना मूर्च्छा येते व त्यांचे माफत 


सोसायटी फॉर सायकिकल रिसचे 

इ, स. १८५० च्या सुमारास फ्रान्समध्ये अंलन्‌ 
८ कारडेक * नांवाच्या विद्वान्‌ ग्हस्थाने कित्येक वर्षे 
प्रयोग करून ह्या विषयावर महत्त्वाची पुस्तकें प्रसिद्ध 
केलीं. इंग्लंडमध्यें सन १८८२ मध्ये “ सोसायटी 
फॉर सायकिकल रिसर्च ? नांवाची एक संस्था कांही 
सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ व विद्वानु मंडळींनी स्थापन केली, 
ह्या सोसायटीचे अध्यक्ष प्रो. हेन्री सिजूविक्‌ ( मानस- 
शास्र, नीतिशास्त्र, वगेरे विषयांवरील सुप्रसिद्ध ग्रंथांचे 


कते ) होते, उपाध्यक्ष अर्थर्‌ वॅलफोर्‌ हे होते व सभा- 
सदांमध्ये, फ्रेडरिक मायसं, गर्ने, वॉलेस, वगेरे 
सारखी नामांकित विद्वानु मंडळी होती. ह्या संस्थेचे 
उद्दिष्ट, टेबलावर ठोके पडणें, कोणी स्पद्दी न करतां 
जड वस्तूंचे स्थलांतर होणें वगेरे जे अद्‌भृत 
चमत्कार मृत व्यक्तींचे कडून होतात असें समजलें 
ज्ञात होतें त्याबद्दल व इतरहि अतींद्रिय ज्ञानाचे 
प्रकार म्हणजे टेलिपथी ( ग९]९]8॥॥४-विचार- 
संक्रमण), हिप्नॉटिझम (प]/1)011811-मोहनिद्रा), . 
केरव्ह्रॉयन्स ( (01811"ए0१8106-दूरदरन ) वगेरेचं 
-शास्त्रशुद्ध पद्धतीनें संशोधन करून त्यांतील सत्य 


कोणीतरी अहृश्य ब्यक्ति बोलते, अशा प्रकारच्या 
अनेक प्रयोगांवरून मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्व 
ब त्याची मरणोत्तर स्थिति ह्या विषयीं समाधानकारक 
पुरावा मिळतो असें दिसून आल्यावरून अशा 
निरनिराळ्या पद्धती उपयोगांत आलेल्या आहेत. 
अमेरिकेंत व युरोपमध्ये पुष्कळ विद्वान्‌ शास्त्रज्ञांचे 
ह्या प्रयोगांकडे लक्ष वेघळें गेलें, त्यांनीं अशा तऱ्हेचे 
अनेक प्रयोग निरनिराळ्या मीडियम्‌-( हस्तक ) 
माफत अत्यंत काळजीपूर्वक करून त्यांचे सत्यते- 
बद्दल खात्री करून घेण्याचा प्रयत्न सुरूं केला. _ 


च्च 


३ कांहीं * मीडियम्स * फप्तवेगिरी करीत असल्याचे उघडकीस आलें असें “। बुद्धिवादी ? लेख- 
काचे म्हणणें आहे, पण कांहींनीं फसवेगिरी केळी अर्से मान्य केळें तरी सर्वच “ मीडियम्स ? तल्ते 
करीत असतात असें त्यावरून सिद्ध होत नाहीं हें उघडच आहे, येथेंहि हें लक्षांत घेतलें पाहिजे कीं 
गेल्या शभर वर्षोत परलोकसंशोधनाचें कार्यात हजारों ' मीडियम्स'चा उपयोग केला गेला आहे, त्या- 
मधीळ पुष्कळ प्रयोग अनेक देशांतील शास्त्रज्ञ व इतर विद्वान्‌ लोकांनीं अत्यंत काळजीपूर्वक चिकित्सक 
बुद्धीने केलेले आहेत. त्यांनीं ह्या प्रयोगामध्ये फसवेगिरीला विलकुल वाव राहूं नये ह्याबद्दल पूर्ण स्वचरदारी 
घेतली होती, व ह्या प्रयोगांचे सत्यतेवद्दल पुष्कळ शास्त्रशांची खात्री झाली आहे. अश्या तऱ्हेचे प्रयोग फ्र'न्स- 
मध्ये प्रो, रिशे नांवाच्या सुप्रसिद्ध शास्त्रशानीं ३० वर्षें करून त्यांबद्दल आपल्या * प0॥॥॥४ ४९४ ० 
177०५०७ 1९528701 ? ह्या पुस्तकांत खाळील मत प्रदर्शित केळे आहे, “ 01"71९510255 ? 
पहा 2515, ९७०७188110 900 1610001100 86९९1 0 01९1001060 00 टा'७8.- 
एछ 18 0 889०9 एपपता2१७ 0 7१ड००प७ पळण88, पु] झाट 88 
एक्षक्ांणर्‍ पाटा'818 8 380णी | ००टणा ० शाक्त ता”लिछ उतताठकाए आळ्या 6 
प8ए8) 5९08१81 1801168. अशाच तऱ्हेचे मत जमेनींतील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ लेन्क नोंतज्लिंग ह्यांनी व 
कांहीं इतर देशांतील शास्त्रज्ञांनी स्वतः चिकित्सक पद्धतीनें प्रयोग करून पाहून प्रसिद्ध केळेळें आहे. ” 


न, भा. ६ [4 
अनुक्रमणिका मराठीचा मटोचा पिसा महारा निकास न 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाडे 


नवभारत 


शोधून काढणें हा होता, त्यावेळीं वरील प्रकारचे 
अनुभव येत असल्याबद्दळ पुष्कळ सकृदशनीं 
विश्वठनीय पुरावा उपलब्ध झालेला होता. अशा 
स्थितींत त्याचे शास्त्रीय दृष्टया संशोघन करून 
त्यासंबंधी कांहीं निश्चित सिद्धांत काढणे हे फार 
अगत्याचें होतें. ही सोसायटी स्थापन झाल्यावर 
वरोल प्रकारचे अनुभवांचे शास्त्रीय दृष्ट्या प्रयोग 
करून पद्धतशीर संश्लोधन इंग्लंडमर्ध्ये सुरू झाले व 
त्या प्रयोगांची हक्षीकत व त्यावरील शास्त्र- 
ज्ञांचें मत सोतायटीचे “ जर्नल? व रिपोर्टातून 
प्रसिद्ध होऊं लागळें, अमेरिका व युरोप खंडां- 
तील इतर देशांमधूनहि अशाच प्रकारच्या संस्था 
निघाल्या व तेथेंहि प्रयोग सुरू झाले. त्यामुळें 
वरील सर्व प्रकारांसंबंधीं शास्त्रशुद्ध प्रयोगांवरून 
मिळालेली विश्वसनीय माहिती व त्यासंबंधी प्रसिद्ध 
शास्त्रज्ञांचे मत जनतेला उपल्ब्ध होऊं लागलें, 
अशा तऱ्हेचे प्रयोग आजतागाईत चाळू आहेत, 
ह्या प्रयोगामध्ये पुष्कळ प्रयोग अत्यंत विस्मयकारक 
वाटतात. पण त्यांचे सत्यत्वाबद्दळ जो संशयातीत 
असा पुरावा उपलब्ध झाला होता त्यावरून पुष्कळ 
सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञांची मृतमाणसांचे अस्तित्वाबद्दल व 
त्यांचेशीं विचारविनिमय करण्याचे शक्‍यतेबद्दल पूर्ण 
खात्री झाली, ह्यापैकी कांहीं अद्‌भुत प्रयोगाबद्दल 
ह्या लेखांत माहिती देण्याचें योजिले आहे. 
शास्त्रशुद्ध प्रयोगांची माहिती 

शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेल्या. प्रयोगांमध्ये इंग्लंड- 
मील रसायनशास्त्र सर विल्यम क्रुक्स्‌ ह्यांनी 
प्रथम केलेले प्रयोग सुप्रसिद्ध आहेत. हे प्रयोग 


४ सर विल्यम क्रुकस्‌ ह्यानां फ़ोरेन्स कुक 


सत्यान्वेषणाचे दृष्टीने कोणत्याहि लबाडीचे प्रकाराला 
वाव न राहण्याबद्दल पूण खबरदारी घेऊन केले जात. 
त्यांची सर्व हकीकत सर विल्यम क्रुकूस ह्यांनी 
आपल्या * 31688९81001808 यि ॥॥18 111810- 
॥&७ ० ४७0१२ 818 ह्या ग्रथांत दिलेली 
आहे. सर विल्यम क्रुक्‌ूस ह्यांनीं अनेक प्रयोग डी. 
डी. होम्‌ ब मिस्‌ फ्लोरेन्स कुक नांवाच्या दोन 
चांगल्या हस्तकांमाफपीत केळे व ते यशस्वी झाले, 
व त्यांत आलेल्या अनुभवांचे सत्यतेबद्दल त्यांची 
पूर्ण खात्री झाली, त्यांपैकीं कांहीं प्रयोगांमध्ये ' केटी 
किंग्‌ म्हणून एक मृत स्त्रीचे त्यांना सदेह दशन 
“ मिस्‌ फ़ारेन्स कुकू? ह्या हस्तक मुलीचे साहाय्याने 
प्रयोग चाळू असतांना अनेक वेळां झालें, 
ह्या केटी किंगचें अंगाला स्पशे करून त्यांनीं तिचे 
शरीर खरोखरच पूर्णपर्णे मानवी शरीरासारखेच 
आहे अशी खात्री करून घेतली, तिची नाडी 
तपासून पाहिली व हृदयाचे ठोके मोजले, फोटो- 
ग्राफू पण घेतले, त्या स्त्रीशी त्यांना बोलतां येत असे 
व प्रयोगाचे वेळीं हजर असलेल्या इतर ब्यक्ती पण 
तिच्याशी बोलूं शकत. थोड्या वेळानंतर ती अहई्य 
होत असे. व मग (हस्तक? स्त्री ही चयुद्धीवर येत असे. 
मिस्‌ फ़ोरेन्स कुकू ही हस्तक स्त्री व केटी किंग 
ह्या दोघी स्त्रियांचे रूप, उंची, आकार, ह्यामध्ये पुष्कळ 
फरक होता. तेन्हां केटी किंग ही मिस कुक पेक्षां 
वेगळी ब्यक्ति होती ह्यावद्दल संशयास जागा दिसत 
नव्हती. पण ही ब्यक्ति प्रयोगाचे वेळीं कशी उत्पन्न 
होत असेव पुढें कशी अहइ्य होत असे ह्याचा मात्र 
नीट उलगडा झालेला नाहीं, हे प्रयोग अंधुकप्रका- 


ह्या € मीडियम्‌'नें “ बनवले ? असे “ बुद्धिवादी ? 


म्हणतात. ह्या संबंधी सर विल्यम क्रुकस्‌ ह्यांचे 1९56810125 1110 ७16 शाश्ा०11९1७ ७! 


3171081181 हें पुस्तक सुळांत अवश्य वाचावे म्हणजे त्यांचे प्रयोग शास्त्रीय दृष्ट 
पद्धतीनें व काळजीपूर्वैक केळे होते व त्यामध्यें फसवेगिरीला वाव राहूं नये म्हणून कि 
होती हें स्पष्ट दिसून येईल. फ़ॉरिन्स कुकच्या विश्वासाहतेविषयीं सर विल्यमु 
पुस्तकांत ए. १२८ वर अगदीं स्पष्ट व निःसंदिग्ध शब्दांत निर्वाळा दिला आहे, 


था किती चिकित्सक 
ती खबरदारी घेतली 
कुकसू ह्यांनी आपल्या 


४्र 


अनुक्रमणिका 


कल्क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


परलोक-संशोधनांतील कांहीं अद्‌भुत प्रयोग 


शांत करावे लागत, अशा प्रयोगांचे वेळीं हस्तकाचे. 


अंगांतून एक चिकट पदार्थ बाहेर येत असल्याचे 
दिसून आलें, ह्या पदार्थाला इंग्रजींत “"एक्टोपॅँझम'? 
(1100018811 ) असे नांव दिलेळें आहे. सदेह 
ब्यक्ति अहदय झाली म्हणजे तो पदार्थ पुनः हस्त- 
काचे अंगांत जातो असें आढळून आलें, अश्याच 
तऱ्हेचे मुत माणसांचे सदेह दशनाचे इतर शास्त्र- 
श्ञांनीं पण प्रयोग केळे, तेन्हांहि अश्याच प्रकारचा 
चिकट पदाथे हस्तकाचे अंगांतून बाहेर निघत 
असल्याचे व प्रयोगाचे अखेर पुनः त्यांचे अंगांत 
लप्त होत असल्याचे दिसून आलें. त्यावरून ह्या 
£ एक्टो2झम्‌-'चे साहाय्यानें मृत माणसांना पुन: 
मानवी रूप घारण करतां येत असावें असा 
शास्त्रज्ञांनी तक केळेला आहे. परंतु त्याची पूर्ण 
प्रक्रिया अजून कोणांस कळलेली नार्ही, 

सर विल्यम क्रुक्स . ह्यांनीं जेव्हां आपले प्रयोग 
सुरू केले तेब्हां पुष्कळ शास्त्रज्ञांनी त्यांचे स्वागत 
केलें. त्यांची अशी अपेक्षा होती कीं वरील प्रकारें 
हस्तकांचे माफत होणारे प्रयोगांत कांहींतरी 
लब्राडी असावी व ती सर्‌ विल्यमु क्रुकससारखा 
विद्वान्‌ ब चिकित्सक बुद्धीचा शास्त्रज्ञ जरूर 
उघडकीस आणील, पण सर विल्यमसनीं केलेल्या 
प्रयोगावरून त्यांची जेव्हां त्या प्रयोगाचे सत्यतेबद्दळ 
खात्री झाली तेन्हा वरील शास्त्रज्ञांची निराद्या 
झाली व तेच उलट सर विल्यम क्रुकसवर प्रतिकूल 
टीका करू लागले ! परंतु सर्‌ विल्यम्‌ ह्यांनी 


आपलें मत अशा टीकेला न जुमानतां पुनः 
स्पष्टपणें प्रसिद्ध केळे, व पुढें ५० वषाचे आणखी 
अनुभवाने तर त्यांचें मत अधिकच हढ झालें, 
पन्नास वर्षें केलेल्या प्रयोगानंतरचे एका लेखांत ते 
म्हणतात, “ मी जें मत पूर्वी प्रसिद्ध केळें आहे तेच 
बरोबर आहे त्याबद्दल माझी पूर्ण खात्री झाली आहे. 
इहलोक व परलोक ह्यांमध्ये संबंध जोडला गेला 
आहे ही गोष्ट अगदीं सत्य आहे. ” 


सर विल्यमस्‌ क्रुकस्‌ ह्यांनी मृत माणसांचे सदेह 
दरशनाचे ( 1181611811781701) ) जसे प्रयोग केळे 
तशाच तऱ्हेचे इतर शास्त्रज्ञांनी पण इतर हस्तकां- 
माफत केले हें वर सांगितलेंच आहे, त्यांनाहि पण 
तशा तऱ्हेचे अनुभव आले. फ्रान्समधील सर रिचर्ड 
रिशे, जमनींतील भ्रक नोंट्झिंग, इटलींतील प्रो 
बोट्टाझी वगेरे प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांनी मतात्म्यांचे सदेह 
दशनाचे प्रयोग केलेले आहेत व त्यांचे सत्यतेबद्दल 
आपले मत त्यांनीं नमूद करून ठेविलें आहे, मात्र 
प्रयोगाबरून कायकाय गोष्टी निश्चितपणें सिद्ध झाल्या 
असें मानतां येईल त्याचेबद्दल त्यांचेमध्यें कांहीं 


_ बाबतींत मतभेद झालेले आहेत, 


सर ऑलिव्हर लॉज 

मृत्यूनंतर माणसाचे अस्तित्व कायम रहात 
असल्याबद्दल खात्री पटलेले दुसरे इंग्लंड- 
मधील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ म्हणजे पदार्थेविज्ञान- 
शासत्रविशारद सैर ऑलिन्हर लॉज हे होत. ह्यांनी 


५ सर ऑलिव्हर लॉज ह्यांना 'मार्थ लेराड ' ह्या मीडियम्‌ "ने बनविलें असें “बुद्धिवादी* म्हणतात | 


परंतु सर ऑलिव्हर लॉज ह्यांचे प्रयोग मुख्यत: मिसेस्‌ पायपर व मिसेस लेनाडं ह्या मीडियम्स माफत 
केळे गेले होते. ह्या दोनहि मीडियम्सनां त्यांचे प्रयोगांत मिळालेल्या यशामुळें फार प्रसिद्धि मिळाली होती 

6 एप ४९७18 ० 05४0०01081 13९5९81611 ” ह्या ग्रंथाचे कते प्रो, हॅरी प्राइस ह्यांचे मिसेस 
पायपर संबंधीचे त्यांच्या ग्रंथांतील उद्गार पाहिले म्हणजे संशयांला जागा राहूं शकत नाहीं, उलट या 
प्रयोगामुळेच इंग्लंड व अमेरिकेंत प्रस्तुतरचें संशोधन भक्कम पायावर आधारलें गेलें असें म्हणतां येईल, 
सर ऑलिन्हर्‌ लॉज्‌ हेहि मोठे नामांकित शास्त्र होते ब त्यांचे प्रयोगहि अत्यंत काळजीपूर्वक ब चिकित्सक 
पद्धतीनें केळे जात असत, हें त्यांचे ग्रंथावरून दिसून येईल, त्यांनीं अनेक वर्षें अश्या तऱ्हेचे जे प्रयोग 


४डे 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
न राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ह्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, वाडे 


नवभारत 


परलोकसंद्योधनामर्ध्ये पुष्कळ लक्ष घातलेले होतें 
व प्रयोगहि केलेले होते. सन १९१५ मध्यें पहिल्य़ा 
सहायुद्धांत त्यांचा मुलगा “ रेमंड ' हा मृत्युमुखी 
पडला व त्याचेकडून त्यांना जे संदेश मिळत गेले 
त्यावरून रेमंडचे मरणोत्तर अस्तित्वाबद्दल त्यांची 
पूर्ण खात्री झाली व त्यांचें मनुष्याचे मरणोत्तर 
अस्तित्वाबद्दलचें मत दृढ झालें, सर ऑलिव्हर लॉज 
ह्यांनी परळोकविद्येसंबंधी अनेक पुस्तकें लिहिलीं 
आहित. त्यामध्ये आपला पुत्र रेमंड? ह्याचे 
मृत्यूनंतर आलेल्या अनुभवांवर आघारलेलें 
“दळण, 0111128187 680) हें स्वतंत्र 
पुस्तक त्यांनीं लिहिलेलें आहे. ह्या पुस्तकाला 
पुष्कळच प्रसिद्धि मिळाली, पहिल्या युद्धामध्ये 
पुष्कळ लोकांचे नातलग मृत्युमुखी पडल्यामुळे त्यांचे 
लक्ष ह्या विषयाकडे विशेष वेघलळें गेळें ब परलोक- 
संशोधनाला अधिक चालना मिळाली, 


“रेमंड! हा युद्धामध्ये अचानक मरण पावल्या- 
मुळे त्याला परलोकांतील परित्थितीशीं समरस 
होण्यास कांहीं अवधि लागला, त्यामुळें त्याचे संदेश 
प्रथम त्रोटक स्वरूपाचे येत होते ब त्याला आपले 
विचार कळविण्यास अडचण पडत होती असें 
दिसत होतें. परंतु पुढें ती अडचण दूर झाली व 
रेमंडकडून बारीक सारीक गोष्टीबद्दलहि पुष्कळ 
प्रश्न विचारले गेले व त्याचेकडून पण पुष्कळ 
माहिती मिळत गेली. त्यावरून सर ऑलिव्हर लॉज्‌ 
व त्यांची पत्नी ह्या दोघांनाहि ते सर्व संदेश 


त्यांचा मृतपुत्र “ रेमंड ? ह्याचेकडून येत 
होते, ह्यावददळ शंका उरली नाही. 


: रेमंड * संबंधी झालेल्या प्रयोगामध्ये रेमंडचे 
मृत्यूपूवी इतर ऑओफिसरांचे बरोवर त्याचा एक 
फोटोग्राफ घेतला होता, त्या संबंधीं सर ऑलिव्हर 
ह्यांना प्रथमच माहिती मिळाली. पुढें शोध करतां 


केले व त्यांत जे अनुभव आले व पुढें युद्धांत मृत्यु पावलेला त्यांचा पुत्र * रेमंड ? ह्याचेकडन त्यांना जे 


संदेश मिळाले त्यामुळें त्यांची मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्वाबद्दल पूर्ण खात्री झाली, 


ह 


सर अलिव्हरू लॉज ह्यांना दुसरे एक शास्त्रज्ञ सर रे टँकेस्टर ह्यांनी * प'€1९]७४ २ प्रयोगाने 
सिद्ध करून दाखविण्यास आन्हान केळं असतांना सर्‌ ऑलिव्हर लॉजनीं तें आव्हान स्वीकारळें नाहीं असें 


६ बुद्धिवादी ? म्हणतात, परंतु त्याचीं अनेक कारणें असू शकतील, सर्‌ रे लँकॅस्टर हे किती 
दूषित होते ही गोष्ट त्यांना एका कमिटीवर ' प टा 1१९901102१ * संबंधी परोक्षण 
देण्यात नेमळें असतांना त्यांनीं हा विषय खुळचट म्हणून प्रयोग 
दिसून येईल ( पहा - ?९150पद्वा १ र्ण गाझा, 09 ए'ए'९] -- पान २ ३० 
ह्या वावतींत लक्षांत ठेवणें अवइय आहे, ती ही कीं भौतिक शास्त्रांतील प्रयोगाप्रमाणें 
तील प्रयोग वाटेल तेन्हां व वाटेल त्या परिस्थितींत होऊं शकत नाहींत. त्यामुळेंच मीडि 
साधारणत: असले प्रयोग आन्हान स्वीकारून निश्चितपणे करून दाखविण्याचे अंगावर घेऊं शकत ना 
परंतु त्यामुळें त्यांचे प्रयोग फसवेगिरीचे असले पाहिजेत असें सिद्ध होत नाहीं, गेल्या हुभर वर्षात अनेक 
शास्त्रज्ञानी अत्यंत चिकित्सक पद्धतीनें काळजीपूर्वक असले प्रयोग केलेले आहे. 
गिरीळा बिलकूल बाव राहूं नये म्हणून पूर्ण खवरदारी घेतली 
आहेत त्यांची शास्त्रीय दृष्ट्या विचार करून उपपत्ति लावणें अगत्याचे आहे. 
वरून सर्‌ ऑलिव्हर लॉज व इतर कांहीं शास्त्रशांची मनुष्याचे मरणो 
दुसर्‍या कांहीं शास्त्रज्ञांची तशी खात्री झालेली नाहीं ही 


पूर्वग्रह- 
करून मत 
करण्याचें देखील नाकारले, ह्यावरून 
). शिवाय आणखी 
: परलोकसंद्योधनां?- 
य्म्सू वगेरेहि 
हींत, 


त व त्यांत त्यानीं फसवे- 
होती. अशा तऱ्हेचे जे प्रयोग यशस्वी झाले 
* अशाच तऱ्हेने केलेल्या प्रयोगा- 
स्तर अस्तित्वाबद्दल खात्री झाली. 
गोष्ट खरी पण त्यासंबंधी टीप (६) मध्ये विचार 


केला आहे, 
४४ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
रड राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. _) 
१ -/ र त्रे 
क, फ्त ७ 
/4(३4 पथ 
ह नवभारत 7 
शी ७५ चि १९ 
» अमृतमहोत्सवी /$ 
र र 
च वर्ष 


र्ट ् 


टॅ 
|) 


"]  .“ 
अ ४ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


परलोकसंशोधनांतीळ कांहीं अद्भूत प्रयोग 


तती माहिती खरी ठरून तो फोटोग्राफ पण सर 
ओऑलिन्हर लॉजना पहाबयास मिळाला | 
“* आर-१०१ ? विमानाचा अपघात 

१९३० सालीं, “ 13-101.? ह्या नांवाच्या 
एका ब्रिटिश * हवाह ? जहाजाला (8179515) 
अपघात होऊन तें पडलें व त्यांतील सर्व माणसें 
जळून स्त्यू पावलीं. त्यामध्येंच त्या जहाजाचा 
कमांडर लेफ्टनंट भर्विन पण होता. हा अपघात 
कशा प्रकारें झाला ह्याची कोणासहि कांहीं माहिती 
नव्हती, हा अपघात ५ ऑक्टोबर १९३० ह्या 
ह्या दिवशीं झाला, त्यानंतर दोन दिवसांनीं म्हणजे ७ 
ऑक्टोबरला प्रो. हेरी प्राइस्‌ “ ( पफ ९७४७ 
ण 7?5970॥1081 1888€81'01 7 ह्या ग्रंथाचे कते 3) 
ह्यांच्या प्रयोगशाळेमध्ये मिसेस्‌ गेॅरेट नांवाच्या 
हस्तकामाफंत कांहीं प्रयोग चालूं होते. त्यावेळीं 
प्रो, हॅरी प्राइस्‌ हे स्वत: हजर होते, हे प्रयोग चालूं 


६. मनुष्याचे मरणानंतर त्याचें अस्तित्व 


वरील लेखांत ब्णन केलेला 13-101 हवाई. जहाजाचा किंवा तत्सहद दुसरे प्रयोग 


असतां मिसेस्‌ गॅरेट ह्यांचा आवाज एकदम 
बदलला व लेफ्टनंट अर्विननें अपघातावद्दळ सविस्तर 
हकीगत त्यांचे मुखांतून आपण होऊन सांगितली. 
तिच्यामध्ये पुष्कळशी माहिती विमानाच्या वंत्रांतील 
दोष व इतर प्रतिकूळ परिस्थितीवद्दळ्ची तांत्रिक 
सखरूपाची होती, त्याबद्दळ “ हस्तक ? स्त्रीस कांहींहि 
कल्पना असणें शक्‍य नव्हते. पुढें सरकारनें ह्या 
अपघाताबद्दळ चौकशी करण्याकरितां सर जन्‌ 
सायमन्‌ ह्यांचे अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली, 
त्या कमिटीनें केलेल्या चोकशींत उपल्ब्ध झालेल्या 
पुराब्यावरून लेफ्टनंट अर्विननें मिसेस गरेट ह्या 
हस्तकामाफत दिलेली पुष्कळशी मा हती 
बरोबर ठरवली. लेफ्टनंट आर्विननें सांगितलेली 
एक गोष्ट अत्यंत गुप्त असून सरकारी अधि- 
काऱ्यांशिवाय इतर कोणासहि त्याबद्दल माहिती नव्हती. 
कायम राहतें हे मानण्यास मुख्य आधार म्हणजे 
होत. त्याच 


ठेलांत पुढें वर्णन केलेले 191720६ ४०1०९ रचे प्रयोग पण त्याच कोटीमध्यें गणिळे पाहिजेत. 

“ बुद्धिवादी ? लेखकांचा मुख्य मुद्दा असा आहे कीं * मृतात्मे ह्या जगाचे कारभारांत रस 
( 1712168 ) घेतात हें म्हणण्यापूर्वी शरीरापेक्षा वेगळा असा “ आत्मा ? असूं शकतो हें मान्य केलें 
पाहिजे आणि ह्याकरितां पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, प्रायोगिक मानसक्यास्र, ह्या क्षास्त्रांना 
आणि तकशासत्राला घाब्यावर बसविलें पाहिजे. दुसरें असें कीं, मृतात्म्याचें अस्तित्व प्रतिपादन करण्याला 
अ घटना पुरावा म्हणून पुढें केल्या जातात त्यांची शास्रीय तपासणी व चिकित्सा कोणी केली होती की 


काय हें पाहिलें पाहिजे. 


वरील आक्षेपांत भौतिक शास्त्रांशीं एखादी घटना विसंगत दिसली तर ती असत्य असली पाहिजे 
असें ग्रहीत घरल्यासारखें दिसतें, परंतु, भौतिक शास्त्रांतील सिद्धांत तरी कोडें त्रिकालाबाधित असतात ? 
भौतिक शास्त्रांमधील तत्कालीन सिद्धांताप्रमाणे एके वेळीं शास्त्रज्ञांना अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टीहि पुढें 


शक्‍यच नन्हे तर नित्यपरिचयाच्या झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, विमानविद्या, 


तारी संदेश, क्ष-किरण, अणुविच्छेद, वगैरे, 


टेलिफोन, ग्रामोफोन, बिन- 


£ टेलिफोन'चे शोधाबद्दल प्रथम एडिनबरोचे प्रो, टेट्‌ ह्यांनी 


ऐकळे तेव्हां त्यांनीं अशी घटना शास््रदष्ट्या केवळ अशक्य आहे असे उद्गार काढले ! एडिसनचा फोनोग्राफ 
प्रथम पॅरितचे सायन्सचे अंकेंडमीपुढें ठेवला तेव्हां त्या शास्त्रज्ञांना त्यांत कांहीं तरी फसवेगिरी असलीच 
पाहिजे असे बाटले ( पहा, ' ८5०1! ० मपक्चा २ - 07 'शप'टा] पान २६० ) तात्पर्य, 


भौतिक शास्त्रांतील ज्ञान पण अपूर्ण असून त्यांत नित्य नब््या ज्ञानाची भर पडत 


आहे व त्यामुळें पूर्वीचे 


सिद्धांत पुष्कळवेळा चुकीचे ठरलेले आहेत ही गोष्ट नेहमी लक्षांत ठेवली पाहिजे. 


४५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


श्‌ १ 

५-/५ र त्र 

चाह :202:0 हळ 
2८8५ ध्धै 

. $नवभारत (7 

| ७५ प 

<< *६ अमृतमहोत्सवी ड़ 
'स&.._ वर्ष 


१: ी. 
र्ण “र षे ळे क 
*र- . एता 


“2. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ह्या प्रयोगाची उपपत्ति मनुष्याचे मरणोत्तर कांहीं 
काळपर्यंत तरी अस्तित्व मानल्याशिवाय लागत 
नाहीं व त्यामुळें हा प्रयोग तशा अस्तित्वाचा उत्कृष्ट 
पुरावा समजला जातो. 


ह्या नांवाचे गृहस्थांनी १२ वषे * स्लोत ? नांवाचे 
हस्तकाचे मार्फत प्रयोग करून त्यांची हकीकत आपल्या 
* 01) ९ पतट्टुटर्ण 08 पणिझांठ' 
ग्रंथांत दिली आहे, ह्या ग्रंथाची इंग्लंडमध्ये फार 


प्रसिद्धि.झाली व त्याच्या १९३१ पासून १९४५ 
पर्येत ४१ आवृत्त्या निघाल्या ! इतर भाषांतून पण 
त्याची माषांतरें झालीं आहेत, स्लोतचे मार्फत केलेल्या 


आर्थर फिडले: तीन महत्त्वाचे प्रयोग 
इंग्लंडमधील परलोकसंशोधन करणाऱ्या अनेक 
संस्थांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष झालेले आर्थर पिंडले 


: मृतात्म्यांशीं संवाद ! हा एक अगदीं निराळ्या कोटींतीळ प्रयोग आहे, ह्याचा संबंध मुख्यतः 
मनाशी व आपल्या भोवती असणाऱ्या अहइय्र सृष्टींगीं येतो, आजचे मानसशास्त्र बाल्यावर्स्येंत असून 
मनाचे खरूप व प्रक्रिया ह्यांचेबद्दळ अजून पुप्कळ गोष्टींचा उलगडा झालेला नाहीं, आपल्या इंद्रियांची शक्ति 
मर्यादित असूंन त्या शक्तीचे पलीकडे अद्य सृष्टि आहे हें भौतिक शास्त्रातील प्रयोगांवरूनहि दिसून 
आलेलें आहे, उदाहरणार्थ मायक्रास्कोप, टेलिस्कोप वगेरे सारख्या साधनांनी आपल्या इंद्रियांना अदृदय अशा 
पुष्कळ गोष्टींचे आतां ज्ञान झालेळे आहे, तात्पर्य, कोणतीहि घटना केवळ आजचे भौतिक शास्त्रांतीळ 
ज्ञानाशी विसंगत दिसली म्हणून ती असत्य असली पाहिजे असें म्हणणें समंजसपणाचें होणार नाहीं, 

ज्या प्रयोगावरून मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्व कायम राहतें असं समजलें जातें ते प्रयोग 
कस्त्रीय रीत्या, चिकित्सक बुड़ीने, व कपटाला कांड्रीं बाव राहू नये अशा पद्धतीने केळे पाहिजेत ह्या- 
वरद्दळ वाद नाहीं. पणे सर विल्यम्‌ क्रुकस्‌ , सर आलिन्हर लोंज, प्रो, दरी प्राइस, आर्थेर फिंडले वगेरे ज्या 
विद्वान्‌ ग्रहस्थांनीं केलेल्या ज्या प्रयोगांचे वर्णन वरीळ लेखांत आलेलें आहे ते सर्व प्रयोग अशाच प्रकारें 
केलेळे होते व त्यामुळेंच ज्यांनीं ते प्रयोग केले त्यांची त्या प्रयोगांचे सत्यतेबद्दळ खात्री झाली, 

परलोकसंशोधनांत ज्यांनीं खत: पुष्कळ कार्य केलें होतें अश्शा कांहीं विद्वान्‌ गुहस्थांनीं आपले 
मृत्यूनंतर आपलें अस्तित्व कायम राहिळें तर त्याची जाणीव इष्टमित्रांना संदेश पाठवून करून देऊं असं 
सांगून ठेवलें होते व त्याप्रमाणें त्यांनीं संदेश पाठवून आपलें अस्तित्व इष्टमित्रांना पटवून देण्याचा 
प्रयत्ने केला. अश्ा तऱ्हेचे संदेश सर देन्री सिजविकू, फेडरिक्‌ मायसे, गर्नी, वगेरे विद्वान्‌ गहस्थांनीं 
आपले मृत्यूनंतर पाठविले. त्यांचा वृत्तांत पण मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्वाबद्दल पुरावा म्हणून महरंवाचा 
व उद्ठोधक आहे, ( पहा, ?57]०08] 1३७९8९8101 0४ %. फ़, 138116, 018८ा' कर- 


०१७० फणा पट 810. 0088 ठळा९8०1१९2108). 
कांहीं शास्त्रज्ञांनी वरील प्रकारचे प्रयोगावरून मनुष्याच मरणोत्तर अस्तित्व सिद्ध झालें आहे 


अर्से मानळें आहे; पण इतरांनी मानलेले नाहीं, ज्यानी तें मानळेलें नाहीं त्यांपेकी पुष्कळांचा दृष्टिकोण 
कसा पूर्वग्रहदूषित आहे हें * टिरेल ' ह्यानी आपल्या * 7618018110 ० ग)७] ? ह्या पस्तकांत 
स्पष्टपणें दाखंविळें आहे ( ह्या पुस्तकांतील प्रकरण ९ भाग २६ ते २९ पहावे ), प्रो, रिश सारख्या कांहीं 
शास्त्रज्ञांची टीप नं. ३ मध्यें सांगितल्याप्रमाणें प्रयोगांचे सत्यतेबद्दल पूण खात्री झाली आहे, पण ते 
त्यांची उपपत्ति “ विचारसंक्रमण ' किंवा अज्ञाच अन्य प्रकारें लावण्याचा . प्रयत्न करतात, पण वरील 
छेखांत दाखविल्याप्रमाणे तशी उपपत्ति समाधानकारक रीतीनें लागत नाहीं व एकंदरीने विचार करतां 


34 क़ व्ट ळी _. बरे र 
सर विल्यम करुकस, सर आलिन्हर लॉज, सर विल्यम्‌ बॅरेट वगेरेंनीं मान्य केलेली मनुष्याचे मरणोचत 
अस्तित्वाची उपपत्तिच ग्राह्य वाटते, र 


४६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


ह्या . 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


परलोकसंशोधनांतीळ कांहीं अद्भुत प्रयोग 


प्रयोगांवरून आर्थर फिंडले ह्यांची मरणोत्तर मनुष्याचे 
अस्तित्व व न्यक्तिमत्व कायम राहतें ह्याबद्दल पूर्ण 
खात्री झाल्याबद्दल त्यांनीं वरील ग्रंथांत नमूद केलेलें 
आहे, त्यांनीं कांहीं प्रयोगांची सविस्तर माहिती दिलेली 
आहे व त्यामध्ये मनुष्याचे मरणोत्तर अस्तित्व 
सिद्ध करणारे तीन प्रयोग प्रथमश्रेणीचे व सर्वोत्तम 
म्हणून दिलेलें आहेत, त्या प्रयोगांची हकीगत 
थोडक्यांत खालील प्रमाणे आहे. 
प्रयोगांची माहिती देण्यापूर्वी एक गोष्ट येथे 
प्रथम सांगणें जरूर आहे, ' स्लोत ! ह्या हस्तकाचे 
माफत केलेल्या प्रोगांचं एक मोठें वैशिष्ट्य हें होतें 
कीं त्यांमध्ये मृत माणसे आपलें पूर्वीचे म्हणजे 
इहृलोकावर्स्थेतील आवाजाने ( 121720 ४०ं०& ) 
बोळू शकत व त्यामुळें त्यांना ओळखण्यास त्यांचा 
आवाज हा उत्कष्ट पुरावा मिळत असे. हे प्रयोग, 
बहुशः अंधारांत किंवा फारतर तांबड्या अंधुक 
प्रकाशांत केळे जात असत, कारण, ते पूवी उछठख 
केलेल्या ( 1101018811 ) ह्या द्रन्याचे साहाय्यानें 
केळे जात, व त्याला साधा प्रकाश अपायकारक 
असतो, ह्या द्रन्यांत अहइ्य सृष्टींतीळ कांहीं द्रव्य 
मिसळून त्याचा एक मुखवटा अद्य सृष्टींतील तज्ज्ञ 
माणसें करतात व तो मुखवटा आपल्या सूक्ष्मदेहां- 
'तील मुखावर बसवला म्हणजे मृत माणसांना इह 
लोकांतीळ पूर्वीचे आवाजानें थोडा वेळ बोलतां 
येते, अशी माहिती मृत ब्यक्तीकडूनच असल्या 


प्रयोगांमध्ये मिळाल्याबद्दळ वरील ग्रंथांत सांगितलें 
आहे, ह्या प्रयोगांचे वेळीं बोलण्यास मदत व्हावी 
म्हणून “ कर्णे ) ( ॥ए10]९58 ) ठेवलेळे असत. 
ज्या माणसाशीं बोलावयाचें असेल त्याला मृत माणसें 
त्या कर्ण्यानीं स्पशी करून सूचना देत व मग त्याच्या- 
शीं कण्योमधून बोलत, क्कचित प्रसंगीं तांबड्या 
प्रकाशाच्या किरणांचे साहाय्यानें बोलणारांचा तोंडा- 
वळा पण दृष्टीत पडू दाकत असे. अश्या प्रकारचे 
प्रथम प्रयोग केळे तेव्हां अर्थर फिंडळे ह्यांच्याशी 
त्यांचा मुत पिता बोलला, त्यामुळें त्यांची ह्या 
प्रयोगाचे सत्यतेवद्दल खात्री झाली व हे प्रयोग चालूं 
ठेवण्यास त्यांना उत्तेजन मिळालें. 

वर निर्दिष्ट केलेल्या तीन प्रथमश्रेणीचे प्रयोगां- 
पेकीं पहिला प्रयोग आर्थर फिडेल ह्यांच्या भावाचे 
संबंधीचा आहे, हा भाऊ नुकताच सेन्यामधून 
सेवामुक्त केळेला होता, त्याला अर्थर फिंडले ह्यांनी 
एका प्रयोगाचे वेळीं सहज आपल्याबरोबर नेले होतें. 
हस्तक ' स्लोत ' किंवा प्रयोगाचे वेळीं उपस्थित 
असलेल्या मंडळींना त्या ग्रहस्थाची कांद्दी माहिती 
नव्हती. प्रयोग सुलुं झाल्यावर एक अद्य व्यक्ति 
त्यांचेनवळ अचानक येऊन बोलूं लागली, ओळख 
न पटल्यामुळे त्यांनीं बोलणारा कोण म्हणून प्रश्न 
विचारला, तेन्हां त्यानें “ एरिक साँडर्स' असें आपलें 
नांव सांगितले. ह्या नांवाचा कोणी ओळखीचा 
मनुष्य आर्थर फिंडले ह्यांचे भावाला प्रथम आठवेना; 


* मृतात्म्यांशीं संवाद ? ही घटना नुसती तर्कावर आघारलेली नसून प्रयोगांवर आधारलेली 
आहे, हे प्रयोग कोणालाहि करतां येण्यासारखे आहेत, मात्र ते योग्य पद्धतीनें ब॒ योग्य साधनांनी केळे 
पाहिजेत, त्याविषयी हेंहि लक्षांत ठेवळें पाहिजे कीं अशा तऱ्हेचा प्रत्येक प्रयोग यदास्वी होतोच असे नाही, 
ह्या प्रयोगांत अहड्य सृष्टीशी संबंध येतो व सर्व परिस्थिति अनुकूल असावी लागते, योग्य पद्धतीनें प्रयोग 
केळे म्हणजे पुष्कळ यशस्वी होतात, असा अनुभव आहे. तेन्हा केवळ शास्त्रज्ञांनी केलेल्या प्रयोगांवरच 
अवलंबून राहण्याची आवश्‍यकता नाहीं. युरोप व अमेरिकेमध्ये पुष्कळ लोक “ फए'७ 7 01101९8” 
करून इष्ट मित्रांसमवेत असले प्रयोग करीत असतात व त्यांतळे पुष्कळ यदास्वी होत असल्यासुळें तिकडे 
असल्या प्रयोगांचा पुष्कळ प्रचार झालेला आहे. हिंदुस्थानांत अद्याप तसा प्रचार झालेला नाहीं, तथापि, 
महाराष्ट्रांत श्री, क्षि ह्यांनी ह्या शास्त्राचा पुष्कळ वर्षे अभ्यास केलेला आहे. 


अनुक्रमणिका 


(९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


म्हणून त्यांनीं त्यासंबंधी आणखी पुष्कळ प्रश्न 
विचारले, तेग्हां एरिक सॉडसेने असे सांगितले कीं 
सेन्यामध्ये अप्ततांना फिंडळे ह्यांचेकडे सेनिकांना 
बेंदुकीरचे शिक्षण देण्याचें काम होतें, तेव्हां तो त्या 
सैनिकांच्या एका तुकडींत होता. ओळख पटण्या- 
करीतां त्यानें अनेक गोष्टी सांगितल्या. त्यावरून 
फिंडळे ह्यांना सॉडसंनें सांगितलेल्या हकीगतीचे 
सत्यतेबद्दल खात्री झाली, पुढें त्यांनीं लष्करांतील 
कागदपत्र ( रेकौडंस्‌ ) पाहूनि कांहीं गोष्टीबद्दल 
माहिती मिळविली, ब त्या माहितीवरूनहि साडसंनें 
सांगितलेल्या हकीगतीला दुजोरा मिळाला, 


ह्या प्रयोगांमध्ये लक्षांत ठेवण्यासारखी मुख्य 
गोष्ट ही कीं * एरिक्‌ सॉडस ? सारखे अनेक सेनि- 
कांना फिंडले ह्यांनी शिक्षण दिलेळ॑ असल्यामुळें 
त्यांना त्यांचे स्मरणहि राहिलेले नव्हतें व त्यांचे 
किंवा उपस्थित असलेल्या कोणत्याहि व्यक्तीचे मनांत 
सॉडर्स संबंधीं कांहीं विचार असणें शक्‍य नवन्हते, 
तेव्हां उंपस्थित असलेल्या लोकांचे मनांतील विचा- 
रांचे संक्रमणानें ( ए'81€08911197 ) असल्या प्रयो- 
गांची उपपत्ति लावण्याची ओढाताण करण्याचा कांहीं 
लोकांकडून जो प्रयत्न केला जात असतो, त्याला 
येथें वावच राहात नाहीं. सॉडर्सनें ओळख परण्या- 
करितां चौदा निरनिराळ्या गोष्टी किंवा प्रसंग सांगितले 
व ते सर्व आर्थर फिंडले ह्यांच्या भावाला पटले, 


दुसरे दोन प्रयोग प्रथमश्रेणींतील सर्वोत्तम 
म्हणून ग्रंथकाराने दिळेळे आहेत. तेहि अश्याच 
प्रकारचे आहेत. दुसऱ्या नंत्ररचा प्रयोग ग्रंथकार 
किंडळे ह्यांनी आपले स्नेही रेन्हरेंड जॉन लॅमंड 
ह्यांचे घरीं * मॅटलपीस र वर एक चित्र पाहिले 
होतें त्याला अनुलक्षून होता, त्या संबंधीं फिंडळे 
ह्यांनी रे लॅमंडना विचारलें, तेन्हां लॅमंड ह्यांनी 
असे सांगितले होतें कीं ते चित्र ' डेव्हिड डथ 
गिड्‌? नांवाचे एका चित्रकाराने काढलेले होतें. तो 
चित्रकार पुढें समरण पावळा, घरांतील मंडळींना तें 


क्ट 


अनुक्रमणिका 


चित्र विशेष न आवडल्यामुळें प्रथम लॅमंडनीं तें 
एका पेटींत ठेवळें होतें, पुढें ते एका असल्याच 
डायरेक्ट न्हॉइस-( 1)11'20६ ४०10०९ ) चे प्रयो- 
गाचे वेळीं हजर होते. तेन्हां ड्यू गिड्‌ ह्यानें त्या प्रयो- 
गांत येऊन तुम्ही “ मी काढलेले चित्र पेटींत ठेवून 
दिळेळें आहे त्यावरून तुम्हाला त्याची. किंमत 
वाटत नसावी असें वाटतें? असे ठछेमंडना म्हटलें, 
तेन्हा लेमंडनीं, 'तें चित्र मी आतां आपल्या मँटल- 
पीसवर ठेवीन ? असें त्याला सांगितलें व त्याप्रमाणे 
केलें. पुढें ळेमंड ह्यांचा पॅटरसनु नांवाचा मित्र 
आर्थर फिंडले यांनीं चालवलेल्या * एका डायरेक्ट 
न्हौइस?चे प्रयोगाचे वेळीं हजर होता, तेः्हां 'डथूगिड? 
ह्या चित्रकाराने पुन्हां त्या प्रयोगांत भाग घेऊन 


पॅटसनना आपले मित्र हंमंड ह्यांना त्यांनी 
सांगितल्याप्रमाणें मँटलपीतवर आपले चित्र 


ठेविल्याबद्दल आभार कळविण्यांस सांगितलें | पॅटर्सन 
ह्यांना त्या चित्राचा पूर्ववृत्तांत माहिती नन्हता. 
त्यामुळें त्यानां * डचूगिड्सचे बोलण्याचा अर्थ 
कळला नाहीं. पण ग्रंथकार फिंडले हे त्यांचे वरोबर 
होते व त्यानां चित्राबद्दढ माहिती असल्यामुळे 
त्यांनी पूर्वीचा वृत्तांत पॅटसन ह्यांना सांगितला. तेव्हां 
त्यांना डयूगिड्‌ संदेशाचा उलगडा झाला | 

तिसऱ्या प्रथम श्रेणींतील प्रयोगाचे वेळीं मिसेस 
वुड्‌ सिम्‌स्‌ म्हणून लीडस्‌ शहरीं नुकतीच आपल्या 
एका स्नेह्याकडे राहून आलेली एक स्त्री उपस्थित 


होती. त्या प्रयोगांत लीडस्‌ येथील तिचे स्नेह्यांचे 


ओळखीचे कांदीं मुत व्यक्तींनी उपस्थित होऊन 
तिला त्यांचेकडे आपले संदेश कळविण्यास सांगितले 
त्या माणसांचे संबंधी मिसेस्‌ वुडू सिमस्‌ हिला 
कांहीं माहिती नव्हती, परंतु पुढें चौकशीकरतां 
त्या मुत व्यक्ती तिचे स्मेह्यांच्या 

0) 
ओळखीच्या होत्या असे समजले. 
ब्हॉंइसचे प्रयोगांत पुष्कळ मत 
रीतीनें येऊन न 
बोलतात असें प्रयो 


खरोखरच 
डायरेक्ट 
व्यक्ती अनपेक्षित 
त्यांची इच्छा असेल त्यांचेशी 
गांवरून दिसते. त्यामुळें सामान्यतः 


1. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


णात 
वळि 
१७ नवभारत 
€्स्ै 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


परलोक-संशोधनांतीळ कांहीं अद्भुत प्रयोग 


अशा प्रकारचे प्रयोगांत ळंबाडीबद्दल संशयास जागा 
नसते व म्हणून हे प्रयोग मृत माणसांचे अस्तित्व व 
ब्यक्तिमत्त्व कायम राहते ह्याबद्दलचा सर्वोत्कृष्ट पुरावा 
म्हणून समजले जातात. 

आतां वरील सर्व प्रयोगापेक्षांहि कांहीं दृष्टीने 
अधिक महत्त्वाचे ब आश्चयेकारक अंशा दोन 
प्रयोगांबद्दल माहिती देऊन हा लेख संपवितो. 
डॉ. फ्रेडरिक वुड: दोन आश्चर्यजनक प्रयोग 

पहिला प्रयोग डॉ, फ्रेड्रिक वुड ह्यांनी रोझ- 
मेरी नांवाच्या स्री-हस्तकामाफत केलेल्या प्रयोगांपैकीं 
आहे. रोझमेरीची “ कंटोळ ? ( नियंत्रिका- ) 
६ नोना ? नांवाची “ स्त्री ? होती. ही स्त्री आपण 
प्राचीन काळीं इजिप्त देशांत * फेरो ' (2181801) 
म्हणून राजे असत, त्यांपेकी एकाची राणी होतें, 
असें सांगत असे व तिनें त्यावेळची आपली हकी- 
गत सुद्धां डॉ. वृद्ध यांना सांगितली. त्या वृत्तांतांवरून 
डॉ, बुडू यानें इजिप्तचे प्राचीन इतिहास पाहून 
“ नोना.? ही “ अमेनु होटेप्‌ ( तिसरा)! या नांबाचे 
राजाची राणी असावी असा तर्क केला होता. 
नोनाचे प्रयोगाची हकीकत “ दि टू ' वर्ल्डस्‌ ! 
ह्या नांवाच्या एका वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली 
होती. ती बाइटनु? शहरीं राहणाऱ्या * होवर्ड झ्यूम्‌? 
नांवाचे एका ग्रहस्थाचे नजरेस आली. त्या गहस्थाने 
जुन्या इजिप्दियन भाषेचा चांगला अभ्यास .केळा 
होता; व त्या भाषेचा एक कोष पण तयार केला होता, 
त्यानें ह्या प्रयोगाबद्दल डॉ, वुडकडून अघिक माहिती 
मागविली. तेन्हां जी काय माहिती मिळालेली होती 
ती त्यांस कळविली गेली. पुढें एका प्रयोगाचे अखे- 
रीस “ नोनानें ! १ ॥-एय-81-%ए18 ( आ- 
यिटू--आ-झ्‌ला ) असे शब्द उच्चारळे, हे इजिप्शि- 
यन भाषेतील असावेत असें वाटल्यावरून त्यांचे 
अर्थाबद्दल डॉ. वुड यांनीं झम? कडे चौकशी 
केली तेन्हा त्यांचेकडून ते शब्द जुन्या इजिप्शियन 
भाषेंतील असून त्यांचा अर्थ “ शेवटीं तुम्हास प्रणाम 


न, भा, ७ ४९ 


अनुक्रमणिका 


असो, ? असा आहे असें कळलें, प्रथम नोना रोझ- 
मेरी माफत इंग्लिशमधूनच बोलत असे, “ नोनाला 
इंग्लिशमधून कसें बोलतां येत असे ? हें एक गूढच 
आहे. पण मृत माणसाल्य त्या वाबतींत कांहीं विशिष्ट 
साधने असावींत असें दिसते ' नोना ? पुढें इजि- 
प्हियन भार्षेतून पण बोळूं लागली, त्यामुळें प्राचीन 
इजिप्शियन भाषेंतील शब्दांचे घुद्ध उच्चारांचा शोघ 
लागला, इजिप्दियन भाषेतील लेख असलेल्या 
:रोझेट्टा? नांवाच्या रिळेचा शोध लागल्यानंतर त्या 
भाषेची पूर्वी बरीच माहिती उपलब्ध झालेली होती. 
परंतु त्या भाषेतील वर्णाचे शुद्ध उच्चारासंबधीं कोणास 
माहिती मिळालेली नन्हती, ती “ नोनांनी ? इजि- 
प्शियन भाषेतून दिलेल्या उत्तरावरून मिळत गेली, 
पुढें नोनाने अश्या तऱ्हेने दिलेल्या उत्तरांचे ग्रॉमो- 
फोन रेकॉर्डस पण घेतले गेले व त्यामुळे प्राचीन 
इजिप्शियन भाषेचे घुद्ध उचचारासंबंधी ज्ञानामध्ये फार 
महत्त्वाची भर पडली आहे. डॉ. वुड्‌ ह्यांनी ह्या सर्व 
प्रयोगाबद्दल सविस्तर इकीगत आपल्या “ १1161 
पृ॥1(४ (2९01128 ? आणि “ गाद्या 
प29७॥ 80९918 ” ह्या पुस्तकांत दिलेली आहे, 


- तीन हजार वर्षांनंतर प्राचीन इजिप्तमधील एका 


राणीशीं संवाद ' करणें शक्य होऊन त्यांपासून 
त्यावेळचे इजिप्शियन भाषेचे आपले ज्ञानांत भर 
पडावी ही एक कल्पनातीत घटना होय ! 


दुपरा अशाच प्रकारचा अदूभृत प्रयोग म्हणजे 
डॉ. ब्हायमंटू्‌ ह्यांचा २५०० वर्षोपूवी होऊन गेलेला 
प्रसिद्ध चिनी तत्त्ववेत्ता ' कॉनफ्यूरि अस्‌ ? ह्याचेशी 
झालेला संवाद होय. डॉ, व्हायमंट हे ऑक्सूफड 
युनिव्हार्सिटीमघीलळ एक नामांकित भाषाविशारद्‌ 
विद्वान्‌ ग्रहस्य आहेत, त्यांना अनेक भाषा अवगत 
असून, जुन्या चिनी भाषेचे पण त्यांना उत्तम ज्ञान 
आहे. हे ग्रहस्थ एकदां न्यूयॉकमधील आपले स्नेही 
“ जज कॅनन्‌ ? ह्यांचे घरीं राहात होते, त्यांनी 
ह्यापूर्वी परलोकसंशोधनांतील प्रयोगांकडे कधीं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
र 
“ १२ ' 4५ --& 
«- णित्फ 
क; १ 
॥% नवभारत ठे 


टॅ ह रश टी 
60062 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


. नवभारत 


लक्ष दिलेलं नन्हतें, व त्याबद्दल त्यांना कुतूहल 
पण नव्हतें. पण त्यावेळीं न्यूयॉकिमध्ये पर- 
लोकसंशोधनांतील कांदीं प्रयोग चालं होते व 
त्यांपेकां एका “ डायरेक्ट ब्हॉइस्‌ "च्या प्रयो- 
गांत कोणी एक अदहृदर्‍य न्यक्ति अशा एका 
भाषेमध्ये बोळत होती की, ती भाषा कोणा- 
लाच समजत नम्हती ! तेव्हां डॉ. न्हायमंट्‌ हे 
प्रसिद्ध भाषाविशारद न्यूयाकमध्यें आलेले आहेत 
असें समजल्यामुळे त्यांना कदाचित्‌ वरील भाषेचें 
ज्ञान असेल असें वाटून त्यांना प्रयोगाचे वेळीं हजर 
राहण्याची विनंति करण्यांत आली व ती त्यांनी 
मान्य केली, प्रयोगाचे वेळीं डो. व्हायमेंट ह्यांनी 
अहद्य ब्यक्ति ज्या भाषेंत बोलत होती ती ऐकल्या- 
वर ती प्राचीन चिनी भाषा होती हे॑ ओळखले. 
बोलणाऱ्या ब्यक्तीनें आपलें नांव कुंगू-फु -त्स- 
( > कान्फ्यूशिअस ) असें सांगितलें व डॉ. न्हाय- 
मेट ह्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरें जुन्या चिनी 
भाषेमध्ये भराभर दिलीं, बोलणारी अहइय ब्यक्ति 
कान्फ्यूशिअस आहे किंवा काय ह्याची खात्री करून 
घेण्याकरतां डॉ, न्हायमेट ह्यांनी अनेक कठीण प्रश्न 
विचारले, डॉ, न्हायमंट ह्यांनी जुन्या चिनी भाषेंतील 
कांहीं गोष्टी त्यांना समजल्या नव्हत्या त्यांच्याबद्दल अनेक 
प्रश्न विचारले,तेब्हां त्यांचा त्या अहर्य ब्यक्तीनें चांगला 
उलगडा केला, डॉ. न्हायमंट ह्यांना कान्फ्यूशिअसचे 
कांहीं कवितांचा अथे लागत नन्हता, व इतरहि 
अभ्यासकांना तो समजला नन्हता. अशा कवितां- 
येकी एका कवितेची फक्त पहिली ओळ त्यांना 
आठवत होती, ती म्हणून दाखवून त्यांनी 
कान्फ्यूशिअसला तिचा अथे सांगण्यास विनंति 
केळी. तेन्हां त्यांनीं ती संपूण कविता स्पष्टपणें 
म्हणून दाखवून तिचा अर्थ विशद करून 
सांगितला, ह्या सर्व गोष्टींवरून बोलणारी अहरय 
ब्यक्ति ' कान्फ्यूशिअस च असली पाहिजे अशी 
डॉ. ब्हायमंट ह्यांची खात्री झाली ! 


५० 


अनुक्रमणिका 


डॉ. न्हायमंट न्यूयॉकेला असतांना लंडनमध्ये 
पण, अशाच एका प्रयोगामध्ये कॉन्फ्यूशिअस्‌ 
उपस्थित झाला त्यावेळीं कान्फ्यूशिअस्‌ जै काय 
बोलला त्याचे * ग्रामोफोन रेकॉर्ड' घेण्याची ब्यवस्था 
केळेली होती, पुढें डॉ. न्हायमंट लंडनला आले 
तेन्हा त्यांना ते रेकॉर्डस्‌ ऐकण्याची संधि मिळाली. 
ते ऐकल्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये ज्या अदक्य व्यक्तीने 
आपलें नांब “ कान्फ्यूशिअस्‌ ? असे सांगितले 
होतें त्या ब्यक्तीचा व लंडनमध्ये ग्रामोफोन रेकॉड 
केले होते त्या न्यक्तीची आवाज़ एकच होता, ह्याची 


डॉ. न्हायमंट ह्यांना प्रचीति आली. तात्पर्य, 
वरील प्रयोगावरून कॉन्फ्यूशिअसनें २५०० 
वर्षानंतर न्यूयॉक व लंडन येथील परलोक- 


संशोधनांचे प्रयोगांत उपस्थित होऊन आपलें 
अस्तित्व व व्यक्तिमत्व कायम असल्याची साक्ष 
दिली असें वरील प्रयोगांवरून स्पष्ट दिसतें. ह्या 
ब नोनाचे प्रयोगांवरून मरणानंतर मनुष्याचे 
अस्तित्व दीर्घ कालपर्यंत टिकू शकतें ब त्याची स्मति, 
बुद्धि वगेरे हजारॉ वर्षांनंतरहि पूर्ववत्‌ कायम ऱ्ह 
शकतात असें दिसतें, परलोकसंश्ोधनांतील बहतेक 
प्रयोगांत थोड्या काळापूर्वी मरण पावलेल्या 


व्यक्तीशी संवाद करण्याचा प्रयत्न केळेला आढळतो 
पण अडीच तीन 


हजार वर्षापूर्वी मरण पावलेल्या 
ब्यक्तीशीं पण परलोकसंश्योधनांतील प्रयोगांत संवाद 
करणें शक्‍य होतें, हें वरोळ दोन प्रयोगांवरून दिसतें 
ब त्या दृष्टीनं हे प्रयोग ह्या युगांतील लोकोत्तर चम- 
त्कार्च समजले पाहिजेत, 


प्रयोगांचा निष्कर्ष 

वरील सर्ब प्रयोग इतके अद्भुत आहेत कीं 
त्यावर विश्वास ठेवणें देखील फार कठीण वाटतें. पण 
ते विद्वान्‌ शास्त्रज्ञ लोकांनीं अत्यंत काळजीपूर्वक 
रीतीनें करून त्यांचे सत्यतेबद्दल आपली खात्री करून 
घेतळी आहे असें दिसतें, त्यामुळें त्या प्रयोगांत 
आलेल्या अनुभवाबद्दल संशय घेण्यांस कांहीं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«र टी ति 


09” नवभारत क्रो 
€्स्ध न 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


परलोक-संशोधनांतीळ कांहीं अद्‌भुत प्रयोग 


योग्य कारण दिसत नाहीं. ह्या प्रयोगांवरून 
आपण राहतो त्या जगांपेक्षा एक निराळी अदृदय 
सृष्टि आपले भोंबतीं आहे व त्या सृष्टींत मनुष्य 
मरणोत्तर जातो व त्याचे संस्कार, स्मृति, ब्यक्ति- 
मत्त्व वगेरे तेथे कायम राहतात, व कांहीं विशिष्ट 
परिस्थितींत तो ह्या लोकांतील मनुष्याशीं बोटं 
शकतो असें मानण्यास चांगला पुरावा मिळाला 


आहे असें दिसतें. कांहीं शास्त्रज्ञांना अजूनहि ह्या- 


विषयी शांका वाटते, व ते आलेल्या अनुभवांची 


दुसर्‍या कांहीतरी मार्गानें उपपत्ति लावण्याचा प्रयत्न 
करीत असतात; पण तो प्रयत्न ओढाताणीचा 
वाटतो. ह्याचे उलट कांही सुप्रसिद्ध शास्त्रशांनी आतां. 


वरील सिद्धांत मान्य केलेले आहेत व त्यांनी आपलें. 


मत आपल्या पुस्तकांतून स्पष्टपणे प्रसिद्ध केलेलें आहे, 
शिवाय, मृत माणसांचे अस्तित्वाबद्दल सामान्य माण- 
सांसहि एऐंचेट वगेरे साधनांनी स्वत: प्रयोग करून खात्री 
करून घेणें राक्य झालेलें आहे व अश्शा तऱ्हेने लक्षा- 
वघि लोकांनी निरनिराळ्या देशांतून प्रयोग करून 
व आपल्य़ा मृत बांघवांशीं अथव मित्रांशी बोळून 
खात्री करून घेतलेली आहे. परलोकसंशोधनाचें 
काम, अहश्य सृष्टीशीं संबंध असल्यामुळें कठीण 
आहे, त्यांत अनेक अडचणी आहेत, ब अजून 
अपूणता आहे ही गोष्ट खरी, पण अहद्य सृष्टीशी 
संबंध जोडून त्यांतील न्यक्तीशीं विचारविनिमय कर- 
ण्याचे जे निरनिराळे प्रकार उपलब्ध झाले आहेत, 
त्यावरून त्या सृष्टीबद्दलळचे आपले प्रयोगसिद्ध 
शानांत उत्तरोत्तर . पुष्कळ भर पडत जाईल व 
त्यामुळें धर्म, व तत्त्वज्ञान ह्यांमधील परलोकांसंबंधी 
सिद्धांतांवर पुष्कळ महत्त्वाचा प्रकाश पडेल अशी 
अपेक्षा करण्यास हरकत दिसत नाहीं. 


न्व्>>> 


अनुक्रमणिका 


रामायणाचे महत्त्व ! 


रामायणाहून श्रेष्ठ असा दुसरा चित्तशुद्धिकारक 
अंथ माझ्या पाहण्यांत नाहीं. हिंदुघर्मापुरते बोलायचे 
तर गीता सुद्धां दुय्यमं दर्जाची ठरेल, गीता हें नवनीत 
आहे. प्रत्येकजण तं पचवू हाकत नाहीं. रामायण हे 
दूध आहे. दूध तर ल्हान मूल सुद्धां पचवू शकतें. 
म्हणून रामायणाने चित्तशुद्धीचें जें काम केलें आणि 
आज सुद्धां जे ते करीत आहे, तें गीता देखील करूं 
शकत नाहीं. सर्व भारताची रामायणाकडे पाहण्याची 
कोणती दृष्टि आहे हें यावरून तुमच्या ध्यानांत येईल, 
मी रोकडों वेळां रामायण वाचलें आहे व तें भारताच्या 


: अनेक भाषांतून वाचले आहे. आजहि एखाद्या नव्या 


लेखंकाचें रामायण माझ्या हातीं आलें तर मी तें 
वाचल्याशिवाय राहत नाहीं. एकेका भाषेंत दहा वीस 
कवींनी रामायण लिहिलेलें आहे. 

“ भक्तीचा विकास करणारा रामायणासारखा दुसरा 
ग्रेथय मला आढळला नाहीं ” असें गांधीजी सांगत, 
त्यांच्या डोळ्यांसमोर तुलसीरामायण होतं. उत्तर 
भारतांत त्याचाच सावंत्रिक प्रचार आहे. त्यांतला राम 
आत्माराम, हृदयांतळा अंतर्यामी राम, आहे. रावणादि 
विकारांपासून ह्ृदय मुक्त होतें तेव्हां त्यांत रामचंद्राचीं 
ज्योति प्रवेशा करते. तें जगच निराळे आहे. त्या 
दुनियेत कोणत्याहि प्रकारचे राग-द्वेष असत नाहींत. 
केवळ परिशुद्ध भक्तिभाव राहतो. असें दिव्य वातावरण 
रामायण निर्माण करतं. दसऱ्या ग्रंथांत असें करचितच 
आढळतें. भारताने अनेक वेळां आपलें स्वातंत्र्य 
गमावले, पण तरीहि भारत टिकून राहिला. रामायण 
गमावले असतें तर मात्र भारत अवदय नष्ट झाला 
असता. पण भारतांत रामायण टिकलें म्हणून भारत 
गुलामीनंतरहि डोकें वर काढूं शकला. 


- विनोबा 


५. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार 


आमची बुद्धिवादी परंपरा 
श्री, कार्यकारी संपादक, “ नवभारत * यास- 
: नवभारता? च्या डिसेंबर १९५६ च्या 


अंकांत प्रसिद्ध झालेलें कु. दाभोळकर यांचें पत्र 
वाचलें, त्यांनीं उपस्थित केलेल्या कांहीं मुद्यांची 
खालीं थोडक्यांत उत्तरें देतों. 

( १ ) प्रा, रानडे यांनीं दिलेली गुरूची व्याख्या 
शब्दराः नवीन नाहीं हें मला संतवाड्य़याचा अभ्यास 
नसतांनाहि माहित होतें, मी केलेल्या शब्दप्रयोगाचा 
उद्देश कु. दाभोळकरांच्या लक्षांत आलेला दिसत 
नाहीं. 

(२ ) कु, दाभोळकरांनी बुद्धिवाद म्हणजे काय 
याची चुकीची कल्पना करून घेतलेली दिसते, आणि 
त्यामुळें त्यांनीं बुद्धिवाद्यांवर अन्याय केला आहे, 
कारण, बुद्धिवादी लोकांच्या जीवनांमध्यें छिट्रान्वेषी 
वृत्ती- ( 07४6810 ) ला स्थान नसतें. उलट, 
मानवीमूल्यांच्या प्रस्थापनेकरितां त्यांनीं त्यागाची 
परिसीमा केली आहे असें बुद्धिवादाचा इतिहास 
सांगतो. 

(२३ ) आम्म्याचें शरीरापासून वेगळें अस्तित्व 
मान्य केळें तर विज्ञानशास्त्राला धाब्यावर कां वसवावें 
लागेल, हें विज्ञान माहित नसलेल्यांना न कळणें 
स्वाभाविक आहे, त्यावर साधा व बिनचूक उपाय 
म्हणजे विज्ञानाची कार्यपद्धति व त्यानें उपलब्ध 
करून दिलेलें ज्ञान आत्मसात्‌ करून घेणें हा होय, 

(४) कुठल्याहि तत्त्वज्ञानांत ज्ञानमीमांसा 
( प)८०॥"ए ० 0012१26 ) म्हणून एक मह- 
च्वाचें अंग असतें. त्याचे कांहीं नियम असतात, व 
जोपर्यंत ते नियमच चुकीचे आहेत असें समजायला 
सबळ कारण मिळत नाहीं तोपर्यंत आपल्याला कटु 
वाटणारे निष्कर्णसुद्धा मान्य केले पाहिजेत. असें 
करतांना प्रत्येक -1811) सदोष आहे असें आढळून 
आलें तर त्याला उपाय नाहीं, भावनांच्या समाधाना- 
करितां सत्याशी प्रतारणा करणें योग्य होणार नाहीं, 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


विज्ञानाधिष्ठित ज्ञानमीमांसेच्या निकषावर अध्यात्म- 
शास्त्र व गूढवाद तपासून पाहिल्यास त्यांनीं केलेलीं 
आत्मा, देव, भूतबाधा, इत्यादि संबंधीची विधानें 
टिकूं शकणार नाहींत, 

( ५.) अतीन्ट्रिय ज्ञान राक्‍्य नाहीं असें मीं 
म्हटलेले नाहीं. तथापि अतींद्रिय ज्ञान शक्‍य 
आहे हें प्रयोगांती सिद्ध झालें आहे असें म्हणणारांनीं 
संख्याशास्त्राच्या मदतीनें निष्कषे काढतांना घ्यावी 
लागणारी दक्षता पुरेशी घेतलेली नाहीं असे माझे 
मत आहे, 

(६) “इष्ट असेल तें बोलणार व शक्‍य असेल 
तें करणार ”, या आगरकरी व्रीदाच्या दुसऱ्या 
भागांत बुद्धिवाद मानवीजीवनांत अपुरा पडतो 
याची कबूली नसून, आपल्याला शक्‍य असेल तें 
सर्व आचरणांत आणण्याचा आगरकरांचा निर्धार 
व्यक्त झालेला आहे, मराठी माझी मातृभाषा 
नसल्यामुळें माझा समज चुकीचा असण्याचा संभव 
आहे हें मी मान्य करतों, परंतु माझ्या लेखाचा 
उद्देश आगरकरांचें ( गरज नसतांना ) समर्थन 
करण्याचा, किंवा बुद्धिवाद श्रद्धावादापेक्षां श्रेष्ठ 
कसा आहे, हें दाखविण्याचा नव्हता. माझ्या 
लेखाचा मुख्य उद्देश भारताच्या अन्य भागांतच 
नव्हे तर बुद्धिवादाच्या * माय भूमीत * सुद्धां 
आगरकरी परंपरा कशी लप्तप्राय झाली आहे, हे 
दाखविण्याचा होता, त्याकरितां दिलेला उदाहरणें 
प्रातिनिधिक स्वरूपाची नाहींत असें कु. दाभोळकर 
म्हणतात. त्यांचें म्हणणें बरोबर असतें तर मी तो 
यो लिहिलाच नसता, दुदेंवानें वस्तुस्थिति लेखांत 

तहिल्यापेक्षां कितीतरी 
करांचें मक हलक ह. मी 
वरील विधानांचा एक सूचक ह 004 
शन उरावा आहे, परंतु 
अजून निराशावादी झालों नाहीं, 
फर्ग्यंसन कॅलिज, पुणें 


ता; 2-१ रदद - अ, मि. शहा. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ष्र पर्हल्श 


॥% नवभारत 
कद ्ि । 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार 


भारतीय शिक्षणक्षेत्रांत इंप्रजीभाषेचें स्थान 

श्री. कार्य, संपादक, नवभारत मासिक, यांस- 
ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या अंकांत श्री, झिणाभाई देसाई 
ह्यांनी वरील विषयावर आपले परिपक्क विचार 
मांडलेले आहेत, त्या विचाराशीं मी सहमत आहे, 
आणि त्या विचारांना पूरक असा एक विचार येथें 
मांडीत आहे. 

इंग्रजी भाषेसुळे अनेक उपकार झाले असले तरी 
ह्या खातंत्र्योत्तर कालामध्यें तीच भाषा माध्यम 
म्हाणून चाळू ठेवल्यास नुकसानच ज्यास्त होण्याचा 
संभव आहे. इंग्लिर-शिक्षित अल्पसंख्यलोक व 
बहुजनसमाज ह्यांचे संबंध दुरावतील, सुशिक्षित 
लोकांच्या मनांत भयंकर न्यूनगंड तयार होईल, 
माध्यमिक शिक्षणामध्ये इंग्रजीला अवास्तव महत्त्व 
द्यावें लागेल, त्यामुळें इतर विषयांचा संकोच करावा 
लागेळ अशी अनर्थपरंपरा ओढवेल, 

अक्शा निराशामय परिस्थितीमध्ये देखील एक 
धागा असा आहे कीं ज्याची योग्य जोपासना 
झाल्यास इंग्रजीचा अभ्यास सुलभ होईल. 

हा धागा म्हणजे देवनागरी लिपी. भाषेचे दोन 
पंख म्हणजे शब्दांचे उच्चार व त्यांची लिपी. भारता- 
मध्यें अलीकडल्या काळांत इंग्रजीभाषेमुळें जसा एक- 
जिनसीपणा निर्माण झाला त्याप्रमाणेंच पुरातन काला- 
मध्यें संस्कृतभाषेमुळे ऐक्यभावना उत्पन्न झाली होती. 
आणि ह्या संस्कृतभाष्रेची लिपी देवनागरी आहे. 
शिवाय संस्कृत भाषेचे अध्ययन सध्यां अखिल- 
भारतीय स्वरूपाचें असल्यामुळें व हिंदी भाषेचा 
असारहि मोठ्या प्रमाणावर झाला असल्यामुळें, 
भारतांतील सर्व राज्यांतील सुरिक्षित लोकांना ही 
देवनागरी लिपी अवगत आहे. ह्या देवनागरी 
लिपीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती उच्चाराधिष्ठित 
( ४०186) आहे, एक अक्षराचा एकच उच्चार 
होऊं राकतो 

इंग्रजी भाषा शिकण्यास फार कठीण असते. 
इंग्लिश भाष्रेची लिपी अगदीं निराळी, तिच्यांतीळ 


अनुक्रमणिका 


शब्दांची विचित्र अक्षरस्चना (90थयांप्ठ ) व 
शब्दांचे अनपेक्षित उच्चार, वाक्‍्यरचनेची घडण 
अगदींच निराळी, उदा० क्रियापद मध्यें आणि कर्म 
शेवटीं असतें. मी माध्यमिक शिक्षणक्षेत्रांत गेंठीं 
३०-३२ वर्षे काम केलें आहे. माझ्या अनुभवा- 
वरून मी सांग शकतो कीं, मुलांना इंग्रजी शिकण्या- 

व्यें स्पेलिंग व शब्दांचे उच्चार ह्याची फार मोठी 
अडचण भासते. 

ह्या सर्वे परिस्थितीचा विचार करतां असें 
दिसतें कीं इंग्रजी शिकण्यामध्यें इंग्रजी लिपीचा 
उपयोग न करतां देवनागरी लिपी जर उपयोगांत 
आणली तर स्पेलिंग व उच्चार ह्या, अडचणी एकदम 
नाहींग्या होतील, ही माझी सूचना पुष्कळांना प्रथम- 
दनी चमत्कारिक वाटेळ, परंतु थोड्या विचारा- 
नंतर ती पसंत पडेळ अशी माझी श्रद्धा आहे 
ह्याची कारणं मी पुढें देत आहे. 

(१) इंग्लंडमध्ये संस्कृत अध्ययनाकरितां 
हितोपदेश, पंचतंत्रासारखें वाड्यय इंग्रजी लिपीत 
छापलें जाते, भगवद्‌ूगीतेचा पवित्र ग्रंथहि त्याच 
लिपीत छापतात. 

(२ ) भारतीय नभोवाणीची मुखपत्रिका जी 
“ इंडियन लिसनर?, तिच्या इंग्रजी आवृत्तींत, 
हिंदी भाषेंतील वाक्‍्येच्यावाक्यें रोमन लिपीत 
छापलीं जातात 

(३) दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळीं 
हिंदुस्थानांत, लष्करांतील इंग्रज व अमेरिकन ह्यांच्या 
सोईकरिता “ रोमन उर्द ? ह्या कृत्रिम भाषेचा 
फेळाव केला जात असे 

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होईल कीं परकीय- 
भाषेचा व्यावहारिक अभ्यास करावयाचा असतांना 
स्वतःची लिपी वापरल्यास अर्ध्याअधिक अडचणी 
दूर होतात. 

इंग्रजी शिक्षणामध्ये देवनागरीचा अवलंब 
केल्यास कितीतरी फायदे होतील, 


५्रे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> _) 
7../. १५ 
्व्ण्त् र 
॥9 नवभारत दली 
“सि प >"१९ 


र 4७ 


> ७०%, वष ०4 > 
रची वका ्>. - 
ड् श्र च्यता2 


अय 


ह्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


(१) इंग्रजीच्या अभ्यासाकरितां माथ्यमिक 
शाळेमध्ये चार वर्णे पुरे होतील, सहा वर्षीची 
जरूरी नाहीं. इंग्रजी भाप्रेची आवश्यकता 
मुख्यत्वे भारतांतीलच राज्याराज्यामधल्या व्यवहारा- 
करितां आहे, आणि सर्वांना देवनागरी लिपी 
अवगत आहेच, इंग्लंड-अमेरिकेंतील लोकांशीं 
पत्रव्यवहार करण्याचे प्रसंग फारच तुरळक असणार, 

भारतामध्ये भाषा जरी एक नसली, तरी 
निदान एक लिपी झाल्यास, जनतेमध्ये एक- 
जिनसीपणा उत्पन्न होईल. दाल्षिणात्यांचा जो 
हिंदीला विरोध व इंग्रजीचा आग्रह आहे त्याला 
घार न येतां तो बोथट होत जातील, 


सध्यां भारतामध्ये निरनिराळ्या भाषांबद्दळ 
आदर उत्पन्न होण्याकरितां उत्तमोत्तम वाड्याची 
भाषांतरे व्हावींत असा प्रयत्न चालच आहे. 
त्यांतील पहिलें पाऊल म्हणून सर्व भाषा देवनागरी 
लिपीत लिहिण्यास सुरुवात करावी, “ देवनागर ' 
मासिकामध्ये हा उपक्रम सुरू झालाच आहे. 
इंग्रजी भाषांहि देवनागरीमध्ये लिहिण्यास सुरुवात 
झाल्यास, भारतामध्ये सर्वत्र पसरण्यास फार वेळ 
लागणार नाहीं. बोलपट निर्माण होऊ लागतांच, 
मूकपट जसे नाहींसे झाले तितक्या गतीनेंच हाहि 
बदल सहज घडून येईल. म्हणून माझी नम्न सूचना 
थोडक्यांत अशी आहे, 

( १ ) माध्यमिक शाळेमध्ये व पदवीपरोक्षे- 
पर्यंत इंग्रजी भाषा देवनागरी लिपींतून लिहिण्याचा 
विकल्प ( 01107 ) ठेवावा, लिपीची सक्ती 
करण्या'ची कांहीं जरूर नाहीं. रोमन लिपी आपो- 
आपच नामदोष होईल 

( २ ) व्यवहाराकरितांच आम्हास इंग्रजी भाषेचा 
अभ्यास कर्तव्य असल्यामुळें, त्या भाषेंतील पद्य- 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


वाड्ययाच्या अभ्यासाची कांहीं आवश्‍यकता नाहीं; 
फक्त गद्य-वाड्ययाचा अंतर्भाव करावा, 


( ३ ) भारतांतील कोणत्याहि भाषेचा अभ्यास 
करण्यामध्ये देवनागरी लिपीचा विकल्प मान्य 
करावा 


(४ ) ज्यांना परदेशाशीं पत्रव्यवहार करावयाचा 
असेल, तसेंच ज्यांना त्या भाषेंतील उच्च वाळायाचा 
अभ्यास करावयाचा असेल त्यांच्याकरिता डिप्लोमाचे. 
अभ्यासक्रम ठेवावेत, 
पुणें, 
ता. ८-१२-५६ 


आपला 
के. वि. हेटकर 


----->>< 


श्री. कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ? यांस - 
प्रा, म, दा. साठे यांचा 'महाराष्ट्रांतील पंडित- 


परंपरा ? हा डिसेंबर १९५८६ च्या नवभारताच्या 
अंकांतील उद्बोधक लेख वाचला 


सदरहू लेखांत पान २६ मध्ये डॉ कीलहॉन. 
यांचेब्रद्दल त्यांनी जी माहिती दिली आहे ती थोडी 
चुकीची आहे व ती चूक द्शविल्यास अप्रस्तृत होणार 
नाहीं असें वाटल्यावरून मी खालील माहिती 


आपणास "नवभारत? मध्ये प्रसिद्ध करण्याची विनंति 
करीत आहे 


डो, कील्हॉने हे आंग्ळ पंडित नसून जर्मन 
पंडित होते. व ते एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये प्राव्या-. 
पक नसून डेक्कन कॉलेजमध्ये प्राथ्यापक होते. : 
व त्यांचे नोकरीचा बहुतेक सर्व काल डेक्कन कॉलेज- 
थ्येंच गेला असा उलेख ले, जे, नेल्सन फ्रजरकत 
19९0081 (?01[९2९-॥. ९०8७९० 1881. 
1901 या पुस्तकांत पान ७०-.७ १ वर सांपडतो 
अकोला, 


०" ए. रा. महाजनि' 
दि, १२-१२-१९५६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 _) 
५/., प 
फित्णात ट्र ७ 
. नवभारत ठे 
१&-/ ७५ प १९ 
९ अमृतमहोत्सवी, डु >७ 
च. वर्ष हट > 
अकता व 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामछो 
: कृष्णमूर्ति व शांत चित्ताची अनुभूति ! 


गरळ) रात ॥1७ ॥ए४807- 
.“&९8 ०1 ॥॥७ 3ञिं][8॥ ॥ऐ॥्रात -७५ ५. 1), 
1921010687 591710591', ॥४,. &$., 111, 8., 
फए01802त ७7. (टाळा 111त; 84 
हेरा)" 1३१०७५, 13०0099 1 (1956) 
७७0. 171. 71108 585, 4. 

अलीकडे गेलीं कांहीं वर्षे जे. कृष्णमूतीविषयीं 
बरेंच कुतूहल निर्माण झालें असून, त्यांच्या 
विचारांनी विचारवंतांच्या मनाची पकड घेतली 
असल्याचें दिसून येतें, याला कारण त्यांच्या विचारांत 
व ते ज्या पद्धतींत आपले विचार मांडतात त्या 
पद्धतीचे जें एक अपूर्व वैशिष्ट्य किंवा वेगळेंपण 
आढळून येतें तें तर आहेच, त्याबरोबरच त्यांच्या 
विचारांना व विचारप्रतिपादनाला जिवंतपणा आणून 
देणारी त्यांच्या जीवनाची अद्भुतरम्य पार्श्वंभूमि 
हेंहि कारण असावें. जो लहानपणींच भावी जगद्गुरु 
म्हणून दत्तक घेतला जाऊन त्याचें त्या दृष्टीने 
संगोपन-संव्धन-शिक्षण झालें, ज्याच्याकरितां एक 
खास ' पूर्व-तारक-संघ ' या नांवाचें गुरुपीठ निर्माण 
केलें जाऊन तदूद्रारे ज्याची भावी “ जगद्गुरु 
म्हणून ग्वाही मिरविली गेली, जगांतील देशोदेशीं- 
च्या असंख्य सुशिक्षित भक्तगणांकडून मोठ्या 
भक्तिभावाने ज्याची सतत १७१८ वर्षे अर्चना 
होऊन या जगदू-गुरूच्या तोंडून आतां कोणता दिव्य- 
संदेश ऐकायला मिळणार याची मोठ्या औत्सुक्‍यानें 
प्रतीक्षा केळी गेली, त्यानें १९२९ सालीं एका 
-दिवशीं * मल्या सुप्रभातीं * तें जगद्गुरुपद चुटकीं- 
सरसें झुगारून देऊन जगदगुरु बनविणारी संघट- 


५५ 


अनुक्रमणिका 


नाच बरखास्त करून टाकावी आणि तेव्हांपासून, 
आचारविचारांतील सर्व प्रकारच्या गुर्वाजीविरुद्ध, 
घुवाबाजीविरुद्ध व शाब्दप्रामाण्याविरुद्ध बंड पुकारून, 
एकाकीपणा पतकरून “ प्रत्येक माणसाचे व्यक्तित्व 
वेधनसुक्त, स्वतंत्र रहावें ? या विचाराच्या प्रसाराथ 
आपलें जीवन समर्पित करून रहावें- ही घटनाच 
असाधारण व मोठी विस्मयजनक आहे, यामळे 
अशा व्यक्तीविषयीं. व त्याच्या विचारांविषयीं या 
व आकर्षेण वाटत असल्यास नवल नाहीं. 

कृष्णमूति सुमारें गेलीं दोन तर्षे आपले विचार 
युरोप-अमेरिकेंतील समाजापुढे सांगत आले आहेत. 
या काळांत त्यांच्या तत्त्वज्ञानावर (19115 38168, 
1१९18 ४00९176 अशांसारख्या अनेक पाश्राच्य 
विचाखंतांचे ग्रंथ प्रसिद्ध झाले असून त्यांवरून कृष्ण- 
मूर्तीच्या विचारांचा कांहीं आधुनिक पाश्चात्य 
विचारवंतांवर किती प्रभाव पडला आहे याची कल्पना 
येते. १९४७ सालापासून भारतांतील मद्रास, मुंबई, 
पुणें, दिल्ली इत्यादि शहरांतून त्यांचीं प्रवचने झालीं 
असून तीं प्रवचने पुस्तकरूपाने प्रसिद्धहि झालीं आहेत, 
त्यांच्या विचारांनीं भारती य विचारवंतहि प्रभावित झाले 
असून त्यांच्या विचारांचे आस्थापूर्वक अध्यवन-- 
मनन होऊं लागलें आहे. त्याचीच एक महत्त्वाची 
साक्ष म्हणून प्रस्तुत श्री. धोपेश्वरकरांचा ग्रंथ होय, 
या ग्रंथाचे लेखक स्वतः तत्त्वज्ञानाच्या अध्ययन 
-अध्यापनांत व व्यासंगांत जीवन व्यतीत केलेले 
असल्यामुळें त्यांच्या कृष्णमूर्तींच्या विचारांवरील या 
ग्रंथाला विरोषच महत्त्व आहे, 


आपल्या या ग्रंथाला जे लेखकानें नांव ठिः 
आहे व आंतील त्यांच नांवाच्या एका स्वतंत्र प्रकरण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


>. _) 
दी र त्रे 
* टी 2 हौ 
ही »नवभारत ब 
शाल. ७५ टि 
स्व (अमृतमहोत्सवी >२७ 
७” पक्के. वष छि > 
“ पधा 


शं घर ९ ढे ग 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्य 


क 


नवभारत 


जै त्यांनीं विवेचन केलें आहे तें पाहतां; त्यांच्या 
मतें ' शांत मनाची अनुभूति' हा कृष्णमूर्तीच्या 
तत्त्वज्ञानाचा गाभा असावा असें समजण्यास हरकत 
नाहीं, कृष्णमूर्तीच्या विचारांचें सार ज्यांत त्यांच्याच 
शब्दांत ग्रथित झाळें आहे असा एक कृष्णमूर्तीचा 
अंथ * प ए17508116 1.98 फाटत? 
या नांवाचा नुकताच दोन वर्षा-पूर्वी प्रसिद्ध झाळा 
आहे. हा ग्रंथ त्यांच्या विचारांचे सार म्हणून 
साधारणपणें आधारभूत समजला जातो, या ग्रंथाच्या 
नांवांतहि कृष्णमूर्तीच्या तत्त्वशानाचा आशय सांठट- 
विला आहे असें म्हणावयास हरकत नाहीं, 
* मानवाचें अथपासून इतिपर्यंत खातंत्र्य ? हा 
तो आशय होय, हें साध्य गांठण्याचें एकमेव 
साधन म्हणजे माणसाचें मन निर्लेप, मुक्त व शांत 
होणें हें आहे. हें साधन साध्याशीं इतकें एकरूप 
आहे, कीं श्री. धोपेश्वरकरांनीं “ शांत मनाची 
अनुभूति ? हें नांव आपल्या ग्रंथाला देऊन मूळ 
अनुभूति एकच पण वरणेनाचे प्रकार दोन हे मार्मिक- 
पणें सूचित केलें आहे. 

श्री. धोपेश्वरकर यांनीं आपल्या प्रतिपादनांत 
कृष्णसूतीच्या विचारसरणीचे विवेचनाच्या सोयी- 
करितां स्थूळ मानानें दोन विभाग पाडले आहेत : 
एक विभाग म्हणजे आपल्या मानसिक जीवनांतील 
संघर्ष, गोंधळ, अनिष्ट गोटी उलगडून दाखविणारा, 
जे नको त्याचें दशन करून देणारा ( "९8४४४७ ) 
विभाग, व दुसरा म्हणजे मानसिक जीवनांतील त्या 
अनिष्ट गोष्टींचे ज्यायोगे निराकरण होईल असे 
निश्चित उपाय सुचविणारा ( 7081176 ) विभाग, 

कृष्णमूर्तीच्या मतें मनुष्याच्या स्मरणशक्तीचे 
दोन प्रकार आहेत : एक वस्तुगत ( शिळप8] ) 


स्मरणराक्ति- जिचा शास्त्रीय सानसंपादनांत, 
मानवाच्या भौतिक प्रगतींत उपयोग होऊं 
हय. शवाय जज ...... आम 


१ हे शब्द मूळ इंग्रजी शब्दाच कांरेकोर पर्याय नसून, 


योजले आहेत. करण्याकरितां ते 
ध्द & 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


शकतो ती, दुसरी म्हणजे इष्टानिष्ट भावनांच्या 
संस्कारांनी लडबडलेली, मनुष्याच्या * अहं- ? 
भोवतीं पिंगा घाळून अहंकाराला स्थिर करणारी, 
माणसांच्या मानसिक जीवनाला नाना रंगांचे लेप 
देणारी भावनांकित ( 57०0108101 ) स्मरण- 
शक्ति - त्याचप्रमाणें, कृष्णमूर्तीच्या मत्ते माणसाच्या 
मनाचींहि दोन खरूपें आहेत, एक स्वरूप म्हणजे 
अठुभवांना “ नांबें ' ठेवणारे, इ्ानिष्ट गोष्टींशी 
मंडन-खंडनपूर्वक तादात्म्य पावणारें, हर्षाम्ष व 
रागद्रेष यांच्या आहारी जाणारें, नाना ध्येयें- गुरु- 
संप्रदाय यांच्या मागें धांवणारें, सदेव “ अशांत 
असणारें, कोलाहल्पूर्ण असें शब्दप्रसवी “ मुखर ? 
( ए९/081) मन, दुसरें स्वरूप म्हणजे नांवें न 
ठेवणारे, “ इवेंनको? न म्हणणारे, तटस्थपणानें 


पहाणारे, केवळ साक्षित्व (0101061858 9७/७1'€-. 
71888 ) बाळगणारें नीरव 'शांत? (81811) मन. . 
कृष्णमूर्तींचें म्हणणें असें कीं, या पहिल्या सरूपाच्या 


“मुखर? ( ए९७81 ) मनानें वर वर्णन केलेल्या 
सऱ्या प्रकारच्या (1)190101081081 ) भावनां- 
कित स्मरणशक्तीचा वापर करून मानवी जीवनांत 
घोर अनर्थ माजविला आहे, भूतकालीन भावनांकित 
स्मृतींच्या द्वारें व्यवहार करणारें * मुखर * (४७५081) 
मन हेंच समाजांतील मानवामानवांमधील संघर्षाचें 


परस्प्रसंबंधांत जिव्हाळा, प्रेम, बंधुभाव, स्वातंत्र्य, 
निभयता या गोष्टी उदित होतील. किंबहुना या 


न * शांत ? मनाच्या अनुभूतीचा दुसरा पर्यायच 
त 


वा श्री, धोपेश्वरकर यांच्या प्रस्तत ग्रंथांतील 
स्वूळ सारांश बर दिला आहे, ग्रंथांत 
मुळांतील आशय 


संगणकीकृत 


व ._) 

५-/ र प्र 

ल व्ुमित्णत्कळ, त 
6 नवभारत 

क धि ५१9५ प 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामरी 


कृष्णमूर्तीच्या विचारांचे मूळ विवेचन मानसशास्त्राच्या 
आधारें केलें असून, त्याचा आशय उदाहरणांनी 
विशद केला आहे. ग्रंथाच्या मुख्य चार प्रकरणांपैकीं 
पहिल्या दोन प्रकरणांतून, स्मरणशक्तीचे दोन प्रकार 
व दुसर्‍या प्रकारच्या स्मरणशक्तीच्या साहाय्यानें 
* मुखर ? ( ४61081) मनानें माजविलेला अनर्थ 
यांचें प्रतिपादन केलें असून, नंतरच्या दोन प्रकरणांतून 
“शांत? मन व त्यांतून उदित होणारे परिणाम यांचे 
सविस्तर वर्णन केळें आहे, मनें दोन नसून एकाच 
चित्ताच्या या दोन भिन्न अवस्था होत हें त्यांनीं 
मुद्दाम स्पष्ट केलें आहे. नेहमींच्या * मुखर * मनापेक्षां 
“ शांत? मन ही अवस्था हा एक मानवाच्या 
आंतरिक जीवनाचा निराळाच आविष्कार आहे. या 
आविष्काराचा निराळेपणा स्पष्ट करण्याकरितां म्हणून 
लेखकानें ' ज्यांत? मनालाच ' हृदय! ( 128७) 
हा दुसरा पर्याय योजिला असून, मन * शांत? 
झाल्यावर आंतरिक जीवनांत उदित होणारी प्रसन्नता, 
निभेयता, मुक्तता इत्यादि भावसंपदा हा हृदयाचाच 
आविष्कार होय असें म्हटलें आहे.- लेखकाने 
कृष्णमूर्तीच्या विचारांचे विवेचन शक्‍यतो शास्त्रीय 
भूमिकेवरून मोठ्या जिव्हाळ्याने व समरसून केलें 
आहे. प्रतिपादनांत युक्तिवादांच्या दृष्टीनें मधूनमधून 
पुनरुक्ति वाटत असली तरी, एक अभिनव विषय 
समजावून सांगण्याच्या लेखकाच्या जिव्हाळ्यामुळें व 
वक्‍्तृत्वपूर्ण शेळीमुळें, ती पुनरुक्ति खटकत नाहीं, 

श्री. धोपेश्वरकरांचा प्रस्तुत ग्रंथ हा कृष्णमूर्तांच्या 
विचारांवरील भाष्य आहे. कृष्णमूर्तीचे विचारांचा 
श्रवण-वाचनद्वारे ज्यांनीं परिचय करून घेतला 
आहे, त्यांच्यापैकीं कांहींना त्या विचारांचे चिकित्सा- 
पूर्वक परीक्षणहि व्हावें अशी अपेक्षा असते, पण तशा 
प्रकारच्या चिकित्सापूर्वक परीक्षणाची भूमिका प्रस्तुत 
ग्रंथांत आढळून येत नाहीं, 

कृष्णमूर्तीचे विचार अगदीं सहानुभूतिपूर्वक 
समजून घेऊं इच्छिणाऱ्यांना त्यांच्या विचारांतील 


न. भा. ८ ५७ 


अनुक्रमणिका 


कांहीं स्थळें दुर्बोध वाटून ल्ांबद्दद अनेक शांका 
निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाहींत, उदाहरणार्थ, 
स्मरणशक्ती- ( 11९1)079 ) चे पाडलेले दोन 
प्रकार-एक वस्तुगत स्मरणशक्ति व दुसरी भावनांकित 
(8४०॥॥०10४1081 ) स्मरणशक्ति. सूक्ष्मपणे पाहूं 
जातां असे कांटेकोर भेद पडं शकतील कीं नाहीं 
याची शांका वाटते, माणसाला कार्यक्षम रीतीनें 


जगावयाचें असल्यास बाह्य परिस्थितीचे आव्हान 


स्वीकारून, त्या परिस्थितीला तोंड देऊनच जगावें 
लागतें, बाह्य परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारतांना 
माणसाचे वस्तुगत स्मृतींनीं व भावनांकित स्मृतींनी 
भरलेलें सर्वच्या सर्व व्यक्तित्व आपल्या सर्व स्मृतींच्या 
बळावरच परिस्थितीला प्रत्युत्तर देत असतें. परि- 
स्थितिप्राप्त प्रसंगाला तोंड देतांना, कृष्णमूर्ति सुच- 
वितात त्या प्रमाणें, सर्व प्रकारच्या शुभाद्युभ भाव- 
नांकित स्मृतींच्या पटलापासून मुक्त व्हायचे झाल्यास, 
माणसाचें परिस्थितीला तोंड देणारे व्यक्तित्व त्या 
मानानें विकल होण्याची ब त्या मानानें माणसाची 
जीवनांतील कार्यक्षमता कमी होण्याची राक्‍यता 
वाटते.- तसेंच कृष्णमूर्तींची “ शांत ' मनाची कल्पना 
सकृदुर्गानीं अत्यंत आकर्षक वाटत असली तरी ती 
इतकी तरळ आहे कीं ती केवळ एक कल्पना- 
बिलासच ठरणार नाहीं ना अशी शांका वाटू लागते. 
भूतकालाच्या सर्व प्रकारच्या भावनांकित स्मृतीं- 
पासून तसेंच भविष्यकालच्या सर्व प्रकारच्या त्ुमा- 
शुभ आशा-आकांक्षांपासून मुक्त झालेलें, केवळ 
वर्तमानकाळांतच रमून जाणारे चित्त “ शांत? होय 
अशी ही कल्पना आहे, खरें पाहू जातां, मानवाने 
आतांपर्यंत निर्माण केलेली भव्य संस्कृति ही 
मानवाच्या सुंदर व पवित्र म्हणून गणल्या गेलेल्या 
कांहीं भूतकालीन भावनांकित स्मृतींवर व मविष्य- 
कालीन उदात्त ध्येयांचीं सुखस्वप्े पहाण्याच्या त्याच्या 
प्रव्रत्तीवर-मानवाच्या ' क्रान्तदार्शित्वाःवर उभारलेली 
आहे, बर्‍्यावाइट अक्या सर्वच भूतकालीन भावनां- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1 _) 
५./1. प 
फिव्ण > ७ 
॥6४नवभारत है 
| धे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कित संस्कारांना व भविष्यकालीन सदसत्‌ अशा 
सर्वच आक्षा-आकांक्षांना थारा न देणारें चित्त 
“शांत? होईलहि, पण असें संस्कारहीन चित्त 
संस्कृतिहीन तर होणार नाहीं ना अशी शंका येते. 
शिवाय, चित्त ' शांत ? झाल्यावर, त्या ' ह्ृदयां*- 
च्या अवस्थेतून प्रेम, निर्भयता, स्वातंत्र्य, प्रसन्नता 
या भावना आपोआप उमळून येतात ही कृष्णमूर्तींची 
कल्पनाहि गूढगुंजनासारखी रमणीय असली तरी ती 
तितकीच आत्यंतिक य अगम्य वाटल्याशिवाय रहात 
नाहीं, मानवाचें मन जात्याच चांगलें, शुभ आहे, 
तें प्रेम खातंत्र्य, निर्भयता इत्यादि ग्रुम भावनांचे 
जात्याच माहेर आहे, अशी जी कांहीं दिव्य-निसर्री- 
रम्यतावाद्यांची रम्य (1010980110 ) कल्पना असते 
तिची येथे आठवण होते. खरें पाहूं जातां, प्रेम, 
स्वातंत्र्य, निर्भयता, प्रसन्नता या भावनांचा आडय 
हजारों वर्षांच्या मानवी संस्कृतीच्या इतिहासाच्या 
मार्गक्रमणांत विकसित व परिपुष्ट झाला आहे. 
युगानुयुगांच्या भूतकालीन झुभ संस्कारांच्या व 
भविष्यकालीन थ्येयदर्शी प्रश्ृत्तींच्या मानवी प्रेरणा 
या भावनांतून अनुस्यूत आहेत, या भावनांचा 
अनुभव भूतकालीन शुभ संस्कारांचा व भविष्यकालीन 
अ्माकांक्षी प्रशरत्तींचा परिपाक आहे, म्हणून, आपल्या 
मनावरील पटलांचें तटस्थपणे निरीक्षण करून 
त्यांतील अनिष्ट वासना-भावनांची जाणीव झाल्यानें 
मनाची मलिनता निघून जाऊन माणसाचें जीवन 
संप्न होणें हें शक्‍य आहे- हा कृष्णमूर्तीच्या 
विचारांतील भाग जरी पटण्यासारखा असला तरी, 


इष्ट भूतकालीन संस्कारांना व इष्ट अद्या भविष्यकाठीन 


ध्येयांना फांटा देऊन भूत-भव्यापासून मुक्त होणारें 
“शांत चित्त किंवा हृदय एकदम प्रेमादि भावनांना 
जन्म देऊं शकतें हा कृष्णमूर्तींच्या शिकवणुकीचा 
भाग स्वप्नाळु, अगम्य वाटतो. | 
कृष्णमृर्तींचा शास्त्रीय, तांजिक ( 1800111051 ), 
कारभारविषयक संघटना किंवा संस्था वगळून इतर 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


सर्व प्रकारच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक संघटनांना 
कसा व कां विरोध आहे हें श्री. धोपेश्वरकरांनीं 
स्पष्ट केलें आहे, आधुनिक सत्तावाज राजकारणाच्या 


. सर्वेकप दडपणामुळे, सामाजिक, सांस्कृतिक, शेक्षणिक 


संस्थांतून व्यक्तींचें व्यक्तित्व खुरटून जातें या दृष्टीनें 
झृप्णमूर्तींचा आत्यंतिक संघटना - विरोध समज 
शकतो, परंतु व्यक्तित्वाचा विकासहि समाजसापेक्षच 
असतो. कृष्णमूर्तीचेंचे एक सूत्र-वाक्‍्य आहे: 
€ (0 ंए& 158 (0 0९ 161816 - 'जगणें 
म्हणजे समाजाशीं संबद्ध राहूनच जगणें होय. 
त्याचा आडाय पाहतां, व्यक्तींनी आपण होऊन 
स्वयंप्ररेणेनें केलेल्या सहकार्याधिष्ठित संघटनांना तरी 
कृप्णमूर्तीच्या विचारसणींत स्थान मिळावें असें वाटतें. 


कृष्णमूर्तीच्या विचारांतील दुर्बोध वाटणाऱ्या 
कांहीं स्थळांमुळें जे कांहीं उपरिनिर्दिष्ट प्रश्न निर्माण 
होतात ते ग्रहीत धरूनहि, प्रचलित वैचारिक 
परिस्थितींत . कृष्णमूर्तींचा जीवनाकडे पहाण्या*चा 
दृष्टिकोण व मार्ग (8७1०१० ) हा अत्यंत 
आधुनिक व स्वतंत्र विचाराचे वारे खेळवून मनाला 
ताजेपणा व टवटवी आणण्याइतका सामर्थ्यशाली 
आहे असें मात्र वाटल्याशिवाय रहात नाहीं. आज 
मानव युगानुयुगे चालत आलेल्या भल्याबुऱ्या 
परंपरागत अंध संस्कारांच्या ओझ्याखाली पिचून 
गेल्यासारवा झाळा आहे. नाना धमंसंप्रदाय, नाना 
तत्त्वशानें, नाना पक्षोपपक्ष, नाना संस्था संघटना व 
आधुनिक विशञानानें उपलब्ध करून दिलेलीं जगड- 
व्याळ प्रचारसाधनें यांमुळे सामान्य माणसाची 
विचारशाक्ति कुंठित होऊन गेली आहे, त्यावरोबरच 
आधुनिक वैज्ञानिक संशोधनामुळे त्याच्या जुन्या 
भ्रद्धांना हादरा वसला असून, जीवनांतीठ वेचारिक 
शाश्वती निघून गेली आहे, असुरहि भीति 
वेफल्य यांनीं त्याचें मन आवळे आहे. य. 

0 लितू, * या घोर परिस्थितीची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१२% य 
॥% नवभारत क्रो 

“सध नि १९ 

न अमृतमहोत्सवी >१७ 
२“ ७४» 

द भ्र ताकक्र आ] रज 

दी. 00 हि 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे 


जाणीव जगांतील विचारवंतांना झाली असून, 
माणसाच्या व्यक्तित्वाची कशी प्रतिष्ठापना करावयाची 
-ही चिंता त्यांना व्यथित करीत आहे, युरोपमधील 
अलीकडील ( 112181611(1911811) ) सारखा माणसा- 
'चें व्यक्तित्व हिरिरीने प्रस्थापित करूं पहाणारा विचार 
याच परिस्थितींतून उदयास आला असें समजलें 
जातें. याच परिस्थितीची प्रतिक्रिया व प्रतिकार 
म्हणून कृष्णमूर्तीच्या तत्त्वज्ञानाकडे पहाणें अर्थपूर्ण 
ठरेळ असें वाटतें, त्या. दृष्टीनें पहातां, माणसाच्या 
सर्व प्रकारच्या गुरु-शब्दप्रामाण्यांच्या कुबड्या काहून 
घेऊन त्याला स्वतंत्र विचारास प्रेरणा देणारे, मनाचे 
थराखालीळ थर निभयपणें उलगडून पहावयास 
प्रवत्त करणारें, चित्ताच्या अथांग डोहावरील वरवर 
उसळणाऱ्या वासना-भावनादिकांच्या लहरींचे टृत्य 
तटस्थपणें गंमतीने पहावयास लावून, आंतील गांभीर्य, 
शांति व प्रसन्नता यांचा लाभ करून देऊं पहाणारे 
कृष्णमूर्तींचें सामर्थ्यशाली तत्त्वत्ञान विशेषच 
-अभ्यसंनीय व मननीय ठरेल यांत शंका नाहीं. 


--वि. म. बेडेकर 


न्न 


विज्ञानछंद ( मासिक ): वि. द. आपटे, 
विज्ञानळंद कार्यालय, ३४१ सदाशिव, पुणें २, वर्ष 
१ अंक १ ला; वा. ब, ५ रपये. 

:< व्यावहारिक व प्रायोगिक शास्त्र्ञान वा 
शिल्पज्ञान संपादन करण्याच्या सोयीसाधनांची 
उणीव दूर करण्याच्या हेतूनें हें मासिक सुरूं करण्यांत 
आलें असून केवळ सुशिक्षितांनाच नव्हे तर अशि- 
क्षित व नवशिक्षित जिज्ञासंनाहि उपयुक्त व्हावें अशा 
प्रकारें त्याची योजना करण्यांत आली आहे. मासि- 
काचें स्वल्प आकर्षक असून लेखांची योजना 


अनुक्रमणिका 


सामान्य वाचकाला समजेल अक्या प्रकारें करण्यांत 
आली आहे, भारतीय भाषांतून अशा प्रकारचीं 
नियतकालिके जितकीं निघतील तितकी हवींच 
आहेत. विज्ञानछंदारचें स्वरूप पाहतां ते यशस्वी 
होईल असा विश्वास वाटतो. आम्ही या नव्य£ 
मासिकाचें स्वागत करतों व त्यास सुवश इच्छितो. 


-गोवधेन पारीख 


साभार पोच 


१. गारंबीचा बापूं - ले. श्री. ना. पेंडसे, 
प्रकाशक - मोज प्रकादन ( प्रायव्हेट ) लिमिटेड, 
मुंबई ४, 

२. बाटचाल- ले. रा. मि. जोशी, प्रकाराक- 
मोज प्रकारान ( प्रायव्हेट ) लिमिटेड, मुंबई ४. 

३. माणसाच्या गोष्टी - ले. अंबादास अग्नि- 
होत्री, प्रकाराक - मौज प्रकारान ( प्रायव्हेट .) 
लिमिटेड, मुंबई ४. 

४. विज्ञानछंद - ( मासिक ) संपादक - वि. 
द. आपटे प्रका, विज्ञानछंद कार्यालय, पुणें २, 
वषे १ अंक १ 

५. वेधशालापंचांगम्‌ - पंचवर्षीयं पंचांगमू - 
संवत्‌ २०१२- २०१७ रचवित्री वेधशालाविद्वत- 
समिति: प्रका ० वेधशालाविश्वस्त मंडल, भद्र, अहमदा- 
बाद. | 


५९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह फ्त क 
2 ५ द्ध 
र पकिनवभारत वेली 
धि ७७५ प ३०१५९ 
नश अमृतमहोत्सवी >२७ 
७”, वर्ष ७ 4 
२ ४४% 
|) १ ढे 1 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


“ नवभारत ' मासिक पुढें चाळूं रहावे; त्याची 
कार्यक्षमता वाढावी, या दृष्टीनें त्यास कांहीं आर्थिक 
स्थेय लाभावें याकरितां किमान पन्नास हजार रुपयांचा 
निघि गोळा करण्याचा संकल्प व त्याकरितां नज एक 
विनंति-पत्रक प्रसिद्ध झालें तें विदितच आहे. त्या 
विनंतिपत्रकाखालीं सुमारे ७५ वर सह्या असून सह्या 
करणारांमध्यें डॉ. धों. के. कर्वे, डॉ. मु. रा. जयकर, 
डॉ. मा. श्री. अणे, श्री. बा. गं. खेर, 
श्री. स. का, पाटील, प्रा. घ. रा. गाडगीळ, श्री. 
केशवराव जेधे, श्री, भाऊसाहेब हिरे, न्या. मू. वा. रा. 
पुराणिक, श्री. दिगेबरराव बिंदु, श्री. माधवराव बागल, 
श्री. दा. वि. गोखले, श्री. ग. त्र्यं. माडखोलकर, 
आचाय प्र. के- अत्रे, प्रा. शे. वा. दांडेकर, श्री. वि. 
स. खांडेकर, संत तुकडोजी महाराज, श्री. ना. ग. गोरे 
इत्यादि महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या भागांतील निर- 
निराळ्या क्षेत्रांत कार्य करणारे थोर लोक आहेत. 


“ नवभारत? निघि पुढें येतं वर्ष चाळू राहणार आहे. 
मूळ विनंतिपत्रकांतील विनंतीस मान देऊन 'नवभारतः- 
निघीस सवीनीं आपल्या दक्त्यनुरूप सढळपणे साहाय्य 
करावे, अशी आमची प्राथना आहे. नवभारत !- 
निघीस १०० रु. ची देणगी देणारास “ नवभारत ? 
मासिक दहा वर्षे मिळत राहील, 


अनुक्रमणिका 


* नवभारत ? निघीला देणगी देणाऱ्यांची नांवें व 
पोहोंच “ नवभारता *च्या दर अंकांतून कृतजतापूर्वक 
दिलीं जातील. 


सप्टेंबर १९५६ नेतर पुढील देणग्या आल्या 
आहेत, 


श्री, मा. सी. पेंढारकर, विलेंपाल, मुंबई २७५ रु. 
डॉ. जी. एम्‌, फडके, माठुंगा, मुंबई १०० झु. 


* नवभारत “निधि जमविण्याकरितां पुढील समिति 
नेमलेली आहे: तर्कतीर्थ लक्ष्मणद्यास्री जोशी 
(अध्यक्ष), न्या, मू. भवानीशंकर नियोगी, श्री. देवकी- 
नंदन नारायण, आचार्य स. ज भागवत, श्री. बाबुराव 
जगताप, स्वामी रामानंदतीथे, प्रा. गोवबधन पारीख. 
मा. म. अ. 'चान्सरकर, श्री. वि. म. बेडेकर 
( खजिनदार ), श्री. कृ. ना. फडके व श्री, मा. प. 
मंगुडकर ( संयुक्त कायवाह ) . 


“ नवभारत ? निघिसमितीर्चे कार्यालय “ ० 
“नवभारत? मासिक, ९०६ शिवाजीनगर पुणे ४ "येथे 
आहे. देणग्या, ' खजिनदार नवभारत निधि समिति, 
९०६ शिवाजीनगर पुणे ४ ” या पत्त्यावर पाठवाव्यात 
अशी विनंति आहे. 


लक्मणशास्त्री जोशी ( अध्यक्ष ) 
२५]१२॥१९५६ कृ. ना. फडके 
पुणे ४ मा. प. मंगुडकर ! कार्यवाह 


_ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ 


्कुश्ण्यत 


ध 


/6नवभारत 
य धे ४ ् 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


हष 
| 
! 
! 
ी 
! 
ी 
री 


3 औक. ० अर. 3 . क... 


दि बँक ऑफ महाराष्ट्र ठि० 


क. 4 


श्‌ चर बक । मुख्य कचरा - पुण र 
डवल (३१-१०-५६) 


3 


3 3 ह (3 जू . ओड... र 3 ऱ् 3 भ्् 3 


1 
ञ ११५१५" 


ञ 


वसल भांडवल र्‌ १८,००,००० 
गंगाजळी व इतर निघि स ८५७५,००० 
खेळते भांडवल रू. ७] कोटींचे वर 


स्पेशल सेव्हिंग्ज डिपॉझिट योजना : व्याजाचा द्र द. सा. द. शे. २ 
$ रु. १०,००० व त्यावरील रकमा तीन महिने अगर अधिक मुदतीसाठी आकपॅक 


“*मफण फिक *फ१क४*फ१(*४११कर' 


र्‍. 
$) च्य क ३ : क 

- व्याजाचे दरनें स्वीकारल्या जातात. व्याजाचे दरांसाठीं चोकशी करावी. 

४  & मराठवाडा व विदर्भातील जनतेचे सोयीसाठी ओरंगावाद, जालना व नांदेड आणि 


अकोला येथ नवीन शाखा उघडण्यांत आल्या आहेत. 

& हेड ऑफिस, डे. जिमत्राना ( पुणे ), सोलापूर ( फलटण गली ), नारिक, 
अहमदनगर, श्रीरामपूर, किलेस्करवाडी व पनवेल येथे सेफ डिपॉझिट व्होल्टची 
सोय असून लॉकर्स उपलब्ध आहेत 

& लेटस ऑफ क्रेडिट उघडलीं जातात 

ह 2 क 
[च व. जाग 
मॅनेजर 


र) 
६४५५-५४-५४ ९५-४५ ४९१५४३. ४९-३१ ४५७. १४-९३.) २-३. -४-९०-, १.३-१०-.१-३-९-३- १-७-६७-९ ०-०. ॥.४-३. ,॥-७-९५- ९ ॥-४-३- ५१ ७--१- ९१ ७-९ ७५% "७७७ ०. ७५० कटी । 


>. ह क 4. 1 फडक, पत तहा ) का कहत य. कलह त 
र वाडा जातत डर जयाला काडत त मार जा मतर जागत लर महाड काडत काड कत काडत काड आडत कडा कोडचा याड कत मय र पाहा 


*२४१५१*१११५१0१५११५१क0की जोक 


१ 


या ््ी 


प्रेग- सुटेरो 
| गर्मियी -गर्भ-रक्षक-. 
बाळंत काढा वं.१,११३ 
बाघळ्गंतिणीकरितां.- 
ष्षाणकद 
तान्ल्या डुलाकारितां 
धालाय़रूत 
व्हिटेणिनयुक अठोयटानिळ 


कुप्नारी आसव 


प्रलांचे तिळा &विक 


0... _______ हवर प्रायव्हेट ठि. येवर - मुंबई २८. | प्रायव्हेट लि. चेंवूर - मुंबडे २८ 


: री. 0 
र्ट रत ८६ औक 
रा (47 790 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ड्‌ ' पश्ता त्र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 6021 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


॥२९५१. ॥९०. 3. 5177 


चिवार्धिक घोजनेंत शेतीच्या उत्यादनाचें महत्व / छै | 


ब्रारत हा एक कृपिप्रथान देश आहे, त्यामुळें मध्यर्वाचे सरकारच्या पंचवरपींय योजनंत 
शेतीविषयक योजनांना ब्रिशेप मह प्रा झालें आहे, शिवाय ' कसेल त्याची जमीन ' या 
झायद्यामुळे जनीनदार व शेतकरीवणे साहजिकच आपापल्या शतजपिनींच्या 
पदौगीण उद्भतीकडें विशेष ठक पुरवू लागळे आहेत. या उन्नतीसाठी अत्यावड्यक 
असलेल्या पागापुरवव्याच्या दृष्टीनं किलास्कर पंपिंग सेटस अत्यंत रट 
उपयुक्त होत. शित्राव स्वल्तपगा, टिकाऊपणा, सुटसुटीतपणा व 
विश्वालाईता या गुणवेशिष्ट्योमुळे वरील दोन्ही वर्गात हे सटस 
अत्यंत लोकप्रिय ठरल आहेत. आपणही आपल्या जमिनीच्या 
समृद्धीच्या दृष्टीनं किर्लॉस्कर पॉपॅग सेटसच खरेदी कग. 


र र्या 
र) 


धू शं ऐकु 
पर क. 2))))) 0 01111) 
:- चज 


प. 


व््द्् 


(> स्का 


किलोस्कर ऑईल एंजिन्स लि. 


यसय 
४0६1 /॥॥५/५७० 


ट्ररस््््र्रर्र 


१ प्ल्फन्टन रोड खडळी पणे ३ 
१ १» ब 


24% 


र्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


% ध्‌ र टे > 

«र प्लस क्य 
॥9 नवभारत भी अ ( 

भ्ह् १ ७५ 9५५ 

न« अमृतमहोत्सवी ; 
) टी र. र्ष (जि 

क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


